मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


11 


वर्ष!१६वे] डिसेंबर १९६२९ [अंकर 


सार शा संकलन क षा ढ क क क ढ 


धोंडो केशव कर्वे ल. ही अट श्री. श्री, शं, नवरे 
महाराष्ट्र संस्छतीची जडण-घडण डॉ, ना, र, देशपांडे, प्रा, वाबगांवकर 
अँरिस्टोंटलचे संविधानशासख्र :३: .  . र प्रा मे. पु. रेगे 
वेशेषिक्रांचे सात पदार्थ . र्त , डॉ, नी. र. वऱ्हाडपांडे 
_ न स्त्री खातंत्र्यम्हते . न « श्री. ना. गो. चापेकर 
डॉ. सुरेंद्रनाथ सेन (स. १८९०-१९६२) .» श्री. श्री. रा. टिकेकर 
क्रग्वेदकाळी चातुर्वण्ये होतेकाय?  . . प्रा, भाऊ मांडवकर 
ज्ञानोपळड्धि आणि सामाजिक परिवर्तन . श्री. देमक्रांत वेंकटेश बलकुंदी 
अध्यात्म रामाग्रणाचा काल « री श्री, विनायकराव करमळकर 
वार्षिक वर्गणी ९ रु.] [ किरकोळ अंक २ रु. 


डक" 
ज्य क... ण 


"कखगघम च्च? 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


वाई, यां 


मऱ्यर 


सासक 


लाट ाणटच्यायाा भक 


2821 
“/ 
3226, 


6 ५ र > 1] €.___ "७ 
चष साळाव "१. हक. डसबर 
क क वि 
अंक तिसरा टे १९६२९ 


संपाद्क-मंडळ 
आचार्य स. ज. भागवत--प्रा. वि. म. बेडेकर-प्रा. गोवधेन पारीख का. संपादक 


सार-संकलन १-ड 

धोंडो केशव कर्वे श्री. श्री. शं. नवरे ६-११ 
महाराष्ट्र संस्कृतीची जडण-घडण डॉ, ना. र, देशपांडे, प्रा. वावगांवकर १२-१९ 
अरिस्टॉटलचे संविधानशास्त्र :३: प्रा मे. पु. रेगे २०-२४ 
वैशेषिकांचे सात पदार्थ डॉ. नी. र, बऱ्हाडपांडे २५-३३ 
न स्त्री स्वातंत्र्यमहेति श्री. ना. गो. चापेकर ३४-४० 
डॉ. सुरेंद्रनाथ सेन (स. १८९०-१९६२) श्री. श्री. रा. टिकेकर ४१-४३ 
'क्वग्वेदकाळी चातुर्वण्ये होते काय प्रा. माऊ मांडवकर ४४-४९ 
ज्ञानोपटवळ्यि आणि सामाजिक परिवर्तन श्री. हेमकांत वेंकटेश बलकुंदी ५०-५५ 
अध्यात्म रामायणाचा काल श्री. विनायकराव करमळकर ५६-६० 
वार्षिक रु. ९ सहामाही रु. ५ अंकास रु. १ 


ळी ५ की :_ (९ > €> “3 अ शि) शव 
हे मासिक श्री. म. शे. साठे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, २१५ गंगापुरी, चाई यथे छापून प्रा. वि. म. बडेकर 


यांनी प्राज्ञपाठ्याळामंडळ वाई यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले. 
पत्रव्यबहाराचा पत्ता : १ संपादकीय : क्रायेकारी संपादक, ' नवभारत मासिक, 
6 गणेश भुबन' २७६, तेलंग रोड, माटंगा-मुंबई १९ 
२ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक, “ नवभारत ' मासिक, 
८1० प्राज्ञ प्रेस, बाई ( जि. सातारा ) 


३ चौकशी श्री. वा. वि. कोनकर 
१८८ एफ्‌ , भीमराववाडी, मुंबई २ 
फोन नं. २३५५४ 


[ मराठी साहित्य महामंडळाने ठरविलेले शुद्धलेखन अनुसरण्याचे ठरविले 
असून त्याप्रमाणे छद्धलेखनपद्धति अनुसरली आहे. का. सं. ] 


फाझफाठशाळामंडळ ग्रॅफकाळा 


(९) धमकोद- व्यवहारकाण्द भाग १ ते ३ किंमत 
साधी बांधणी ... . ... . ... ५२.०० 
कापडी बांधणी ... वा डळ ७३.०० 
(२९) धघमेकोदा - उपनिषत्काड भाग १ ते ४ 


ऐई 

ऐई 

ऐई 

। 

1 

साधी बांधणी ... का कळ ११०.०० ४ 

कापडी बांधणी ... मिव गा १३८.०० 

(३) धमकोश- संस्कारकाण्ड भाग १ ला ४५.०० 

कापडी बांधणी ... ७२.०० 

(४) मीमांसादशेन . |. 1 २५.०० |) 

(५) मीमांसाकोश  ..- भाग १ ते ५ १६५.०० 1 
(६) कोपीतकिब्राह्मणारण्यकविषयकोळा  ...  ... ६.०० 

(७ ) बोद्डागमाथसंग्रहः _् ठर २०-०० । 
(८) हिंदुधमांची समीक्षा ( लक्ष्मणशास्त्री जोशी ) ५.०० 

(९ ) वैदिक संस्कृतीचा विकास - पला | 
(१०) नवमानवतावाद्‌ २.५० 

(११) मानवाचा आदश ... ३.०० ॥ 

(१२) चावोक - इतिहास आणि तच्चज्ञान , 

( प्रा, सदाशिव आठवले ) ... ३.०० 1 

१ 

१ 

स्ट 


लहा 


(१३) गीता-प्रवेश (डॉ. गो. बि, देवस्थळी ) 
(१४) महाराष्ट्रांतील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना 
( श्री, चा, अ, दाभोलकर)  .... २.०० 


२.५० 


249२२) ०-९)-->-२2-२)- १-९ १९-९५ निप्न्िन्रन्मिस्न्िरन्कर्कदन्यासन्ारन्रन् र आ 


“.।<->>“"व््““ ० “"-.>_“ 


भारत-चीन युद्ध : 

चीनचे लक्ष्य काय आहे हे सांगणे कोणासही शक्‍य 
नाही. त्यांचे तात्कालिक ध्येय आसामची सखल भ्रूमी 
आहे की स्वतःच ठरविलेल्या सरहद्दीपर्यतचा सवे 
भारतीय मुठ पादाक्रान्त करून ते थांबणार आहेत 
हेही सांगणे कठीण आहे. सरहद्द प्रांतात असलेल्या 
सव मोंगोलाइड वंश्याच्या .लोकांना नवचीनच्या छत्रा- 
खाली आणणे एवढाच त्यांचा उद्देद आहे की जाग- 
तिक क्रांतीचा ( ट्रॉट्स्कीवादी मतानुसार ) भाग 
म्हणून आशियात दास्त्रांचे जोरावर सर्वत्र लाल 
क्रांतीचा प्रसार करणे हेच त्यांचे अंतिम व्येय आहे 
हेही कोणास माहीत नाही. 

एका गोष्टीबद्दल मात्र मुळीच शंका नाही व ती म्हणजे 
शस्त्रबळावर आपले ध्येय गाठण्याची चीनची तयारी 
आहे. स्वतंत्र तिबेटचा पाडाव करताना त्यांनी बळाचा 
वापर केला. व आंतरराष्ट्रीय कायद्यास धाब्यावर बसवून 
भारताशी असलेल्या सरहद्दीवाबतच्या वादात बळाचा 
फार मोठा वापर करण्यास सुरवात केली आहे. सहजीव- 
नाचे तत्त्व चिनी सरकारास मान्य नाही. संयुक्त राष्ट्रात 
चीन सामील नाही हा जरी चीनचा दोष नसला तरी 
सुद्धा चीन वाळीत पडण्याचे हेही एक कारण आहे. 

याविरुद्ध अहिंसा व सहिष्णुता ही दोन तत्त्वे 
जगातील दुसऱ्या कोठल्याही देशापेक्षा जास्तीत जास्त 
प्रमाणात व्यवहारात आणण्याचा प्रयत्न भारताने आज- 
पर्यंत केलेला आहे. याला काही अपबादही असतील 
नाही असे नाही. श्री. नेहरू यांनी कारमीर व नागांचे 
बाबतीत चुकाही केल्या आहेत ब गोवा अहिंसेच्या 
मार्गाने ताब्यात घेतला असेही म्हणता येणार नाही. 
परंतु सर्वसाधारणपणे गेल्या १५ वर्षांतील भारताची 
आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय वागणूक म्हणजे काळ्याकुट्ट 
जगांचे आशास्थान होते याबद्दल शंका नाही. 

म्हणून भारत राष्ट्रकुलाचा सभासद नसता तरी 
सुद्धा या युद्धात तटस्थतेच्या धोरणाचा प्रश्नच 
उद्‌भवत नाही. शुद्धातल्या द्युद्ध तटस्थ राष्ट्रांनी हछे- 
खोर आक्रमक व हला केलागेलेल्यात फरक केलाच 


न, भा. १ 


सार-संकलन 


पाहिजे. भारत सरकारने . आपला सरहदहीचा प्रश्न 
व्यवस्थित हाताळला नसेल - कायद्याप्रमाणे त्यांची 
बाजू अत्संत मजबूत आहे-- तरीसुद्धा श्री. नेहरू 
१२००० चौरस मेळ एवढा प्रदेश एकवेळ ' तोडून 
देण्यास तयार झाले होते हे विसरून चालणार नाही. 

काहीही असले तरी आता हा 'फक्त सरहद्दीचा 
वाद राहिलेला नाही. हिमालयाच्या खिंडीतून चीन 
पुढे घुसत असून राजकीय व लष्करी दृष्ट्या भारता- 
इतकाच ब्रह्मदेश व पाकिस्तान यांना धोका निर्माण 
झालेला आहे. भारताचा लष्करी किंवा नैतिक 
पराभव होणे म्हणजे सत्रंध आशियाचा आर्थिक प्रश्न 
लोकशाही तत्त्वानुसार सोडविण्याची आश्या धुळीस 
मिळणे होय. तांत्रिक दृष्ट्या क्‍्युबात पणास लाग- 
लेळी तत्त्वे व इथे पणास लागलेली तत्त्वे एकच 
आहेत. जागतिक राजकारणाचा तोल सांभाळण्यास 
भारताची अत्यंत गरज आहे. 

मण काय केले पाहिजे १ पहिल्या प्रथम भारताला 
भरपूर शस्त्रपुरबठा केला पाहिजे. कारण दुसरे काहीही 
करण्यापूर्वी लष्करी परिस्थिती सावरून धरणे जरूर 
आहे. या बाबतीत कोणाचीही बनवाबनवी भारताने 
चाळू देऊ नये. भारतास आपले तटस्थंतेचे धोरण बदल- 
ण्यास न लावता ब्रिटन व अमेरिका या दोन्ही राष्ट्रांनी 
समजुतदारपणे सर्व तऱ्हेची शस्त्रांची मदत देण्यास सुर- 
बात केली आहे. व हे फार महत्त्वाचे धोरण आहे. कारण 
या वेळी भारतात पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या बाजूला ओढणे 
म्हणजे रशियाला चीनची बाजू उघड उघड घेण्यास 
उद्युक्त करण्यासारखे होओऔल. 

दूर दृष्टीने विचार करता चीनचा प्रतिकार करण्या- 
साठी पाश्चात्य राष्ट्रांशी संगनमत करण्यापेक्षाही आशि- 
याई राष्ट्रांची एकजूट करणे जास्त महत्त्वाचे ठरणार 
आहे. यातील सर्वात मोठी अडचण म्हणजे कारमीर 
बाबत पाकिस्तान बरोबर चाललेले भांडण व त्यात 
नेहरूंची जबाबदारी फार मोठी आहे. काइमीरमध्ये 
असलेले आपले सेन्य चीनशी लढण्याकरता काढून 
घेण्याची भारताची तीत्न इच्छा आहे तर त्या संघीचा 


नवभारत 


फायदा घेण्याची पाकिस्तानला इच्छा होणे स्वाभावि- 
कच आहे. सध्यातरी नेहरूंनी कादमीरमध्ये सावमत 
घेण्यात येईल अक्यी घोषणा करावी व हिंदी सेन्याएवजी 
काश्मीरमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच इन्स्पेक्टस॑ ठेवण्याचे मान्य 
करावे असे वाटते. 

प्रत्यक्षात एवढे सुद्धा देण्याची कबूली नेहरूंना देता 
येईल की नाही याबद्दल शंका आहे. ( कारमीरमध्ये 
थोडेसे इन्स्पेक्टस ठेवून भागण्यासारखे नाही. तिथे 
दंगेधोपे होऊ द्यावयाचे नसतील तर संयुक्त राष्ट्रांना 
आपली सेनाच आणून ठेवावी लागेल, ) परंतु प्रेसि- 
डट आय हा आपल्या लोकातील भारतविरोधी 
भावनोद्रेकांचा फायदा घेण्याची लालसा उत्पन्न होण्याच 
आत नेहरूनी पहिले पाऊल उचलले पाहिजे व पाकि- 
स्तानशी समझोता करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. 
प्रे, आयुब दूरदृष्टीचा व राहाणा ( ७158 ) पुढारी 
असल्यामुळे पाकिस्तानला खरी भीती भारताची नसून 
चीनची आहे हे ओळखू शकतो. कम्युनिस्ट आक्र- 
मकाविरुद्ध भारताशी सहकार्य करण्याचे नाकारल्यास 
त्याचेही डोक्यावर फार मोठी जबाबदारी येऊन पडेल, 


सगळ्यात मोठा धोका म्हणजे चीनच सामर्थ्य 
नसून भारताच्या उत्तरसीमेचा कमकुवतपणा हा आहे. 
भारत व पाकिस्तान यांच्या एकजुटीनंतर ब्रह्मदेश 
व मलाया त्यांचेशी केलेल्या सहकार्याने भारताच्या 
सीमेत थोडा फार फरक पडल्यास वावगे होणार नाही. 
कारमीरचा प्रश्न सोडवणे, नागाना भूतान इतकी 
स्वायत्तता देणे व नेपाळशी समझोता करण हे सर्व 
आवद्यक आहे. संरक्षणा दृष्टीने या फटी (४७]५) 
फार मोठ्या आहेत, मेनन किंवा नेहरू यांना दोष 
देणे योग्य नाही. भारतीय जनतेत एक फार मोठा दोष 
आहे ब तो म्हणजे बाहेरच्या जगाशी साम्राज्यशाही 
विरोधी पवित्रा घेणे व आपल्या ऐतिहासिक सीमांचे 
आत मात्र थोडा थोडा साम्राज्यवाद चालवणे अशी 
दुटप्पी वतणूक ठेवणे. 

पण' सध्या उपदेशाऐवजी भारताला प्रत्यक्ष मदतीची 
जरूर आहे, मध्यस्थांपेक्षा मदतनीस पाहिजे आहेत. 
मध्यस्थाची जरूर कदाचित्‌ पुढे पडेल क्रिंवा रशिया 
व अमेरिका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दोन्हीबाजूवर दडपणही 
आणतील. या घडीला यानां ज्या सवे पाश्चात्य, तटस्थ 


फार काय कम्युनिस्ट राष्ट्रांना आंतरराष्ट्रीय कायद्याची 
चाड असेल किंवा जगांत शांतता राखावयाची असेल 
या सवांचे कडून भारताला मदत मिळणेच योग्य आहे. 


एम्‌. एन्‌ . रॉय यांची भविष्यवाणी 
लो ७ क पव न्यवाणी 


तिंबेटवरील चीनच्या सावभोमत्वाला मान्यता देण्यात 
भारताने मोठी चूक केली असे आता सर्वच म्हणू लागले 
आहेत. तिब्रेटमधील दलाई लामाची, धमसत्ता उखडून 
टाकून तेथे तथाकथित * प्रगमनशील ? राज्य प्रस्थापित 
करण्याच्या कल्पनेला भारताने संमति ददविली. मात्र 
हे शांततापूर्वक करावे, तिबेटच्या स्वायत्ततेला बाघ 
येऊ नये असा उपदेदा सुरू केला. माओने त्याकडे 
पूण दुलेक्ष करून तिबेटला मुक्त करण्यासाठी चिनी 
सेन्य तेथे आणले ब तित्रेटची मुक्तता करण्यास आरंभ 
केला, भारतीय भूमिका चुकीची आहे असे यापूर्वीही 
अनेकांनी म्हटले आहे, नाही असे नाही. परंतु या 
भूमिकेचा व तिच्या अनुषंगाने घडत गेलेल्या घटनांचा 
योग्य अर्थ सांगण्याचा द्ृष्टेपणाचा मान कै. मानवेंद्रनाथ 
राय यांनाच भावी इतिहासकार देई यात दांका नाही. 
“ रंडिकल हत्युमॅनिस्ट ” च्या (वर्षे १५८ अंक २२) 
ता. १० जून १९५१ म्हणजे अकरा वर्षापूर्वीच्या 
अंकात लिहिलेल्या एका टिपणात रॉय म्हणतात : 

“ तिबेटला” द्यांततापूर्बक मुक्त करण्याच्या * 'करारा- 
नुसार” चिनी सेना “ साम्राज्यशाही अवरेष ?? नष्ट 
करण्यासाठी तिबेटमध्ये शिरेल, या ( साम्राज्यशाहीच्या ) 
बागुलबोबाच्या खऱ्या स्वरूपाविषयी शंका नाही. चिनी 
प्रचाराची भाषा अर्थशून्य आहे, भारत स्वतंत्र झाल्या- 
नेतर तिबेटमध्ये ब्रिटनचे वसस्व मुळीच राहिळेल नाही 
आणि अमेरिका तेथ पोहोचू शकत नाही हे 
निस्टांना माहीत आहे. त्यांच्या हयाच खरे लक्ष्य 


तिबेटमध्ये कम्युनिझम 
थ्ये वाढते. आणि अशा 
प्रकारे लष्करी स्वरूप धारण केलेला कम्युनिझम 
कोरियातील प्रतिबंधाचा वचपा काढण्यासाठी आशि- 
यात इतरत्र आक्रमण करण्यास पुढे सरसावेळ, भार- 
ताची पाळी कदाचित लडकर येणार नाही. परंतु परि- 
स्थिती चिंताजनक असून नेहरूंचे परराष्ट्रीय धोरण या 


चाकषयापासून. वाचवू दकेल काय याविषयी शांका 
धेण्यास कारण आहे. ” 


सार-संकलन 


रॉय यांचे हे सवे लेखन आजच्या परिस्थितीतही 
काही महत्त्वाचे मार्गदर्शन करू शकेल असे वाटते. 
विरोध आला की “ आक्रमक ?, “ साम्राज्यवादी, 
“ पाश्चात्यांचे बगलबच्चे ” इत्यादि शेलकी विशेषणे 
बहाल करणे ही कम्युनिस्टांची जुनी पद्धत आहे. व 
त्यांनी तसे म्हणताच ““ आपण तस नव्हत” हे सिद्ध 
.करण्याची धडपड हा आमचां नवा पायंडा. आमची 
भूमिका प्रगमनशील आहे हे कम्युनिस्टांनी मान्य 
कल पाहिजे ही आमची नेहमीची काळजी. व यामुळे 
पाश्चात्य राष्ट्रे यांच्यावर तोंडसुख घेण्याचा वा नजि- 
कच्या राष्ट्रांशी गुंतागुंती निर्माण करणे हा आमचा 
प्रघात. हे सव आता सोडले पाहिजे. कम्युनिझम 
आपल्याकडे आला नाही म्हणजे झाले; जगात इतरत्र 
साम्नाज्यश्षाहीविरोधी लढ्यातील तो एक मोठा मित्र 
आहे अक्षी आम्ही समजूत करून घेतली होती. तीही 
आता सर्वथेव चुकीची असल्याचे सिद्ध झाले आहे. व 
रॉय यानी अकरा वर्षापूर्वीच हे भाकित केलं आहे. 


आणि रोय यांचा इषारा 


“८ आपण लंडन आणि न्यूयॉर्कचा यांगत्सेच्या 
काठावर पाडाव करू ” असे लेनिन एकदा म्हणाला 
होता. याविषयी आणि आशियाई राष्ट्रातील कम्यु- 
निझमच्या धोक्‍्याविषयी “ रॅडिकल ह्यमॅनिस्ट "च्या 
ता. १३ व २० जानेवारीच्या अंकात मिळून दोन 
भागात प्रसिद्ध झालेल्या “ कम्युनिझम इन्‌ एशिया ” 
या ळेषखात णय लिहितात : 


“: छेनिनप्रणित कायक्रम राष्ट्रवाद हा मित्र आहे 
या भूमिकेवर आघारलेला होता. आता कम्युनिझम 
हाच राष्ट्रवादाची भूमिका घेत आहे; आणि राष्ट्र- 
वादाच्या आत्यंतिक स्वरूपात तो आविष्कार पावत 
आहे. व त्यामुळे राष्ट्रवादाचे वर्णद्वेष, भूतेकाळाचे 
पुनरुत्थान, असहिष्णुता, भाषिकता, पाश्चात्यांचा दघ 
घ विरोध इ० दुर्गुण त्यात | दिरळ आहेत. दुसऱ्या 
महायुद्धानंतर “ राष्ट्रवादी अधःपात ” हे कम्यु- 
निझमचे सवात महत्त्वाचे वैशिष्टय बनळे आहे. आरि- 
यात ते विरोष प्रकर्षाने प्रत्ययास येते, 

“< यांगत्सेच्या काठावर लंडन व न्यूयॉकंचा पाडाव 
झाला नाही. पण यांगत्से ओलांडून कम्युनिस्ट पुढे 
गेले, त्यांनी चीन गिळला व पूवे आणि दक्षिणेकडील 


राष्ट्रांना धोका निर्माण झाला. ब्रिटन, अमेरिका व 
इतर पाश्चात्य राष्ट्रे आपल्या वसाहतीच्या रक्षणासाठी 
हा लोंढा थांबवण्याचा प्रयत्न करणार ही अपेक्षा 
आहेच. त्यांनी चिनी प्रजेशी लढत रहावे अशी रदि- 
याची इच्छा. अश्या प्रकास्चे युद्ध दीघधेकाळ चालत 
राहिल्याने पाश्चात्य राष्ट्रेही थकतील; आणि अशा 
प्रकारे लंडन व न्यूयॉर्कच्या पाडावाची पूर्वतयारी 

“ पाश्चात्य राष्ट्रे या खोड्यात अडकली नाहीत. 
( त्यानी वसाहती मुक्त करण्यास आरंभ केला. ) 
युरोपचा आशियात पाडाव करण्याची लाल नेपोलियन- 
वादाची कल्पना सफल होऊ दाकली नाही. परंतु या 
खटाटोपात अत्यंत खोट्या व विकृत स्वरूपातील साम्य- 
वाद चीनमध्ये यश्वास्वी झाला. व तो सर्वे आढिया 
पादाक्रांत करू शकेळ अशी शक्‍यता निर्माण झाली. 
चीन जिंकल्यानंतर कम्युनिझमने जपानमध्ये तळ 
दिलेल्या अमेरिकन सैन्याला आशियाई मुख्य भूमीवर 
पाऊल ठेवता येऊ नये म्हणून कोरियात हछा केला. 

* कोरियात कम्युनिझमला थोपवून धरण्यात अत्यंत 
मोठा खर्च झाला. श्रम करावे लागले. तथापि कोरि- 
याच्या धतीवर चीन लगतच्या इतर राष्ट्रांहही अनुभव 
येणार नाही असे नाही. कसलाही प्रतिकार न होता 
कम्युनिझमने तिबेट जिंकला आहे. केवळ ब्रह्मदेशातच 
नव्हे तर नेपाळमध्ये सुद्धा कम्युनिस्टाचा पुष्कळच 
शिरकाव छुप्या रीतीने झाला आहे. भारत- 
पाकिस्तानचा कारमीरबाबतचा कलह त्यांना आणखी 
दक्षिणेकडे शिरण्यास वाव देत आहे. वास्तविक भारत 
व पाकिस्तानाची पूर्वसीमा शस्त्रधारी कम्युनिस्ट 
टोळ्यांनी फुलून गेली आहे. 

“ आशियात कम्युनिझमविरोधी लढाई ही दिवसे- 
दिवस गोंधळात टाकणारीच ठरणार आहे. या लढाई- 
साठी कम्युनिझम इतक्या अल्प काळात प्रभावी 
होण्याची कारणे शोधून ती नष्ट केली पाहिजेत. कोरि- 
यातील अनुभवाचा योग्य बोघ घेतला पाहिज. रणमेदा- 
नावर कम्युनिझमला पाडाव करणे अत्यंत कठिण आहे. 
व्यापक यांत्रिक रास्त्रसामुग्रीच्या भरपूर पुरवख्यामुळे 
कोरियात कार्यमाग साधला. पण यामुळे आता कम्यु- 
निझमचे पुढचे पाऊल स्पष्ट आहे. निरनिराळ्या 
दिशेने हळे चढवून शत्रूचे सामथ्ये अनेक ठिकाणी 


नवभारत 


विभागून टाकण्याचाच कम्युनिझम गापुढे प्रयत्न 
करील, सर्वे आशिया हीच समरभूमी होण्याचा संभव 
आहे. आणि जनतेला साम्राज्यशाही-विरोधी (श्रेतवर्ण- 
विरोधी ) राष्ट्रवादी कम्युनिझमच्या झेंड्याखाली 
आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल. हे टाळायचे कसे 
हा खरा प्रश्न आहे. 

“ परिस्थितीचे योग्य आकलन झाल्यावाचून 
यातून मार्ग सापडणे कठीण आहे. पण त्यासाठी 
८: साम्राज्यशाही विरोधी जनतेचा उठाव ” वा “या 
( कम्युनिस्ट ) “ क्रांतिकारक ? चळवळीचे हेतु वा 
परिणाम ” या संबंधीच्या भोळसट कल्पनातून बाहेर 
पडले पाहिजे. दरिद्री व शोषित जनतेच्या कळवळ्या- 
मधून जर आर्थिक नियतीवर श्रद्धा निर्माण झाली 
तर कम्युनिझमचा अनायासेच कार्यभाग साघेल, 

“परिस्थितीतील भावनात्मक वा मानसिक घटकांचा 
पुरेपूर फायदा घेऊन बहुसंख्य जनतेत कम्युनिस्ट 
प्रचार त्यांच्या दारिद्याचे व हालअपेष्टांचे भडक चित्र 
रंगवीत असतो. परंतु आशिया खंडात कम्युनिझम 
किंवा राष्ट्रवाद यांचे खरे सामर्थ्य जनतेपासून त्यांना 
मिळत नाही. खरे म्हणजे कोठेही क्रांतीच्या प्रसंगी 
बहुसंख्य जनतेला खेळांतील प्याद्यांहून अधिक महत्त्व 
असत नाही. आशियाई कम्युनिझमची खरी प्रेरक- 
शक्ति व सामर्थ्याचे अधिष्ठान म्हणज बुद्धिजीवी 
मध्यॅमवर्गच होय. आणि यांचा खरा विरोध आधुनिक 
सांस्कृतिक मूल्यांनाच आहे. 

“ रशिया व कम्युनिझमविषयी सहानुभूती ही 
लष्करातही दिसून आल्यावाचून राहात नाही. सरंजाम- 
शाही - पितृप्रधान सांस्कृतिक बातावरणांत जन्मलेल्या 
व वाढलेल्या या तरुणांना कम्युनिझमचे स्वप्न 
आकषक वाटावे हा एक विरोधाभासच होय; व 
याची खरी कारणे मानसिक आहेत, आजच्या 
परिस्थितीत त्यांचे स्थान निराशेने भरलेले व 
असहाय असल्याने सामाजिक न्यायाऐवजी हुकूम- 
शाही सत्ता गाजविण्याच्या शक्‍यतेचे आकर्षण त्यांना 
अधिक वाटते. सामाजिक न्यायाविषयीची त्यांची 
ओरड म्हणजे सत्तामिलाषेचे उदात्तीकरणच होय. 

पाश्चात्य राष्ट्रात कम्युनिझमचा प्रतिकार करणारे 
म्हणजे केवळ “ जैसे थ ” वालळेच नव्हत. तसे असते 
तर कम्युनिझमला थोपवून धरणे अदाक्य होते, प्रग- 


मनशील लोकशाहीवादी बहुसंख्य लोक आधुनिक 
सांस्कृतिक मूल्यांचे- स्वातंत्र्य, न्याय, नैतिकता यांचे- 
संरक्षण करण्यास तेथे सिद्ध आहेत व कम्युनिझमविरो- 
घाचे खरे सामथ्ये म्हणजे तेच होत. म्हणूनच तो 
विरोध प्रभावी ठरला आहे. आशियात नेमका हाच 
डवा कच्चा आहे. आणि म्हणूनच भावी काळ अत्यंत 
अंधकारमय आहे. युरोप जिंकण्याचे कार्य आशियात 
करणे कम्युनिझमला, शक्‍य झाले नाही. कम्युनिझमच्या 
जागतिक डावपेचात ती कल्यना आता अंतभूत होत 
नाही. त्याला आता आशिया जिंकायचा आहे व तो 
यशस्वी होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. आशियाई 
कम्युनिझम म्हणजे सर्वथैव अनिष्ट होय. आधुनिकतेचा 
आव आणणारी पोर्वात्य झोटिंगशाही, वर्णद्रेष, निर्ई- 
णता व हिंसा यांचे ते मिश्रण आहे. ” 
व रॉय यांच्या ठेघातील काही भाग येथे दिला आहे. 
राय यांच्या एकूण प्रतिपादनावरून आजच्या परि- 
स्थितीतही काही महत्त्वाचे निष्कषे निध॒ शकतात. 
(१) सारे आशिया खंड पादाक्रांत करणे हा कम्यु- 
निझमचा खरा उद्देश आहे. व त्या दिशेनेच त्याचे 
सव परयत्न होत राहातील, सहजीवन, पंचशील इत्यादि 
घोषणांना केम्युनिझमच्या दृष्टीने कसलेही महत्त्व नाही. 
असलेच तर ते फक्त सोयीपुरते. (२ ) आदडियाई 
केस्यानझम र्त राष्ट्रवाद याना अलग करू पाहाणे 
ब्ुकीचे आहे. आक्रमण हे चिनी विस्तारपर 
वृत्तीतून जन्मले असून चिनी शी त्याचा 
देर. (३) कशान होजे यद आलांचना 
विसंवून चालणार ह. अ जेमिळांचर 
ग्‌ नाही. त्यासाठी लोकशाही जीवन- 
दृष्टी रुजली पाहिजे, आधुनिक जी वनमूल्यांचे 38 
न कम्युनिझम "ही याचे अधि- 
ष्णुता, हिंसा * दुराग्रह, वर्णद्वेध, असहि- 
> आहेत रके इत्यादि सर्व दुरुण त्यांत 


च अवा रल्यांचे जतन करण्यासाठी 
थाहकडेच वळावे लागेल, कर्म्यार रण्यासाठी लोक- 


निघणारा एक महत्वाचा 
डावे व उजवे या संज्ञा 
हा होय 


त वड डळ: क्र सिक तजा? 
"कखगघर चज 
्यहवव "26: 


पचत केलेल्या आपल्या एकेक रुपयांतून एकेक प्राण वांचविला जाणार आहे; इंच इंच भूमीचे संरक्षण 
ऱोणार आहे. म्हणूनच प्रत्येक रुपयाची बचत करा. राष्ट्राला त्याची आत्यंतिक गरज आहे. 


0 --हह्ा 


९४ शी ९७*५४. 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. श्री. शर. नवरे 
चर 

धोंडो केशव कर्वे 

दिनांक ९ नोव्हेंबर रोजी वयाचे १०४ वे वर्षी 
दिवंगत झालेले महार्षि घोंडो केशव कर्वे यांनी न्‌ऊ 
वर्षांपूर्वी एकेकाळी आपली कर्मभूमी असलेल्या फर्ग्यु- 
सन केलिजमध्ये आपले ' मृत्युपत्र ? जाहीर रौतीने 
वाचून .दाखविले. | र 

£: आपला देशा पारतंत्र्यातून स्वातंत्यात आलेला 
मला पहावयास मिळाला. आपणालाही मिळाला. परंतु 
एक गोष्ट मात्र दुर्देवाने आपल्याला प्राप्त झाली 
नाही. ती म्हणजे सामाजिक समता ही होय. ती 
सर्वांना लाभल्याखेरीज स्वातंत्र्याची खरी गोडी 
आम्हाला चाखता येणार नाही. ही जाणीव ख्ातंत्र्य- 
पूर्वकालीही आम्हाला नव्हती. उलट सामाजिक 
समता प्रस्थापित करण्याची तयारी जे करीत होते 
त्यांना आम्ही हसत होतो, त्यांचा उपहोस करोत 
होतो. खातंत्र्य हे जागतिक परिस्थितीने, व महात्मा 
गांधींसारख्या पुढाऱ्याच्या नेतृत्वाने आम्हाला आमची 
तपश्चर्या पूर्ण होण्याच्या आधीच लाभले असे म्हण- 
ण्याचे घाडस मी करतो, “ उजाडले पणं सूर्य कोठे 
आहे १ ' असे विचारण्याचा प्रसंग आज त्यामुळेच 
आला आहे ! “ आम्हांला जर आतां खराज्याचे 
सुराज्य बनवाबयाचे असेल तर सामाजिक समता 
अगोदर प्रस्थापित करून, घेतली पाहिजे, तिच्या- 
शिवाय आर्थिक समता व राजकीय सत्ता उपभोग- 
ण्यास मिळणे दाक्‍्य नाही ...... र 

अण्णा पुढे म्हणाले, *“ आमच्या पूर्वकालीन 
तत्त्वततानविषयक ग्रंथात सांगितलेला सर्वभूत-' 
हितवाद? हेच आमचे आजचेही थ्येय असले 
पाहिजे. “ सर्वोदय? हे त्याचेच आधुनिक नांव 
असे मी समजतो. ” 

आपल्या ९५ .व्या वाढदिवशी अण्णासाहेब कर्वे 
पुनरुज्जीवित सामाजिक परिषदेचे उद्‌घाटन करीत 
होते. त्या निमित्ताने त्यानी आपल्या अतृप्त इच्छा 


आणि आकांक्षा आपल्या वारसदारांना -विद्यमान 
आणि भावी पिढ्यांना सांगून टाकल्या, वयाच्या 
८०-८५ वर्षापर्यंत अण्णांचा कर्मयोग अखंड 
चाळू राहिलेला होता, त्यांचे थकत चाललेले शरीर 
सावजनिक व्याप-आटोप करण्यात चलनवलन करीत 
होते पण पुढे ते काम देईनासे झाले, त्यांचा 
नाइलाज झाला, मन मात्रे विचार करण्याइतके 
समर्थ राहिले होते. दीर्घ गतकालाचे सिंहावलोकन 
करीत भविष्यकाळावर ते ढळले होते. आपल्या 
आकांक्षा संपूर्ण तृप्त न झाल्याची त्याला हुरहुर लाग- 
लेली होती, महाराष्ट्रांतील मोठ्या प्रातिनिधिक 
समेपुढे ती बरोळून दाखविल्यावर त्यांच्या मनाला 
हलके वाटले असावे, आपले हृद्गत सांगणारे 
सत्युपत्नच जणु त्यांनी उघड करून दाखविले, 

* ही जाणीब स्वातंत्रपूर्वकालीही आम्हाला 
नव्हती. उलट सामाजिक समता प्रस्थापित कर- 
ण्याची तयारी जे करीत होते त्यांना आम्ही हसत 
होतो, त्यांचा उपहास करीत होतो ?? मृत्युपत्रातीळ 
या वेदना अण्णांच्या खानुभवाला अनुलक्षून आहेत. 
शवागाचया उपहास हसतहसत पण मुकाट्याने गिळीत, 
साजा धैर्याने टकर देत, अण्णांचे पूर्वायुष्य गेले. 
सामाजिक समतेच्या अनेक अंगोपांगांपैकी स्त्रियांच्या 


प्रश्नाकडे त्यांचे लक्ष अगोदर वेघलें आणि त्या 
एकाच प्रश्नाला केडव्या निष्ठेने 


बाहून घेतले, सुदैवाने लामटे 


छिने त्यांनी जन्मभर 
ल्या दीर्घायुष्यामुळे तो 


धोंडो केशव कर्वे 


आणि आवेशाने केला ! कारण *“ अजरामरवत्‌ 
प्राज्ञो विद्यामथे च साधयेत्‌? या नीतिपाठाचे यथार्थ- 
ज्ञान त्यांना झालेले होते. “ विद्या! आणि ' अर्थ? 
या शब्दाचे त्यानी बसविलेले उदात्त अर्थ रूढार्था- 
'हून भिन्न होते इतकेच. वर उछेखिलेल्या अण्णांच्या 
* मृत्युपत्रा !तील आणखी एक उतारा द्यावयाचा तर 
“ मी जातिनिमूंलन हे सामाजिक परिषदेचे मह- 
'त्वाचे अंग समजतो. गेली चार वर्षे ( वयाची 
नव्वदी उलटल्यावर ! ) मी त्या एकाच कार्याचा 
प्रचार करीत असतो, व या परिषदेची जबाबदारी 
अंगाव्रर घेण्यास जातिनिमलनसंस्थेस मीच प्रदत्त 
केले, 22 द * 
जीवनांतील आदि आणि अंत, 

वयाचे ३५ वे वर्षीं विधवाविवाहोत्तेजक मंडळीची 
स्थापना आणि वयाचे ८६ वे वर्षी समतासंघाची 
स्थापना ही प्रो कवें यांच्या सार्वजनिक कतुंत्वाची 
किंवा समाजसुघारणेची दोन टोके समजता येतील. 


पाहिजे तर समाजसुधारणेतील ही उत्क्राति 
समजावी ! 


कोंकणासारख्या आडवळणी गांवातील जन्म 
आणि बालपण व घरची सर्व प्रकारची प्रतिकूलता, 


यामुळे इंग्रजीचा, म्हणजेच नवीन विद्येचा, श्रीग- 


णेशा गिरवीपर्यंत घोंडूच्या वयाची १७-१८ वषें 
उलट्न गेलेली होती. यामुळे २६ वे वर्षी मुंबई 
विद्यापीठाचे ते पदवीधर झाले. मुंबईतील रॉब 
मनी हायस्कूल, विल्सन कॉलेज आणि एल्फिन्स्टन 
कॉलेज या शिक्षणसंस्थातून शिक्षकाचे काम 
केल्यावर कॉलेजसहाथ्यायी प्रो, गोपाळ कृष्ण 
गोखळे याचे बोलावण्यांवरून धोंडोपंत गणिताचे 
प्राथ्यापक म्हणून पुण्याच्या फर्ग्युसन कोलिजला 
जाऊन मिळाले ( १८९१ ) आणि त्या पदावरून 
१९१४ साली निवृत्त झाले. विद्याथिजगात “ उत्कृष्ट 
प्राध्यापक ? म्हणून त्यांची ख्याती झाली, पण 
एकंद्र जग त्यांना ओळखू लागले ते “ आघा- 
डीचे समाजसुधारक ' आणि ' स्त्रीशिक्षणाचे कैवारी ? 


छु 


म्हणून ! मात्र ही ओळख सर्वाना सारखीच नव्हती. 
चष्मा घालावा तसे दिसते, त्या प्रकारची होती ! ! 
समाजसुधारणेला आसुसलेळे लोक कर्वे यांना वंद्य 
मान्‌ लागले, तर रूढिग्रस्त सनातनी समाजाच्या वक्र- 
दृष्टीला तेच कवे निंद्य वाटायला लागले ! - आणि 
कर्वे यांच्या आयुष्याच्या पूर्वार्धात रूढीचीच सत्ता 
सर्वत्र बव्हंशाने गाजत होती ! असहाय विधवांना 
आश्रय देऊन त्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था करणाऱ्या 
हिंगणे खेड्यातील कर्वे यांच्या निवासस्थानाला 
: बोडक्यांचा बंगला ? अक्ा कुचेष्टेच्या स्वरात लोक 
संबोधीत, यावरून तत्कालीन मनोवृत्तीची कल्पना 
येईल । यांत कवे याना अनपेक्षित असे काहीच 
नव्हते. पूर्वकालीन किंवा समकालीन समाजसुधार- 
कांची दशा प्रत्यक्ष डोळ्यांनी पाहून जाणून-बुजून 
त्यानी असिघारान्नत स्वीकारलेळे असल्यामुळे लोक- 
निंदेच्या प्रहारांनी अण्णांच्या मनाची चलबिचळ 
होण्याचे कारण नव्हते. उलट ते अधिकच घट्ट आणि 
कायंप्रवण होई. 
जीवनाचा भक्कम पाया 

दोन प्राथमिक गोष्टी करून अण्णांनी आपली 
बाजू प्रारमींच बळकट करून ठेवलेली होती; ही 
त्यातल्यात्यात समाघानाची गोष्ट होय. एक म्हणजे 
केवळ दुसऱ्यांचे अनुकरण न करता एखादी गोष्ट 
मनाला पूर्ण पटल्यानंतर्च ती करण्याला पाऊल 
उचलावयाचे, म्हणजे माघार घेण्याचे किंवा 
पश्चात्ताप करण्याचे, कारण पडत नाही. दुसरे 
म्हणजे जी गोष्ट दुसऱ्याना करावयास सांगावयाची 
ती प्रथम स्वतः करून दाखवावयाची, ' आधी केले, 
मग सांगितले ? या समर्थाच्या उपदेशातील सामर्थ्य 
त्यांनी पुरेपूर ओळखलेले होते. म्हणूनच दुसऱ्या 
कित्येक सुधारकांप्रमाणे * बोलघेवडे सुधारक? असे 
म्हणवून घेण्याचा लज्ञास्पद प्रसंग त्यांचेवर उभ्या 
आयुष्यात आला नाही. 

दोन “ क्रांतिकारक ? घटनांनी कर्वे यांच्या आयु- 
घ्याला एकदम मोठी कलाटणी मिळाली असे तेच 


नवभारत 


सांगतात. पैकी एक दुदेंवी आणि दुसरी सुदेवी. 
वयाचे नववे वर्षी विवाह झालेल्या त्यांचे प्रथम 
पत्नीचा अण्णांचे तेहतिसावे वर्षी मृत्यू, आणि 
ध्यानीमनी नसता पुण्याच्या फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये 
प्राव्यापक म्हणून झालेली त्यांची नेमणूक, या दोन्ही 
घटना १८९१ साली थोड्या महिन्याचे अंतराने 
घडल्या. दुसऱ्या घटनेला त्यानी “ अकल्पित भाग्य ? 
असे म्हटले आहे. पहिल्या घटनेमुळे विधवेशी 
पुनर्विवाह करण्याची त्याना संधी मिळाली, नात- 
लगांपेकी किंवा परिचितांपैेकी काही बालविधवांची 
उदाहरणे पाहून त्याचेविषयी अण्णांचे मनात अनु- 
कंपा, व विधवांकडे पहाण्याच्या समाजाच्या अति- 
निष्ठुर आणि माणुसकीस सोडून असलेल्या वृत्ती- 
विषयी तिरस्कार, यामुळे त्यांचे मन आधीच विच- 
लित झालेले होते. वैधव्याय्नीत होरपळून निघालेल्या, 
किंवा या “ गुन्ह्या? (१ ) मुळे अन्य सामाजिक 
गुन्ह्यास कामवासनेमुळे बळी पडलेल्या तरण्याताठ्या 
मुली पाहून अण्णांचा विचाराभि भडकत चाललेला 
होता. “ स्त्रीजातीकडे निसगप्रासत एक कर्तन्य आले 
आहे, त्यामुळे ती जात अगदी पंगु झाली 
आहे, ज्या अपराधाचे मुख्य क्तत्व पुरुषाकडे 
असते, 'व ज्याचा उगम शेकडा नव्वद उदाहरणां- 
मध्ये पुरुषाकडूनच होतो, त्याबद्दल निसर्ग आणि 
समाज या उभयतांनी स्त्रीलाच कडक शासन 
करावे, व पुरुषाला दोघांच्याही तावडीतून निसटून 
जाता यावे, या प्रकाराला काय म्हणावे ते कळत 
नाही . .. समाजकृति मनुष्यकूत आहे आणि ती 
मनुष्याला सावकाह पण बदलता येणारी आहे, तेव्हा 
समाजाने स्त्रियांवर जे शस्त्र धरले आहे त्याची 
धार तरी बोथट करण्याचा विचारी पुरुषांनी 
प्रयत्न करावा. ज्यांचे पाऊल बाकडे पडले त्या स्त्रिया 
विधवा असोत, अगर विधवावजा सुवासिनी असोत, 
त्यांच्या शोचनीय स्थितीची कल्पना “ नहि वंध्या 
विजानाति गुर्वी प्रसबवेदनाम्‌ * या न्यायाने त्यांच्या 
त्याच करू जाणोत ! दुसरे कोणतेही संकट उद्भवले 


तर उजळ माथ्याने चार उसासे टाकून मोकळेपणी 
रडता तरी येते, व जवळच्या मनुष्यांची सहानु- 
भूति उद्दीपित करिता येते, पण हा तोंड दाबून 
बुक्क्यांचा मार असतो | तीत्र वेदनांमधून त्यांची 
लवकरच कशीबशी सुटका होते, पण या कृतीचे दुष्प- 
रिणाम बहुतेकांना जन्मभर भोगावे लागतात. अप- 
राध केवढा आणि त्याला शासन केवढे 1 अक्गा 
रीतीने निसर्गाच्या व समाजाच्या रोषाला पात्र 
झालेल्या स्त्रीजातीची अल्प सेवा माझ्या हातून घडत 
आहे, हे मी माझे मोठे भाग्य समजतो. ” हे 
अण्णांनी हृदय पिळवटून काढलेले उद्गार त्यांच्या 
तत्कालीन मनःस्थितीवर चक्क प्रकाश टाकणारे 
आहित. 
स्रियांच्या दु:स्थितीवर दोन रामबाण उपाय 
स्त्रियांची ही दुस्थिती दूर करण्याकरितां अण्णांना 
दोन रामबाण उपाय सुचले, - त्याना सुःचले 
म्हणण्यापेक्षा दुसऱ्यांना सुचलेले त्यांनी वैर्याने आणि 
चिकाटीने प्रत्यक्ष आचरणात आणून दाखविले, शिक्षण 
आणि पुनर्विवाह | शिक्षणाने त्री स्वावलंबी होऊन 


स्वतःची पराधीनता घालवू शकते. पुनर्विवाहाने 
तिची वाममार्गाकडे प्रवृत्ति होत नाही, किंबा तिच्या 


असहायतेचा दुसऱ्यांना फायदा घेता येत नाही, 
किंवा लादलेल्या संन्यस्त वृत्तीने सर्व जन्म कंटण्याचा 
दारुण प्रसंग तिच्यावर येत नाही. बाल विधवा 
शिक्षणाने केवढे क्तृत्ब दाखवू शकते याचे आधुनिक 
काळातील पंडिता रमाबाईचे ढळढळीत उदा- 
ह्रण त्यांचे डोळ्यासमोर होते. आपल्या पहिल्या 
अल्पवयी पत्नीला किंवा संबंधित अथवा निकट परि- 
चित मुलींना घरच्या घरी घडे देऊन स्त्रीशिक्षणाच्या 
मार्गाला, फुरसतीचा उद्योग म्हणून, ते आधीच लाग- 
ठेले होते, सुदेव एवढेच को त्यांच्या मातापितरांनी 
किंबा निकटवततीयांनी त्यात आडकाठी उत्पन्न केली 
नाही, उत्तेजन नसळे तरी आक्षेप घेतला नाही. 
त्याचे बहुश्रुत स्नेही आणि चिर सहवासी नरहर 
बाळकृष्ण जोशी यांची अण्णांच्या विचारकरांतीला, 


धोंडो केशव कर्वे 


सर्वात अधिक मदत झाली. स्पेन्सरच्या बुद्धिवादी 
लिखाणाचा किंवा आगरकरांच्या क्रांतिकारी “ सुधा- 
रक? पत्राचा अण्णांना परिचय झाला तो मुख्यतः 
नरहरपंतांच्या साहचर्यामुळे. एकमार्गी, भिडस्त 
किंवा संकोची वृत्तीच्या अण्णांना समाजात वावर- 
ण्याची किंवा पुनर्विवाहासारख्या समारंभांना जबर- 
दस्तीने खेचून नेण्याची सवय लावली ती या नरहर- 
पंतांनी ! ' माझ्या विवेचक आणि चिकित्सक शक्तीला 
उजळा देऊन त्यानी माझ्या विचारक्षेत्राची मर्यादा 
पुष्कळ वाढविली ? असे अण्णांनी या आपल्या 
मित्राचे कण कृतज्ञतेने आणि प्रांजलपणे कबूल केले 
आहे. पूर्वायुष्यात “कोणत्याही सभेला अगर व्याख्या- 
नाला मी गेलो नाही किंवा कोणा मोठ्या मनुष्याची 
ओळख करून घेतली नाही ? या शब्दात त्यांनी 
आपला मिडसपणा वणेन केला आहे ! 

तरुणपणी विधुरावस्था प्राप्त झाल्य़ावर दुसरे लगन 
करावयाचे ते कोवळ्या कुमारकेशी की प्रौढ विधवेशी 
हा प्रश्न अण्णांचे समोर स्वाभाविकच उपस्थित झाला, 
“ तू सामान्य माणसाप्रमाणे भ्याड मनाने जनरूढीला 
बळी पडणार की, मनाला पवित्र वाटणाऱ्या व काही 
थोर विभूतींनी घाळून दिलेल्या नवीन मार्गाचे घेर्याने 
अवलंबन करणार १ ? या स्वतःच्या मनाने विचार- 
लेल्या पहिल्या प्रश्नाला त्यानी नकारार्थी व दुसऱ्याला 
होकारार्थी उत्तर दिले, वाचून, ऐकून, आणि प्रत्यक्ष 
पाहून, दुःस्थितीत सापडलेल्या स्त्रियांबद्दल त्यांचे 


मनात आधीपासून सहानुभूति उत्पन्न झालेली होतीच. 
ती प्रत्यक्ष कृतीत आणण्याची संधी अनायासे त्यानी 


साधली. “' जी गोष्ट करावयाला मी निघालो होतो, ती 
अगदी निष्पाप व आपल्या समाजाच्या परिस्थितीला 
अत्यंत आवदर्‍यक आहे, असे माझी मनोदेवता 
मला सांगत होती, '? तथापि दुसऱ्या विवाहाविषयी 
फारसे आतुर नसल्यामुळे अण्णांनी आपण होऊन 
विवाहेच्छु विघधवेचा शोध केला नाही, त्यांचेकडे 
कोणी तशी गोष्ट काढताच त्यानी ताबडतोब 
रुकार दिला इतकेच. पंडिता रमांबाईंच्या ' शारदा- 


न. भा. २९ 


सदनात? विधवा म्हणून प्रथमच दाखल झालेल्या 
गोदूबाई या बालविधवेशी मित्रांच्या सहकार्याने 
वेदिक पद्धतीने १८९३ साली अण्णांचा पुनर्विवाह 
झाला. या गोदूबाई म्हणजेच उत्तरायुष्यातील 
अण्णांच्या सहधरमचरिणी आनंदीबाई ऊर्फ बाया 
होत. प्रस्तुत विवाहाचे दिवशीच शारदासदनातील 
पन्नाससाठ विधवा विद्यार्थिनींनी या नवपुनर्विवा- 
हित दांपत्याचे मेजवानी-अहेर-पूर्वक अभिनंदन 
करून एक अपूर्व योग जमवून आणला ! 
पुनर्विवाहाचे पडसाद 

महाराष्टातील चळवळींचे मुख्य केंद्र सम- 
जल्या जाणाऱ्या पुणे शहरातील हा दुसरा पुनर्विवाह 
असल्यामुळे लोकांच्या चर्चेचा किंवा कुतूहलाचा तो 
एक विषय बनून राहिल्यास नवल नाही. वृत्त- 
पत्रातून त्यावर अनुकूल-प्रतिकूल टीका झाली. तरी 
प्रातिनिधिक लोकमत म्हणून आगरकरांच्या “ सुधा- 
रका? त आणि टिळकांच्या ' केसरी-मराठ्यां? त 
प्रकट झालेले सूर त्यातील खांचाखोचांसह थ्यानात 
ठेवण्यासारखे आहेत, “' नेसर्गिक सौजन्य, सुदिक्षण, 
स्वावलंबन व निश्चय इत्यादि सद्गुण ज्याच्या अंगी 
आहेत त्यावर विधुरतेचा दुःखकारक प्रसंग आला 
असता त्याने काय करावे, याचे अत्युत्कृष्ट उदाहरण 
प्रो. कर्वे यांनी घाळून दिले ?? असे ' सुधारक? म्हणतो; 
तर “' रा. कर्वे यांचे पहिळे कुटुंब निवर्तेल्यापासूनच 
पुनर्विवाह करण्याचा त्यांचा निश्चय होता, व त्यानी 
तो अखेरीस तडीस नेला, याबद्दल ते प्रशसेस पात्र 
आहेत, बालविधवांचे अशा रीतीने जर काही पुन- 
विवाह घडतील तर ही सुघारणा काही लोकप्रिय 
होइल, रा. कवे हे सुधारणेची बाचालता करीत नंसूनही 
ते अशा रीतीने पुनर्विवाह करण्यास तयार झाले हेही 
या लेखणी व तोंडसधारकांनी लक्षात ठेवण्यासारखे 
आहे,” असे ' केसरी'ने लिहिले, प्रत्यक्ष कृती हाच 
समाजसुधारणेचा सर्वात जवळचा आणि परिणाम. 
कारक मार्ग होय, असे निदान सुशिक्षितांचे तरी 
मत होत चालले शेते, हे यावरून सिद्ध होते. 


नवभारत 


द्वोन्ही पक्षांतील तथ्य 

तथापि सुधारणा करायच्याच झाल्या तर आधी 
राजकीय की आधी सामाजिक, हा वाद त्यावेळी 
महाराष्ट्रात नुकताच पेटू लागलेला होता, तो पुढे 
जवळजवळ एक पिढीपर्यंत जोर धरून राहिला, असे 
म्हणायला हरकत नाही. पुढे राजकारणात नेमस्त 
आणि जहाल असे दोन तट झाले, पैकी नेमसांचा कल 
समाजसुधारणेकडे अधिक होता तर जहाल पक्ष त्या 
सुधारणेविषयी सामान्यतः उदासीन होता. समाज- 
सुधारणा घडवून आणण्यासाठी कायद्याचे साहाय्य 
किती ध्यावे -तेही परकीय सत्तेच्या अप्रातिनिधिक 
आणि अलोकनियुक्त कायदेमंडळात-- हा पोट-वाद्‌ 
त्यातनच उद्धवला, कालांतराने दोन्ही पक्षातील 
तथ्य आपोआपच सिद्ध झाले. म. गांधींनी राजकीय 
आणि सामाजिक असा विधिनिषेध न मानता दोन्ही 
सुधारणांवर सारखाच जोर देऊन पूर्वी कोणी कधी 
मिळविला नव्हता इतका जनतेचा पाठिंबा मिळविला. 
त्यांच्या प्रयत्नांना जागतिक परिस्थितीची अकल्पित 
जोड मिळून राजकीय स्वातंत्र्य पदरात पडले आगि 
सार्वत्रिक मतदानावर आधारलेले प्रजासत्ताक स्थापन 
झाले. तथापि पुरेसे लोकमत तयार नसेल तर 
लोकनियुक्त कायदेमंडळानी संमत केलेल्या कायद्यांनी 
सुद्धां समाजसुधारणेचे पाऊळ भरधाव पडतेच असे 
नाही, हा कड अनुमव येऊन चुकला, 

उजाडले पण सूये कोठे आहे ? 

१९५३ साली महाराष्ट सामाजिक परिषदेचे 
उद्‌घाटन करताना केलेल्या भाषणातील उतारा या 
लेखाचे प्रारंभी उद्‌धुत केला आहे, त्यांतील ' उजा- 
डळे पण सूर्य कोठे आहे !? या प्रभावरून अर्धे- 
अधिक शतक समाजसुधारणेला कृतीसह संपूर्ण वाहून 
घेणाऱ्या प्रो. कर्वे यांची हृदयव्यथा समजून येण्या- 
सारखी आहे, अमेरिकेसारख्या राजकीय, औद्यो- 
गिक, शौक्षणिक, वैज्ञानिक, अश्या सर्व दृष्टींनी प्रगत 
असलेल्या देशात वर्णमूलक विद्वेघाचे उद्रेक अजूनही 
ऐकू येत नाहीत काय ! याचा अथे एवढाच 


१० 


की राजकीय सुघारणेपेक्षा सामाजिक सुधारणेचे 
पाऊळ केव्हाही मंद पडत असते. ही गती वाढ. 
विण्यास कर्वे यांची तपश्चर्या फार कारणीभूत झाली, 
यांतच त्यांचा मोठेपणा आहे. अण्णांचे जन्मापूर्वी दोन 
वर्षे विधवाविवाहाला संमति देणारा कायदा पास 
झालेला होता, पण पुढील चाळीस वर्षात महा- 
राष्ट्रात फार तर हाताच्या जरोटावर मोजण्याइतके 
विधवा विवाह झाळे असतील, त्याचे पुढीळ चाळीस 
वर्षात समाजाने ही सुधारणा चांगली पचनी पाडली, 
म्हणजे ती करणारे स्त्रीपुरुष अधिक संख्येने घिटा- 
इने पुढे येऊ लागले, पुनर्विवाहित दांपत्य समा- 
आऱ्या कुतूहलाचा किंवा तिरस्काराचा विषय होई- 
नासा झाला, त्यांचेवरील सामाजिक बहिष्काराची 
धार कमी झाली, धार्मिक विधीतून सुद्धा उजळ 
माथ्याने त्याना समाजातून वावरता येऊ लागले, 
त्यांच्या मुलामुलींच्या उपनयन-विवाहादि संस्कारात 
सनातनी लोकांचे सहकार्य मिळू लागले, केशवप- 
नाची चाल लोकशिक्षणानेच बंद पडली. प्रौढविवा- 
हाच्या कायद्याने बालविधवा दिसेनाशा झाल्या, 
प्रो. कर्वे यानी एकोणिसावे शतकाचे शेवटी 
केलेल्या विधवाविवाहोत्तेजक मंडळीचे किंवा 


विवाह-प्रतिबंध-निवारक 
नाही. 


स्थापन 
विधवा 
मंडळीचे काम राहिले 


स्रीशिक्षणाबरील आक्षेप निराधार ठरले 
विधवाविबाहाबरोबर, किंबहुना त्याहून आधी, 


सण्णाती त्यापेक्षा व्यापक असा स्त्रीशिक्षणाचा प्रश्न 
हाती घेतलेला होता, त 


विवाहाइत 


पहिला आक्षेप, आणि शिक्षणाने स्त्रिया बहकतील, 


म्हणजे नेतिक दृष्ट्या अधोगतीला जातील, हा दुसरा 
आक्षेप | हे दोन्ही आक्षेप सुधारकांनी खोडून काढले, 
इतकेच नव्हे तर स््रीशिक्षणाने समाजाच्या सर्वागीण 
उन्नतीला कसे साहाय्य होईल, हे पटवून देण्याचा 


घोंडो केशव कर्वे 


त्यानी प्रयत्न केला. पण समाजाचे गळी ते उतरण्याला 
बराच कालावधी लागला. त्यासाठी बरेचसे काम 
बदलत्या परिस्थितीला करावे लागले आणि अनुभवाने 
वरील दोन्ही आक्षेप निराधार ठरले. आता खेड्या- 
पाड्यातील अडाणी लोकांना देखील स्त्रीशिक्षणाचे 
महत्त्व कळून चुकले आहे, या लोकमतपरिवर्तनाचा 
परिणाम असा झाला कीं स्त्रियांचा वावर नाही असे 
सार्वजनिक क्षेत्र आज क्वचितच दाखविता येते. 
घरात बसलेली स्त्री महात्मा गांधींच्या सर्वकष चळ- 
बळीने बाहेर खेंचून काढली, स्वतंत्र भारताच्या 
राज्यघटनेने पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रियांचा अधिकार 
मान्य केलो. प्रो० कर्वे यांचेसारख्या समाजसुधा- 
रकांनी लावलेल्या बीजांचा अर्ध्याशतकांत वटवृक्ष 
झाला | ' 


ळृतकुत्यता 

प्रो७ कर्वे यांनी स्त्रीशिक्षणाचा प्रश्न घरगुती 
शाळा, अनाथब्रालिकाश्रम, महिला विद्यालय, महिला 
विद्यापीठ, अध्यापिका शाळा, अशा क्रमाक्रमाने 
सोडविला, आणि स्त्रियांच्या आत्मोन्नतीचा मार्ग 
मोकळा करून त्यांची पराधीनता पुष्कळच नष्ट केली. 
स्त्रियांचे ठिकाणी आत्मविश्वास निर्माण केला, प्रथम 
लोकमान्यता आणि नंतर शासनमान्यता मिळून 
त्यांच्या संस्था पुनीत झाल्या, लोकांनी त्याना * महर्षि! 
पदावर बसविले तर शासनाने “ भारतरत्न ? 
या अत्युव्च पदवीने त्याना विभूषित केळे. समाज- 


सुधारणेतील एका संस्मरणीय युगावर सोन्याचा 


कळस चढविण्यात आला, 


समाजोन्नतीचे हाती घेतलेले एक अंग शोव- 
टास गेलेले अण्णांना त्यांच्या दीर्घायुष्यामुळे 
स्वतःच्या हयातीतच पहावयास मिळाले तरी तेव- 
ढ्याने त्यांचे समाधान झाले नाही, हे प्रारंभी 
दिलेल्या “ मृत्युपत्रां तील त्यांच्या अतृप्त इच्छां- 
वरून ध्यानांत येईल. सर्वागीण समाजसुधारणेचे 
कार्य केव्हांच समाप्त होत नाही. जगाच्या प्रारंभा- 


पासून अंतापर्येत ते चाळू रहाणार आहे. बदलत्या 
परिस्थितीप्रमाणे एका प्रश्ातून दुसरे प्रश्न उत्पन्न 
होत जातात आणि त्या त्या वेळच्या समाज- 
हितेच्छुंना ते सोडवावे लागतात, त्याना प्रो. 
घोंडो केशव के यांचे चरित्र व चारित्य मार्गदर्दाक 
आणि स्फूतिदायक ठरल्यावा'चून रहाणार नाही. 

अण्णांनी हे मार्गदशन अशा शब्दात स्पष्ट केले 
आहे-- 

“ आपल्या मनाची बळकटी आपणा सतःला 
जितकी कळते तितकी दुसऱ्याला कळण्याचा संभव 

० कोणाही मनुष्याला यत्त्किचित्‌ दोष न 
लावता अडचणींना तोंड देण्याचे जर तुमच्यात 
सामर्थ्य असेल तर या कामी जरूर पडा, तसे नसेळ 
तर या वाटेला जाऊ नका. ? 

“ ज्या समाजात सुधारणा घडवून आणावयाची 
त्या समाजाला डिंवचू नका. समाज ज्या रीतीने 
बागवील त्या रोतीची वागणूक सहन केली पाहिजे, 
म्हणजे कालांतराने त्या समाजालाच आपल्या कड- 
वटपणाबद्दल वाईट वाटून तो बऱ्या रीतीने वागू 
लागेल. न 

“: आमच्या लोकात निरनिराळ्या सार्वजनिक 
कामांना वाहून घेणाऱ्या मनुष्याची अतिशय उणीव 
आहे, त्याच व्यक्तींना वेगवेगळी अनेक कामे करावी 
लागतात, त्यामुळे कोणतेच काम चांगले होत नाही. 
लोककार्याशी एकरूप झालेल्या हजारो युवयुवतींनी 
ही भारतभूमी गजबजून जाईल तेव्हाच हे मृतप्राय 
राष्ट॒ सजीव होण्याची काही आशा आहे, ? 

“ मनुष्याची मते काय आहेत, तो बोलतो काय 
व लिहितो काय, ह्यावर त्याची किंमत करता कामा 
नये. तो करतो काय आंणि वागतो कसा, यावरून 
त्याची योग्यता ठरविली पाहिजे, श्रद्धायुक्त आचर- 
णाने आपले आयुष्य घालविणाऱ्या माणसाला संसारा- 
तील दुःखे व अडचणी भेडसावीत नाहीत. मनाची 
श्ांती हेच जीवनसर्वेस्व, हाच मोक्ष ! ” 


१९ 


महाराष्ट संस्कृतीची जडण-घडण 


( १ ) राजकीय क्षेत्रात ताड 
- ( प्रा. ना. र. देशपांडे ) 

महाराष्ट्रसंस्कतीची जडण-घडण राजकीय क्षेत्रात 
कशी होत गेली याचा विचार करताना जी गोष्ट प्रामु- 
ख्याने आपल्या नजरेसमोर येते ती म्हणजे भारतीय 
संघराज्यांतर्गत महाराष्ट्र राज्याची स्थापना ही होय. ही 
घटना अगदी अलीकडची आहे- दोन वर्षापूर्वीची. परंतु 
ही घटना म्हणजे दीर्घकाल्पर्यंत चाळू असलेल्या एका 
प्रक्रियेची विशिष्ट स्वरूपात झालेली परिणती या दृष्टी- 
नेच ती ओळखली पाहिजे. दोन वर्षापूर्वी महाराष्ट्र 
राज्य स्थापन झाले, म्हणजे शासकीय दृष्ट्या बर्‍याच 
काळपर्यंत विभक्त असलेले बिदर्भ, मराठवाडा आणि 
पश्चिम महाराष्ट्र, हे भाग राळ्यकारमीरुने दृष्टीने एक 
घटक म्हणून एकत्र आल, परतु याचा चाय असा नव्हे 
की महाराष्ट्रच राजकीय क्षेत्रातील जीवन तेव्हापासूनच 
सुरू झाले. किंबहुना आपल्याला असे म्हणायला हरकत 
नाही की महाराष्ट्र-संस्कृतीची एकात्मता- जी संस्कु- 
तीच्या, कलेच्या, धर्माच्या, आणि विचारांच्या बाबतीत 
स्पष्ट स्वरूपात व्यक्त होत होती, आणि जिचा राजकीय 
क्षेत्रातील आविष्कार हाही अनेकविध मार्गानी वेळोवेळी 
व्यक्त झालेला होता- त्या सांस्कृतिक एकात्मतेला अनु- 
रूप आणि पोषक अशी शासकीय एकात्मतेची घडण 
ऐतिहासिक परिस्थितीमुळे उपलब्ध होऊ शकली नाही; 
ती उणीव महाराष्ट्र राज्य-निर्मितीमुळे दूर झाली 
आहे एवढेच. 
जीवनाचा पिंड राजकारणाचा | 

महाराष्ट्र संस्कृतीचा राजकीय क्षेत्रांतील आविष्कार 
कोणता या प्रश्नाचे उत्तर द्यायचे म्हणजे भारतीय समा- 
जाच्या संदर्भात महाराष्ट्राच्या राजकीय अस्मितेचे 
वैशिष्ट्य सांगण्यासारलेच आहे. आणि त्या हृष्टीने 
पहाता राजकारण महाराष्ट्राच्या हाडीमासी खिळलेले 
आहे ही गोष्ट ठळकपणे जाणवते. महाराष्ट्रजीवनाचा 
पिंड राजकारणाचा आहे. ऐतिहासिक कालापासून तो 
थेट महाराष्ट्र-राज्य स्थापनेपर्यंतच्या महाराष्ट्रीय जीव- 
नाचा आढावा घेतला तरी त्या जीवनाचा स्थायीभाव 


१२ 


राजकारण आहे असे आपणास आढळेल, या राजकार- 
णांच स्वरूप कालमानाप्रमाणेच बदलले आहे, साधने 
बदलळी आहेत; परंतु महाराष्ट्रीय जीवनावरील राज- 
कारणाचा प्रभाव कायम राहिलेला आहे. दि 

भारतातील इतर प्रादेशिक समाजांच्या मानाने 
महाराष्ट्राच्या जीवनात राजकारणाला महत्त्व आले 
"गाळा महाराष्ट्राची भौगोलिक ब॒ आथिक परिस्थिती 
आण महाराष्ट्राची इतिहासपरंपरा ही कारणीभूत 
आहेत. भौगोलिक दृष्टया महाराष्ट्राचा एकूण प्रदेश 
दरिद्रीच, निसर्गावरोबर झगडूनच या समाजाला जीवन 
जगावे लागते, मर्यादित साधनसंपत्तीचे योग्य नियेत्रण 
केल्याशिवाय सामाजिक जीवन स्थिर होऊ दाकत 
नाही, तर ते प्रगत कसे होणार ? साहजिकच सामा- 
जिक हिताचे प्रतिनिधित्व करणारी राज्ययंत्रणा व तिचा 
व्यवहार यांना महत्त्व प्रात होते. महाराष्ट्रीय समा- 
जाच्या स्वभाववेशिष्ट्यामुळे व्यापाराच्या किंबा उद्योग- 
थैद्याच्या क्षेत्रात या समाजाने विशेष प्रगती केली नाही. 
या समाजातील बुद्धिमत्ता आणि कोदाल्य यांना वाव 
मिळणारे क्षेत्र म्हणजे राजकारण व शासनव्यवस्था, या 


कारणामुळे महाराष्ट्रीय जीवनामध्ये राजकारणाचा 
प्रभाव अधिक वाटतो. 


दोन स्वमाववेशिष्टेयथ महा- 
राष्ट्राच्या राजकारणामध्ये नहमी व्यक्त होत आली 
आहेत. ती म्हणजे स्वामिमान आणि अन्यायाची 
चीड. आपल्या राजकीय ही प्रतीकेच सम- 
जायला ह्रकत नाही. 


राष्ट्रवादाची पायाभरणी 

परकीय अमलापासून- मग तो मुसलमानी असो 
को ब्रिटिश असो- आपला दे मुक्त करण्याचे जे ज 
प्रयत्न या देशात झाले त्यामध्ये महाराष्ट्राने प्रमुख 


भाग घेतला आहे. इतिहास हा या प्रयत्ना- 
तीळ मोठा भाग आहे. १९ व्या शतकात इंग्रज सत्ते- 


महाराष्ट्र संस्कृतीची. जडण-घडण 


विरुद्ध असंतोष व्यक्त करण्याचे ज अनेक प्रयत्न झाले 
त्यामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा मोठा होता. १८५७ च्या 
बंडामध्ये राणी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे किंवा नाना- 
साहेञ पेशवे, यांचे नेतृत्व होते. वासुदेव बळवंत फडके 
यांचे बंड हेही या इतिहासातील एक पान होय. ब्रिटिश 
अमदानीमध्ये स्वातंत्र्याच्या चळवळीला चालना 
देण्याचे कामीही महाराष्ट्राने पुढाकार घेतला आहे. 
या दातकाच्या सुरुवातीला ज्या क्रांतिकारांनी आत्यं- 
तिक त्याग करून परकीय सत्तेला हादरे देण्याचे कार्य 
केवळ या देश्यातच नऱ्हे तर परदेशातही सुरू केले त्या 
क्रांतिकारकाचे म्होरके ब. सावरकर, सेनापती बायट; 
हे महाराष्ट्रानेच पुरविले. परंतु याहीपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट 
म्हणजे ज्या भारतीय राष्ट्रवादाचे प्रतीक म्हणून अखिल 
भारतीय कॉंग्रेसच्या प्रस्थापनेचा उछेख केला जातो; 
'त्या राष्ट्रवादाची केवळ पारबभूमी निर्माण करण्यासच 
नव्हे तर त्याचे स्वरूप निरिचित करण्यास आणि त्याला 
चालना देण्यास महाराष्ट्राने पुढाकार धेतला आहे. 
के. न्या. महादेव गोविंद रानडे हे भारतीय राष्ट्रवादाचे 
द्रे्ट होते. भारतीय राष्ट्रवादाचे तत्त्वज्ञान प्रथम 
रानड्यांनी पुढे मांडळे, भारतीय समाजजीवनाचे 
सर्वांगीण विश्‍लेषण करून त्याला उदारमतवादी तत्त्व- 
ज्ञानाची बैठक देण्याचे मोठे कार्य रानड्यांनी केले. 
परंतु केवळ तात्त्विक बैठक पुरविणे एवढेच रानड्यांच 
कार्य नव्हते. व्यवहारपूतींसाठी संस्थात्मक जीवन 
उभारण्याचे कार्यही त्यांनीच सुरू कल. सार्वजनिक 
कार्य करणाऱ्या संस्था हे महाराष्ट्राचे वैशिष्टय समजले 
जाते. याची सुरुवात रानड्यांच्या प्रयत्नापासून झाली, 
महाराष्ट्रीय समाजामध्ये राजकीय जागुती. करण्याचे 
काय या संस्थांनी केळे आहे आणि ते आजतागायत 
चाळू आहे. 

ज्या राष्ट्रवादाचा पाया रानड्यांनी घातला तो पुढे 
टिळकांच्या नेतृत्वाखाली प्रमावी आणि विजिगीषु 
झाला, राष्ट्रवादाचा आशय संस्कृतिनिष्ठ बनू लागला, 
पाश्चात्य संस्कृतीच्या श्रेष्ठत्वाला आव्हान दिले गेले, 
आणि राष्ट्रवादी चळवळीमध्ये जोम वाढला. . सामा- 
जिक सुधारणाबंद्दळ आग्रह मागे पडला. .राजकीय 
स्वातंत्र्य हे सर्व सुधारणांचे साघन म्हणून त्यावर लक्ष 
केंद्रित झाले, व्यावहारिक दृष्टिकोनातून स्बंसंग्राहकत्वाची 
भूमिका स्वीकारून सर्व समाजाचे लक्ष राजकीय 


१३ 


प्रश्नावर केंद्रित करण्याचे काम टिळकांनी केळे, आणि 
त्यामध्ये ते यशस्वी झाले. रानड्यांनी सुरू केलेले 
संस्थात्मक जीवन टिळकांनी अधिक संपन्न केले. 
गणेशोत्सव व शिवजयंत्युत्सव या सारख्या संस्थांचे 
द्वारे राजकीय जागृतीचे काम टिळकांनी , साधले. 
टिळकांच्या प्रभावी नेतृत्वामुळे महाराष्ट्राला भारतीय 
राजकारणांत अग्रस्थान प्रात्त झाले, 


टिळकांनंतर दुय्यम स्थान 


लो. टिळकांचे मृत्यूनंतर भारतीय राजकारणांत 
गांधीयुगाची सुरुवात झाली. तेव्हापासून महाराष्ट्र 
मागे पडला, राष्ट्रीय नेतृत्वामध्ये महाराष्ट्राला 
वाव राहिला नाही असे सामान्यतः मानले जाते. 
राजकारणातील महाराष्ट्राचे नेतृत्व गेळे तरी महाराष्ट्रीय 
जीवनाचा पिंड राजकीयच राहिला. इतिहासामुळे 
आणि परंपरेमुळे सामाजिक जीवनाचे सूत्र राजकारणा- 
मध्ये केंद्रित करण्याची प्रवृत्ती कायमच राहिली. राज- 
कीय नेतृत्वामध्ये महाराष्ट्राला दुय्यम स्थान का 
लाभळे याची कारणमीमांसा महाराष्ट्राच्या राजकोय 
जीवनांमधीळ घडणीमध्ये जे दोष राहिले त्यामध्ये 
शोधावी लागेल. 


महाराष्ट्राची अस्मिता - विशेषतः राजकीय 
अस्मिता - मोठी असली तरी त्यामध्ये भारतनिठ्ठेच 
सूत्र अनुस्यूत आहे ही महत्त्वाची गोष्ट कित्येक वेळा 
अजाणता, काही वेळा बुद्धिपुरस्सर, दुलेक्षिली जाते, 
ज्याप्रमाण सांस्कृतिक आणि धार्मिक क्षेत्रांत महा- 
राष्ट्रोने भारतीय जीवनाचा संदर्भ जोपासला आहे 
त्याचप्रमाणे राजकीय क्षेत्रातही महाराष्ट्राचे राजकारण 
हे भारतनिष्ठेच्या संदर्भातच विकसित झाले आहे. 
इतिहासकालात दिछीवरील नादिरशहाची स्वारी परत- 
वून लावण्यासाठी बाजीराव पेदाव्याच्या नेतृत्वाखाली 
मराठे उत्तरेकडे गेले त्यामागे जी व्यापक भमिका होती 
ती भारतीय राजकारणाचे बाबतीत महाराष्ट्राने नेह- 
मीच स्वीकारली आहे. महाराष्ट्रामध्ये मतभेद नेह- 
मीच होत आले आहेत. अभिमानाबरोबर स्वमताबद्द- 
ल्चा आग्रह मराठी माणसाचे ठिकाणी ब्रिंबला 
असल्यामुळे हे मतभेद अनेक वेळा अत्यंत तीन्न स्वरू- 
पात व्यक्तही झाळे आहेत. त्यामुळे परस्परसंबंधामध्ये 
कडवटपणाही आला. परंतु मतभेद काहीही असले 


नवभारत 


आणि कितीही तीत्न असले तरी कोणत्याही पक्षाने 
भारतनिष्ठेचा संदभ डावललेला नाही ही गोष्ट महत्त्वाची 
आहे. पा 

त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रीय राजकारणाचे दुसरे वोशिष्ट्य 
म्हणजे संस्थात्मक जीवनाचा साघन म्हणून उपयोग ऱ 
तेही निरनिराळ्या कालखंडांत आणि निरनिराळ्या 
प्रदेशात वापरात आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि 
पश्चिम महाराष्ट्र या निरनिराळ्या उपविभागामध्ये 
शासकीय भिन्नत्वामुळे अनेक फरक दिसत असले तरी 
राजकारणामध्ये पुढाकार, भारतनिष्ठा आणि संस्था- 
त्मक प्रयत्नांचे जाळे, या बाबतीत आपणास समान 
वैशिष्टये दिसतात. 

राजकीय उद्दिष्टाबद्दल राष्ट्रनिष्ठची व्यापकता आणि 
साधनावाबत संस्थात्मक प्रयत्नांची परंपरा हे दोन गुण 
महाराष्ट्राच्या राजकीय जीवनामध्ये आपणास प्रकर्ष- 
त्वाने आढळतात. याशिवाय बुद्धिवादी परंपरा, त्याग- 
वृत्ती, अभिमान आणि अन्यायाची चीड या स्वभाव- 
वै्िष्ट्यामुळे महाराष्ट्राचे राजकीय जीवन 'संपन्न आणि 
अभिमानास्पद झाले. तरीही टिळकयुगानंतरच्या 
काळात महाराष्ट्र मागे पडला. याचे कारण काही 
अशी मराठी स्वभावातील दोष हे असून काही अज्ली 
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील उणीवा हे आहे. 


अहंकार, तुसडेपणा, श्रद्धेचा अभाव 


गांधीयुगामध्ये महाराष्ट्र हा गांधीवादी राज- 
कारणाशी एकरूप होऊ शकला नाही, याचे एक कारण 
म्हणजे गांधीजींचे राजकारण हे बुद्धिवादी मनाला पट्ट 
ठाकले नाही. गांधीजींची भूमिका स्वीकारण्यासाठी 
आवड्यक ती 'श्रद्धा? महाराष्ट्रामध्ये नव्हती, “महाराष्ट 
व म. गांधी ' या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ग्रंथात 
महाराष्ट्राविषयी गांधीजी म्हणतात, “ महाराष्ट्र हे 
चांगल्या कार्यकर्त्याचे मोहोळ आहे. महाराष्ट्रात जी 
शक्ती आहे, ती हिंदुस्थानातील कोणत्याही भागात 
नाही. आत्मक्लेश व त्यागवृत्ती हे दोन गुण महा- 
राष्ट्राजवळ आहेत, हेमी पूर्णपणे जाणतो, पण माझे 
एक गाऱ्हाणे आहे. ते हे की, महाराष्ट्रात श्रद्धा नाही” 
आमचा अभिमान हा किल्येक वेळा अहंकारात परिणत 
होतो ब त्यामुळे सहकार्याने करावयाच्या कार्यामध्ये 
अडचणी निर्माण होतात, आपल्याबद्दल कित्येक वेळा 


१४ 


जे म्हटले जाते की महाराष्ट्रात प्रत्येकजण पुढारीच 
आहे. अनुयायी कोणी नाही, यामथ्ये थोडी अति- 
शयोक्ती असली तरी त्यामध्ये अहंकार, तुसडेपणा, 
व श्रद्धेचा अभाव या आपल्या स्वभावदोषांचेही. 
दिग्द्शन आहे. 
महाराष्ट्रीयांचे हे स्वभावदोष काही प्रमाणात 
महाराष्ट्राच्या भारतीय राजकारणातील डुय्यम 
सपानाळा जब्याबदार असतील, परंतु टिळकयुगानंतर 
महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये दिसून आलेल्या उणीवा 
या मुख्यतः जबाबदार धरल्या पाहिजत. पहिल्या 
महायुद्धानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या संद- 
र्भात परंपरागत राष्ट्रवादाचे राजकारण नवनव्या 
समस्यांची उकल करायला अपुरे पडू लागले, राजकीय 
जागृतीचे लोग बहुजनसमाजाच्या पातळीला. पोचले, 
सामान्य जनतेच्या जीवनाबद्दलच्या आशा -अपेक्षा 
उंचावल्या. या आशा-अपेक्षांची परिपूर्ती होण्या- 
साठी केवळ राजकीय स्वातंत्रय हे पुरे पडणार नव्हते. 
राजकीय स्वातेओ्य ही आवश्यक अश्शी पहिली 
पायरी होती, ती ओलांडणे जरूर असल्यामुळे 
राजकीय स्वातंत्र्याच्या लढ्याला सावंत्रिक पाठिंबा 
- परंतु परंपरागत समाजव्यवस्थेची घडणं 
अद्टल्याशिवाय सामान्य जनतेला जीवनाचा कास 
साधणे शक्य नव्हते. सामाजिक क्रांतीचा हा आशय 


राष्ट्रवादी चळवळीमध्ये नसल्यामुळे ही चळवळ 
एकांगी राहिली, 


ण झाल्या. आणि थोड्या- 


आजही या दोन समस्या महाराष्ट्राच्या 
राजकारणामध्ये कायम आहेत त 


आह्मण-ज्राह्मणेतर बाद 


जातीयता ही मुख्यत्वे ब्राह्मण-ब्राह्मणेतरवाद या 


राष्ट्रात व्यक्त झाली, ब्राह्मणवर्गाच्याः 
नेतृत्वाविरुद्ध जोतिबा फुठे यांनी बंड पुकारून सत्य- 

पाया घातला. वास्तविक या 
सामाजिक क्रांतीचा होता , आणि 
ह) त्यामध्ये अभिप्रत होते. जाती- 
[तीमधील ग नष्ट करणे हे या चळवळीच' 
डाद्देष्ट होते, परंतु पहिल्या महायुद्धानंतरच्या काळांत 


महाराष्ट्र संस्कृतीची जडण-घडण 


तत्कालीन राजकीय परिस्थितीमध्ये, राष्ट्रवादी चळ- 
वळींच्या एकांगीपणासुळे या चळवळीचा क्रांतिकारी 
आराय डावलला गेला, आणि व्यवहारामध्ये ही चळ-. 
वळ त्राह्मणतर चळवळ -म्हणजे विरोधात्मक चळवळ- 
झाली ! त्रिटिशांकडून मिळणाऱ्या राजसत्तेमर्थ्ये वाटा 
मिळविण्यासाठी त्राह्मणवर्गाला विरोध करणारी चळवळ 
असे रूप तिला आले. स्वातंत्र्य संपादनानंतर सार्वत्रिक 
मतदानावर आधारलेल्या लोकशाहीच्या स्वीकारापुळे 
आज राजसत्ता आपोआपच व्राह्मणतरांचे हाती आली 
आहे. परंतु जातीयतेचा पाया कायम असल्यामुळे 
जाती-जातीमधीळ वैमनस्य राजकीय सत्तासंपादनांच 
भ्षत्रा आजही कायम आहे ! 


जातीयतेचा प्रश्न मौलिक भूमिकेवरून सोडविला न 
गेल्यामुळे अस्प्रश्‍यांचा प्रश्न कायम राहिला आणि त्यांचे- 
'पैकी अनेकांनी धमातर केल्यानंतर नवबोद्धांच्या प्रश्नाचे 
स्वरूपाने एक नवी समस्या महाराष्ट्राच्या राजकीय 
जीवनामध्ये निर्माण झाली आहे. डॉ. आंबेडकरांचे 
नेतृत्वाखाली अस्पृश्‍यसमाजामध्ये झालेली जागती, 
संघटना, कणखरपणा व त्यागवृत्ती या सामाजिक 
क्रांतीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मानल्या पाहिजेत. परंतु 
त्यांचा परिणाम एकोपा असलेला महाराष्ट्र-समाज 
निर्माण करण्यात झाला तरच त्यांचे क्रांतिगभ कार्य 
सफल झाले असे म्हणता .वेईल, महाराष्ट्रामधील अस्पर- 
ष्टांचा व नवबोद्धांचा प्रश्न समाधानकारकरीत्या सुटून 
एकात्म मराठी समाज निर्माण करण्यामध्ये महाराष्ट्राला 
कितपत यदा येते त्यावरच महाराष्ट्राच्या राजकीय 
जीवनाचे भवितव्य अवलंबून आहे. 


(२ ) कलाक्षेत्रांत 
-"( प्रा. मधुकर शंकर वाबगांवकर ) 
एखाद्या विशिष्ट लोकसमूहाच्या धर्मकल्पना, नैतिक 
'घारणा, त्यांची कलामूल्ये व त्यांच्या नित्याच्या व्याव- 
हारिक समष्टिजीवनांत होणारा ह्या सर्व जीवनमूल्यांचा 
प्रत्यक्ष आविष्कार ह्या सर्वांचा समवाय म्हणजेच त्या 
लोकंसमूहाची संस्कृति. नीति, धम आणि अध्यात्म 
ह्यांच्याप्रमाणेच कला हेही संस्कृतीचे एक प्रधान अंग 
आहे. धघमे आणि कला ह्यांच्या सांस्कृतिक संजंधांचे 
विशदीकरण तोलनिक दृष्ट्या करावयाचे तर- 
९ इटा &ापा8ऊ ७. धि)& €&]8801 01 


"1९ पपवाशतेप) ०४९७४९४ 1060 "2 
एं ए९५881, 8176 8९९68 (0 8201888 01016 
710९789] झछाा0 शि2 १08018 159 ६611008 
ळी ७९ पाताशंवण2९) घात एऐ७९ &ळा७7€९, 
0 18 ४1९६] ६० ७७९ ७०१1॥ ०, 8018608, ) 
व्यक्तितत्त्वाचे विदवतत्त्वात विकसन हे धर्माचे ध्येय 
असते, तर अमूत केवळ विश्‍वतत्त्वाळा व्यक्तितत्त्वाच्या 
माध्यमांतून इंद्रियसंवेदनाच्या द्वारा समूर्त करण्याचा 
कलेचा प्रयत्न असतो, कलानिर्मितीची प्रेरणा ही 
मनुष्याच्या जीवनप्रक्रियेशीं संवद्द अशा मूलभूत प्रेरणां- 
पकी एक आहे अथवा नाही ही मतभेदाची बाब 
आहे. पण कलानिर्मिती ही आत्माविष्कारूप मानली 
किंवा व्यक्तीच्या सामुदायिक जाणिवेची ती एक 
संबाहनात्मक क्रिया मानली तरीही कलानिर्मिती ही 
एकाच वेळी तिच्या निर्मात्यांचे व्यक्तिमत्त्व व त्या 
निर्मितीचा स्थलकालातीत आशय ह्या दोहोंचही 
प्रकटन करीत असते. 


अस्मितेचा कलारूप आविष्कार 


संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्रपट आणि चित्र, शिल्प 
इत्यादि ललित कलांच्या क्षेत्रांत महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक 
जीवन कसकसे संस्कारित होत गेळे आणि त्याच्या 
कलात्मक जीवनाच्या ह्या उत्क्तांतीत त्याच्या प्रादेशिक 
स्वभाववेशिष्ट्यांचा महाराष्ट्राच्या मनःपिण्डाचा 
आणि अस्मितेचा आविष्कार कसकसा होत गेला 
हे पाहू जाता रगभूमीचा काही अंशी व चित्रपटाचा 
सवांशी अपवाद जर वगळला तर संगीत, नृत्य, नाट्य, 
चित्र, शिल्प इ. इतर सर्वे कला महाराष्ट्राची पृथगात्म 
प्रादेशिक सस्कृती आकाराला येण्यापूर्वी भारतवर्षात 
परिणतावस्थेला पोचल्या होत्या. ह्या प्रगल्म कला- 
धनाचा वारसा सनातन भारतीय संस्कृतीकडून पैतृक 
सचिताच्याः नात्याने -महाराष्ट्राला लाभला. प्रागेति- 
हासिक कालापासून तो सातवाहन, आभीर, वाकाटक, 
राष्ट्रकूट, कलचुरी, चालुक्य, कदंभ, शिलाहार, यादव 
इ. विविध राजकुलांच्या सत्तेखाली इ. स. १३१८ 
सालीं दिछीच्या खिलजींनी देवगिरीच्या यादवसम्रा- 
टांची सत्ता अक्षरशः घुळीस मिळविली तोपावेतो 
महाराष्ट्राचे कलाजीवन नित्यविकसनशीलतने विलक्षण 
ऐश्‍वयेसंपन्न व समृद्ध होत आलेले होते. वाकाटकांच्या 


१५ 


अनुक्रमणिका 


डळ”. झु 

“ऐओञऑ क 
"करखगघर चज, 
विव तथयदधन “ 


नवभारत 


व राष्ट्रकूटांच्या राजवटीतच अजिंख्याची लेणी कोरली 
गेली. आठव्या शतकांतील राष्ट्रकूट पहिल्या कृष्ण- 
राजाच्या राजवटीत वेरूळचे केलास लेणे कोरले गेले, 
इस्लामच्या क्रूर आक्रमणाने महाराष्ट्राच्या वैभवसंपन्न 
कलाजीवनाची ही परंपरा उध्वस्त केली. महाराष्ट्रीय 
सगीत, चित्र आणि नृत्य ह्यांवर इस्लामी संस्कृतीच्या 
साहचर्याचा संस्कार दिसतो. पण यादवकालापासून 
गेली सातशे वर्षेतरी संगीत हीच महाराष्ट्राची प्रमुख 
ब प्रातिनिधिक कळा राहिली आहे. चाडक्यवंशीय 
राजा तिसरा सोमेश्वर ह्याने हाके १०५१ मध्ये लिहि- 
लेल्या आपल्या “मानसोल्लास' ग्रन्थात रागतालासह दोन 
मराठी गीते दिली असून “ महाराष्ट्रेप योषिद्धिः ओवी 
गेया तु कंडने” म्हणजे दळणकांडण करताना महाराष्ट्रीय 
स्त्रिया ओवीसारखे प्रबंध गात असत असा उल्लेख केला 
आहे ! महाराष्ट्रातल्या जात्यावरच्या ओव्यांना अशी 
९०० वर्षाची परंपरा आहे! आणि नित्याच्या मराठी 
लोकजीवनांत संगीत कसे पुरातनकालापासून प्रविष्ट 
झाले होते ह्याचाही तो एक पुरावा आहे. फार काय, 
आपापल्या पद्धतींचा आद्य व आधारभूत ग्रन्थ म्हणून 
उत्तरेचे औत्तरीय व दक्षिणेचे दाक्षिणात्य संगरीतविद्ान 
आजही ज्यावर आग्रहाने अधिकार सांगतात तो 
“ स॒गीतरत्नाकरा? सारखा संगीतद्ास्त्राचा प्रमाणग्रन्थ 
महाराष्ट्राच्या राजधानीत देवगिरीला यादववंद्यीय 
तिंधणराजाच्या राज्यकालांत म्हणजे इ, स. १२१० ते 
१२४७ च्या दरम्यान स्वला गेला, 
शारंगदेवाचे संगीतरत्नाकर 

संगीतरत्नाकरकर्त्या शारंगदेवाच्या तीन पिढ्या 
मराठ्यांच्या राजदरबारी वावरल्या व बाढल्या होत्या. 
शारंगदेवाचा बाप सोढलळदेव हा तर यादवांचा श्रीकर- 
गाग्रयी म्हणजे “ अकाउंटंट जनरल ? होता. शारंग- 
देव त्याकाळी विप्रकीण वर्गातील ज्या ३६ प्रकारच्या 
प्रबंधांचे गायनं होत असल्याचे सांगतो त्यांत ओवी- 
सारखा अस्सल मराठी छंद आणि धवल म्हणजे 
घवळ्यासारखे खास मराठी गानप्रबंध आहेत. आद्य 
मराठी कवयित्री महदंबा हिच्या धवळ्यांचे स्मरण येथे 
सहजच होते. आणि विवाहप्रसंगी गायल्या जाणाऱ्या 
ह्या बरविषयक गीतातून धार्मिक, सामाजिक सोहळ्या- 
तील संगीताचा तत्कालीन वापरही सहजच कळतो. 
शारंगदेवालाच समकालीन असणाऱ्या पाश्चदेवाच्या 


* संगीतसमयसाराःत अनेक अस्सळ मराठी संज्ञा व 
सगीतप्रचार वर्णिळे आहेत. संगीतरत्नाकराचा टीकाकार 
कल्लीनाथ “ रतनाकरां ”तील विषयाविवेचनात ' गोपाल- 
नायकही असे गात? असा ज्यांच्या गानपद्धतीचा 
गोरवान्वित हवाला देतो ते यादवांच्या दरबारातले 
अग्रगण्य संगीतश॒ व गायक गोपालनायक ह्यांना अछा- 
उद्दिन खिल्जीने सक्तीने दिल्लीस नेले. तेथ अमीर 
खुशरू गोपालनायकापाशी संगीत शिकला व त्यांच्याच 
गायकीत थोडा फेरफार करून त्याने * ख्याळ ? गायकी 
काढली. ख्याल गायकीचे जनकत्वही पर्यायाने अस 
एका महाराष्ट्रीयाचे आहे. दक्षिणेत तंजाबस्चे प्रताप- 
सिंहमहाराज व तुलाजीराजे भोसले ह्या मराठी ' तृप- 
तीच्या प्रोत्साहनाने अस्सल मराठी चाली व गायन- 
प्रकार दाक्षिणात्य संगीतातही प्रविष्ट झाले, अमीर 
उुशरूच्या ख्यालगायकीपेक्षा शारंगदेवाची प्रबंधगायकी 
१ धपद्गायनरूप तिचा पर्यायच १८ व्या शतकापर्वंत 
अधिक लोकप्रिय होता. 


पोटार्थी ख्यालगायकांचा निषेध 


अमीर खुडरूला समकालीन असणाऱ्या सत नाम- 

देवांनी पोटाथी 'ल्याढगायकांचा केलेला निषेध लक्ष- 
णीय आहे. नामदेव म्हणतात-__ , 

राजसी तामसी जे गान- तोडी ताल मोडी मान 

ख्याल गावे कंपस्वर- रिझवी दात्याचे अंतर 

हे तो प्रीति धनावरी- अर्था अनर्थ तो करी 

नामा म्हणे शास्त्रार्थ- अर्थ तोचि होय स्वार्थ. . .४ 
-'( नामदेवगाथा, इंदिरा प्रेस, अभंग क्रमांक २२६१,) 
नामदेबांनीच श्रीपांडुरगासवे स्वभात येऊन कवित्वाचा 
आदेश ज्या तुकोबांना दिला आणि “ नामदेवापायी 
स्वी झालेल्या ह्या भेटीचा कवित्वप्रसाद ज्या तुको- 
आंच्या पोटी राहिला होता त्या तुकोबांनीही ह्याच 
याटात तत्कालीन पोटार्थी 
स्वाभाविकच होते, तुकोबा म्हणतात -_. 

वरते करोनिया तोंड - हाका मारितो प्रचंड ... धू... 

राग आळवितो नाना- काय गातो ते कळेना 

आशा धरोनि मनी- काही देई म्हणऊनी 

पोटा एका साठी- तुका म्हणे जाले कष्टी 
7 ( तुकारामबावांच्या अभंगांची ( सरकारी ) गाथा, 
के. २९७०, ) रामदासांनी “ धन्य ते गायनी कळा ? 


१६ 


अनुक्रमणिका 


महाराष्ट्र संस्कृतीची जडण-घडण 


न क 


अशा शब्दांत केलेले गायनकलेचे गोरव येथे सहजच 
स्मरते, नामदेवांनी पोंटार्थी ख्यालगायकीचा निषप्रेध 
केला असला तरी शिखांच्या “ ग्रंथसाहेबां ” त 
नामदेवांची म्हणून जी ६१ पंदे आहेत त्यांना 
“ राग ” सांगितलेले आहेत. नामदेवांचा थोडा 
पूर्ववतीं “ वछाहरण ” कर्ता महानुभावकवी दामोदर- 
पंडित हा पट्टीचा संगीतश्यास्त्रश्ञ व गायक होता. 
हिंदीभाषेतील रागातालात बांधलेली दामोदराची 
अनेक पंदे आज उपल्ध झालेली आहेत. 
संगीता'ची स्वतंत्र पेठ 

यादवसत्तेचा लोप होऊन पुरते पावरातकही लोटले 
नव्हते आणि देवगिरीस महंमद तघ्लखाचा सुभेदार 
बाटलळूखान कारभार पाहत होता, त्यावेळी तेथे येऊन 
गल्ल्या इबूनबतूताच्या प्रबासवणनात यादवांच्या 
दरबारी संगीतशाळेचे भव्य वणन आले आहे. गायक 
गायकांची एक स्वतंत्र पेठच देवगिरीला होती. तिच्या 
मध्यभागी उंची गालिच्यांनी दुंगारठेला भव्य शामि- 
याना होता. त्यात दर गुरुवारी मुख्य गायनाधिकारी 
सगळ्या ताफ्यासह. गायनाची मजल्स भरवी व 
तिसऱ्या प्रहरापासून देवगिरीतल्या साऱ्या नामांकित 
गायिका गटागटाने येऊन “ हजेरी ” दऊन जात, 
राजा स्वतः या कार्यक्रमांना उपस्थित असे. पुढे 
यावनी अंमलात झालेळे एकनाथपंचकांतील कवी 
दासोपंत ( इ. स. १५५१-१६१६ ) ह्यांची रागबद्ध 
१६०० पदे उपलब्ध आहेत, त्यांत ४०-४५ राग 
आलेले आहेत, काफी, बहिरवी, रागातली दासोपंतांची 
हिंदी पदेही आहेत. एकनाथांच्या पदात संगीत, 
गेयता आणि त्याहून विशेष म्हणजे पुढच्या शाहीर- 
काव्यांतल्या लोकसंगीतावलंबाचा उगम आहे. किंबहुना 
मराठीतले आद्य लावणीकार एकनाथच होत. “ धन्य 
ते गायंनी कळा ” म्हणणाऱ्या रामदासांच्या पदांना 
रामदासांनी रांग, ताळ, सांगितलेळे असावे हे स्वाभा- 
विकच आहे. महाराष्ट्रातले मुसलमान राजे देखील 
गानपोडित असत. विजापूस्चा इब्राहिम आदिलशहा 
दुसरा (इ. स, १५८०-१६२७) ह्याने निरनिराळ्या 
रांगताळात स्वतः बांधलेल्या धपदांपैकी १ ली चीज 
गणपतीवर, २ री सरस्वंतीवंर आहे! ह्या आदिलशहाचा 
(किंतांब- इ. नवरस?” हा संगीतावरील ग्रेथ दिल्लीच्या 
संगीत नाटक अँंकेडमीने आंता छापला आहे. 


न, भा, ३ 


आंग्लशाहीतील संगीताचा प्रकर्ष 

पुढे आंग्लतत्तेच्या काळात नोटेशनच्या निर्मितीचा 
उपक्रम झाला तोही प्रथम महाराष्ट्रात १८७४ त 
“ पुणे गायन समाज? निघाला. मद्रासेत १८८३ साली 
“ज्युबिली गायन समाज” हा पहिलाच संगीत समाज 
काढण्याचा आद्य मानही सहस्ववुद्धेनामक एका महा- 
राष्ट्रीयाचाच. १८८६ त घारपुऱ्यांचे 'संगीत मीमांसक 
मासिक सुरू झाले, रावसाहेब कृष्णराव देवलांनी श्रृति- 
स्वर सिद्धांताची चर्चा १८९० त सुरू केली, गायना- 
चार्य पं. वाळकृष्णबजुवा इचलकरंजीकरांनी १८८३ त 
*“: संगीत दर्पण ? मासिक मुंबईत सुरू केले व त्यांच्या 
समाजांत डॉ. भांडारकर, न्या, म. तेलंग, कुंटे, महा- 
देव चिंतामण आपटे, अशी तत्कालीन सार्वजनिक 
जीवनातली बडी कतुत्ववान माणसे संगीत शिकायला 
येत असत. बाळक्ृष्णबुवांचे शिष्य पं. विष्णु दिगंबर 
पलुस्कर ह्यांनी समूह्संगीत व प्रार्थना संगीत यांचा 
पाया घातला; संगीताचा ओघ राष्ट्रप्रेम, भक्ति, ज्ञान 
वैराग्य इ. उदात्त विषयाकडे वळविला. प. ( वि. 
ना.) भातखंडे (१८६०-१९३६) ह्यांनी 'लक्ष्यसंगीत? 
व“ हिंदुस्थानी संगीत पद्धति *? प्रसिद्ध केली. 
आता त्यांचे ग्रंथ हिंदीत अनुवादित होऊन भारतमान्य 
झाळे आहेत. मिराशीबुवांनीही नोटेशनयुक्त खान- 
दानी चिजांची पुस्तके प्रसिद्ध केली आहेत. नार्य- 
संगीताने जुन्या खानदानी चिजांची बूज राखली तर 
चित्रपट संगीतात आरंभी नाट्यसंगीताची पद्धति, पुढे 
बंगाली पद्धति, मग पंजाबी ढंग आणि आता परत 
महाराष्ट्रीय वा युरोपिअन पाश्चिमात्य चित्रपटातल्या 
संगीत चालींचे अनुकरण, अशी आवतेने होत आली 
आहेत ! पण एकंदरीत यादवकालापासून आजतागायत 
महाराष्ट्राच्या सवे थरातील लोकजीवनात शास्त्रीय 
संगीताचा वा लोकसंगीताचा निकट संपर्क सतत राहत 
आला आहे. अह्लाद्यिखां, अबदुल करीमखाँ ह्यांच्या- 
सारख्या नामवंत आत्तरीय गवयांना देखील महा- 
राष्ट्रात येऊन रहावेसे वाटले ते याचमुळे म्हणूनच 
शास्त्रीय संगीताची संस्कारित अभिरुचि हा सुसंस्कृत 
मराठी मनाचा एक विलोभनीय विशेष ठरला आहे 
शिल्पकला 


चित्र व शिल्प क्षेत्राहही भुगुशिल्पपद्धतीचे 
नाशिकचे सुंदरनाथ मंदिर, दाक्षिणात्य मय पद्धतीची 


१७ 


"करखगघरचिघनचज? 


पन रलव्ध” ढ चार (तथदधन 
-चंफन रळ 


""चस्तहू) | 


नबभारत 


“ नारोशंकर ' देवळे, मराठवाड्यातल्या. कोंडापूरच्या 
उत्खननातली गांधारंदेशीय अतिप्राचीन कलेच्या नमु- 
न्याची मृण्मयचित्रे, मृत्तिकेची अलंकृत पात्रे, घातु- 
मूर्ति ही महाराष्ट्राच्या इतिहासपूर्वकालीन कला- 
वैभवाची साक्ष होय. प्राचीन भारतीय वास्तुशिल्पाच 
भुगु, त्याचा पुत्र द्युक्कक अपराजित इ. अनेकानी लिहि- 
लेळे ८००-९०० ग्रंथ उपलव्ध आहेत. नागर, वेसर, 
द्राविड, व्यंतर, कलिंग, यामुन ही सहा वळणे भारतीय 
स्थापत्य व शिल्पचित्रात प्रचलित होती. याहूनही वेग- 
वेगळे अनेक प्रकार महाराष्ट्रातील जुन्या अवशेषात 
आढळतात. नग्नजित, विश्वकर्मा, मय इ. स्थापत्य 
चित्रशिल्यज्ञ हे उत्तरेचे. पुराणात १८ स्थापत्यविश्ा- 
रदांचा गोखोळेत येतो. भारशिव सातवाहन वाकाटक 
आदि राजकुलांनी पुरस्कृत केलेली संस्कृती हीच महा- 
राष्ट्राच्या नागर सांस्कृतिक जीवनाची पूर्वपीठिका. 
तिचाच विकास राष्ट्रकूट, चालुक्य, यादव ह्यांनी 
इस्लामी आक्रमणापावेतो केला. ह्याचे प्रत्यंतर 
महाराष्ट्रोंय स्थापत्य, चित्ररिल्याच्या इतिहासातही 
येते. विष्णुघर्मोत्तरांतील चित्रसूत्रासारखा महान प्रमाण- 
ग्रंथ लिहिणारा म्गगुद्युक्रपरंपरेतीळ मार्कंडेय हा 
विदर्भातील चांदा जिल्ह्यातला माकंडयाचा, सोमेश्वर 
चालक्यराजा'चीही चित्रसूत्रे आहेत. अजिंठा, वेरूळ, 
कालेंभाजे, जोगेश्वरी, घारापुरी, अंबरनाथ इ, कितीतरी 
स्थाने गेल्या दीडहजार वर्षातल्या महाराष्ट्रजीबनातले 
चित्ररिल्यवैभव उरी पोटी जपत आजही उभी आहेत. 
घारापुरीचे अदभुत, नितांत सुंदर, खोदकाम कुणी 
केंव्हा केळे हे त्यातला शिलालेख पोतुगीज अधि- 
काऱ्यांनी हरविल्यामुळे नक्की सांगणे कठीण झाले 
आहे. -पण घारापुरीतली शिवचित्र भारतीय कलेत 
सवोच्च, सवेश्रेष्ठ, ठरली आहेत. फार काय महाराष्ट्रा- 
बाहेरील खजुराहोचे लक्ष्मणमंदिर व इतर मंदिरे सज- 
विणारे कारागीर महाराष्ट्रातून तेथे गेलेल होते. महा- 
राष्ट्राचा राजकीय इतिहास, मराठी माणसाच्या मनः- 
पिंडाची घडण आणि मराठी शिल्प ह्या तिहींच्या 
घडणीवर सह्याद्रीच्या पबंतश्रेणीचा परिणाम झाला 
आहे. चालक्यशिल्पानंतर यादव शिल्यांत चना न 
वापरतां देवळे बांधण्याची हेमाडपंती पद्धती उछछखनीय 
आहे. हेमाडपतोपद्धतीच शुद्ध स्वरूप महाराष्ट्राच्या 
चतुःसीमा ओलाडून दूरबर ओरिसांतल्या भुवनेश्वर. 


१ 


मंदिराच्या उभारणीत देखील पोचलेले दिसते. महा- 
राष्ट्राच्या इतिहासकालीन पराक्रमाची पताका मिरविणारे 
शिवनेरी, पुरंदर, सिंहगड, हे ब शिवाजीमहाराजांनी 
बांधलेले सह्याद्रीतले इतर अनेक किले, पेशव्यांनी 
बांधलेली अमृतेश्वर, ओंकारेश्वरासारखी देवळे, शनि- 
वाखाडा, विश्रामचागवाडा, हे राजवाडे हे वस्तुतः 
यादवशिल्याचेच वारसदार होत. लोहगडच्या किळ्यात 
तर बौद्धकालीन गुहा आहत. पुण्याचा इंग्रज रोसेडेंट 
मॅलेट ह्याचा सासरा चित्रकार वेल्स ह्याला पेशव्यांनी 
शनिवारवाड्यातच चित्रशाळा काढून दिली होती. 
त्याने रंगविलेल्या नाना, महादजी व सबाई माधवराव; 
ह्यांच्या प्रतिमा अजून पुण्यात आहेत. त्याकाळी समाज- 
स्वनत २० प्रकारच हस्तकलाकुडाळ कारागीर असत, 
भिवा सुतार, बाबूराव पेंटर ह्यांची घराणी ह्या जुन्या 
परंप्रेतीलच. इंग्रजी अमदानीत २ मात्र १८५७ रोजी 
मुंबरचे सर जे. जे. स्कूल ऑफ आट अँड इंडस्ट्रीज 
हे विद्यालय सुरू झाले, राजा रविवर्म्यांचे वास्तव्य 
मुंबईत असे. गणपतराव म्हात्रे, वाघ, तालीम, करमरकर, 
कोल्हटकर, फडके, बाबूराव पेंटर, नी. म. केळकर, 
दलाळ, अशी कितीतरी नांवे शिल्प व चित्र कलांच्या 
क्षेत्रातला डना महाराष्ट्रीय वारसा आजही पुढे चाल- 
विणाऱ्याचे स्मरण करू जाता ओठावर येतात. 
नृत्य, नाटय, संगीत 

नत्यक्षेत्रात संगीत रत्नाकरकार शारंगदेवाच्या ठेख- 
नातील '' कोल्हाटिक ” सारखे खास ममऱ्हाटीशाब्द 
यादबकालीन महाराष्ट्रातील लोकनृत्यादिक काही नृत्य- 
परपरांचे अस्तित्व सुचवितात. ज्ञानेश्वरीच्या १७ 
अध्यायात ( ओव्या २९४ते ३०० ) तामस दानाचे 
उदाहरण देण्याच्या निमित्ताने ज वर्णन येते त्यावरून 
यादवकालातही तमाशाचे काही पूवरूप अस्तित्त्वात 

च *_ च. > 

होते अस दिसते, दालतजादा करण्याचा काही प्रकारही 
त्यात होता असे दिसते, आधुनिक काळात १९२० ते 
३० च्या सुमारास सुख्देवप्रसादांसारख्या कथक नर्स- 
कांनी महाराष्ट्रात प्रथम पदापैण केले, मास्टर दीनानाथ, 
रघुवीर सावकार, आदि नटांनी नृत्यकलेचा विशेष 
अभ्यासही केला. रशियन नर्तिका अँन पॅन्हलोव्हा हिच्या 
भरणने उद्यशंकरांनी भारतीय नृत्यात नवा मनु प्रव- 
केला. रवींद्रनाथ टागोरांनी नबकुमार ह्या नरते- 


व्या 


र्तित 
काच्या साह्याने शांतिनिकेतनात मणिपुरी नृत्याचे 


शट 


प्या डा” 


*इरउ४ऊ जोडा खं 


महाराष्ट्र संस्कृतीची जडण-घडण 


पुनथेटन केळे. ह्याच सुमारास मलवारचे कथाकलापटु 
कृष्णन्‌ कुटी ह्यांनी महाराष्ट्रातील प्रख्यात नर्तिका 
लेडी मेनका ह्यांच्या साह्याने व त्यांचीच भाची हिमा 
केसरकोडी हिच्यासमवेत पहिली भारतीय “' बॅलेट ” 
महाराष्ट्रात म्हणजे मुंबईत तयार केळी. आज कथकाचाय 
लच्छुमहाराज, बनारस घराण्याचे सितारांदेवी व गोपी- 
कृष्ण, मणिपुरीचे बरिपिनसिंह, भरतनाट्याचे गोविंदराज 
पिळे अशी कितीतरी मंडळी मुंबईत येऊन नांदत आहेत. 
खास महाराष्ट्रीय अशा भरतनाऱ्यात पार्वंतीकुमार 
वा कथकनृत्यात कल्याणपूरकर व श्रीमती जोशी अशी 
नावे येथे सहजच स्मरतात. रोहिणी भाऱ्यांचा उछेख 
या संदर्भात आवजूंन केला पाहिजे. आदिवासी नृत्ये, 
लोकनृत्ये, गोंधळ, लळित, भारुडे व तमाशा यातून 
नृत्यकला आविष्कृत होत राहिली तरी टृत्यकलाक्षेत्रात 
महाराष्ट्र काहीसा उदासीन व अलिप्त राहिला आहे. 
नाट्य व रंगभूमी या क्षेत्रात मात्र रंगभूमीवरील 
नाऱ्यप्रबंधाचा, अभिनया'चा ब संगीताचा दर्जा लक्षात 
घेता एक बंगाळ वगळल्यास अखिल भारतात महा- 
राष्ट्रच अग्रेसर आहे. आधुनिक रंगभमीच्या रूपातला 
महाराष्ट्राचा नाट्याविष्कार प्रथम १८४३ त विष्णुदास 
भाव्यांनी जन्मास घातला. लिखित नाट्यप्रबंधाचा 
प्रयोग १८६१-६२ पासून सुरू झाला, पुढची बुकिश 
नाटके. १८४२ त जगन्नाथ शंकर शेटांनी मुंबईत 
पाहिले देशी नाटकगृह उभारले. १८५५ त “' अमर- 
चंद वाडीकर ” ही नार्यसंस्था मुंबईत . जन्मली. 
१८८० त किलोंस्करांच्या शाकुंतलाने रंगभूमीवर नंवे 
युग प्रवर्तित केले. ८ जुळे १९२१ रोजी गंधवव व॑ 
ललितकलादर्श यानी टिळक स्वराज्य फंडासाठी. केलेला 
मानापमानाचा अपूव संयुक्त प्रयोग हा किलोस्कर 
युगातील मराठी रंगभूमीच्या यश्ोवैभवाचा परमोच्च 
बिंदु. तेथून हळूहळू उतरत्या कलेला आरंभ झाला. 
१९३२ त नार्यमन्वंतराचे नवतंत्राचे “ आंधळ्याची 
शाळा ” रंगभूमीवर आल. पाश्चिमात्य देशातही लिटल 
थिएटर्स, कॉम्युनिटि थिएटर्स ह्यांच्या द्वार १९२० ते 
३० च्या काळात रंगभूमी जगविण्याचे असेच प्रयत्न 
करण्यात आले होते. १९३० ते २५ च्या दरम्यान 
प्रमुख मराठी नाट्यसंस्था मृत्युपंथाला लागल्या. 
१९४१ त रांगणेकरांचे नाऱ्यनिकेतन स्थापन झाले. 


२९४३ सांगलीला झालेल्या रंगभूमीच्या शतसांवत्स- 


रिक महोत्सवानंतर हळूहळू नव्या जीवनाची काही 
चैतन्यलक्षणे पुनः नव्याने दिसू लागलीं आहेत. आधु- 
निक महाराष्ट्राच्या जीवनातील राजकीय, सामाजिक 
व सांस्कृतिक अंगांच्या पोषणांत मराठी रंगभूमी, 
नाट्यकला व नाट्यवाड्यय यांचा वाटा निःसंशय फार 
मोठा आहे. न 
चित्रपट 

भारतीय चित्रपटकला व व्यवसाय ह्यांचे आद्य- 
प्रतेक दादासाहेब फाळके हे महाराष्ट्रातलेच. एस्‌. 
एन्‌. पाटणकर, अनन्तराव मिस्त्री, बाबुराव पेन्टर, हे 
आद्य महाराष्ट्रीय चित्रपट निर्माते. व्ही शांताराम, 
मास्टर विनायक, भालजी पेंढारकर, प्र. के, अन्ने, पाइव- 
नाथ आळतेकर, विश्राम बेडेकर, पु. ल. देशापान्डे, 
राजा परांजपे, माडगूळकर बन्घु, सुधीर फडके, अशी 
कितीतरी नांवे चित्रपट क्षेत्रातल्या महाराष्ट्राच्या करतब- 
गारीचे स्मरण करून देतात. आर्थिक साधने व प्रदशन- 
क्षेत्र मर्यादित असले तरीही मराठी चित्रपटाचा कला- 
त्मक दर्जा नेहमीच उच्च राहत आला आहे. संस्कृती 
ब कला ह्यांच्या निरामय विकासासाठी आवरयक अस- 
ठेली शांतता, स्थेये व समृद्धी यादवसत्तेच्या पतना- 
नन्तर गेल्या ७ शतकांत विविध राजकीय उलाढालीत 
नित्य व्यप्न असलेल्या महाराष्ट्रांत सातत्याने कधी 
नांदली नाहीत. परन्तु परिस्थितीच्या ह्या प्रतिकूलतेतही 
कलेच्या व. संस्कृतीच्या क्षेत्रांत आपल्या अस्मितेने 
संस्कारित केलेले जे काही स्वत्व व सत्व महाराष्ट्राने प्रगट 
केळे व जतन केले, ते निःसंशय अभिमानास्पद आहे. 
मात्र अर्थ व काम ह्या दोन पुरुषार्थावर जगणाऱ्या 
कलांनी धर्म ब मोक्ष ह्यांच्या मर्यादेत नांदळे पाहिजे. 
एरव्ही पुरुषार्थशून्य समाजाच्या अंध कलासक्तीचे 
पर्यवसान विलासीपणात होऊन ते समाजनाशाला 
कारणीभूत होते. कळाविलास ही जीवनाच्या ताटांतली 
चटणी आहे, मुख्यान्न नव्हे. महाराष्ट्राच्या कला 
जीवनाच्या इतिहासांतील यादवसत्तेच्या पतनाध्यायाने 
शिकविलेला एवढा घडा “ मऱ्हाटा विवेका ? ने आपण 
नीट समजून घेतला तरच महाराष्ट्र संस्कृतीच्या 
निरामय विकासाला पोषक होओऔल. अशाप्रकारे आपल्या 
पूवजांनी आपल्यापर्यंत पोचविळेळे हे कलाधन आपण 
साक्षेपाने संवधू शकू. 

-'( नागपूर आकाशवाणीच्या सौजन्याने ) 


१९ 


प्रा. मे. पु. रेगे 


अरिस्टॉटलचे संविधानदास्त्र : 


४. संविधानांची व्यवस्था 


कोणत्याही निगामी व्यवस्थेमध्ये (106०४४७ 
8५४७) ) कित्येक आदिविधानांपासून, ( 4210115 
एपा 1४९ 070७०५१008 ) स्वीकारलेल्या अनु- 
मान-नियमांनुसार ( 8ए]९8 0 110016010९ 3) 
विधाने सिद्ध करण्यांत आलेली असतात. अशा सिद्ध 
करण्यात आलेल्या विधानांना त्या व्यवस्थेचे सिद्धान्त 
(९०1९७५) म्हणतात, एखाद्या व्यवस्थेची 
आदिविधाने असलेली विधाने त्या व्यवस्थेमध्ये सिद्ध 
करता येत नाहीत. कारण एखादे विधान एखाद्या व्यव- 
स्थेमध्ये सिद्ध करणे म्हणजे ते विधान त्या व्यवस्थेच्या 
आदिविधानांपासून, त्या व्यवस्थेच्या अनुमान - 
नियमांनुसार निष्पन्न होते हे दाखवून देणे, तेव्हा 
आदिविधाने सिद्ध करायचीच झाली तर तीं आदि- 
विधानांपासून-म्ह० स्वतःपासून सिद्ध करावी लागतील 
आणि असे करण्यात हशील नाही हे उघड आहे. 
आदिविधांने व त्यांच्यापासून अनुमाननियमांनुसार 
परंपरेने निष्पन्न होणारे सिद्धान्त अश्शी निगामी व्यव- 


स्थेची घटना असते. एखाद्या निगामी व्यवस्थेत 
सामावलेळे सिद्धान्त ज्या आदिविधानांपासून सिद्ध 


करण्यात येतात त्या आदिशिधानांची, त्या व्यवस्थेच्या 
बुडाशी असलेल्या -आदिविधानांची, संख्या ट्क्य 
तितकी कमी करण्याचा प्रयत्न नेहमी करण्यात येत 
असतो, कमीत कमी आदिविधानांप्रासून जर एखाद्या 
व्यवस्थेचे सर्व सिद्धान्त उपलब्ध करण्यात आले तर 
त्या निगामी व्यवस्थची बांधणी सुरेख झाली असे 
समजतात. | 

वास्तविक सर्व प्रमाण ( ४६11१ ) संबिधानांची 
अशी निगामी बांधणी करणे हे ऑस्स्टॉटलचे उद्दिष्ट 
आहे. संविधानांमध्ये पूर्ण संबिधाने आणि अपूर्ण 
संविधाने असा भेद त्याने केळा आहे आणि ह्या 
भेदाचे स्वरूप एखाद्या निगामी व्यवस्थेची आदि- 
बिधाने आणि सिद्धान्त ह्यांतील भेदाप्रमाणेच आहे. 


३४: 


“ ज्या संविधानाची आवश्‍यकता दाखवून देण्यासाठी 
९ म्ह ज्या संविधानाची पक्षविधाने ( 1161115802 3) 
आणि निष्कषे ह्यांच्यात आव्यक संब्रंध आहे 
हे दाखवून देण्यासाठी ) इतर कोणत्याही गोष्टींची 
आवश्यकता नसते, , त्या संविधानाला मी पूर्ण संवि- 
धान म्हणतो. ( ज्या संविधानाचे तार्किक प्रामाण्य 
सिद्ध करण्यासाठी ) त्या संविधानाच्या पक्षविधानात 
न माडटेल्या, पण ( ह्या पक्षविधानातीळ पद्संबंधां- 
पासून,) आवड्यकतेने निष्पन्न होणाऱ्या इतर एक किंवा 
अधिक घटकांची जरूरी असते, ते संविधान अपूर्ण 
असते असे ऑरिस्टोटलने म्हटले आहे. (1), 1. 1. 
१] १24022 ) ह्या वाक्याचा अर्थ स्पष्ट केला पांहिजे. 
पण संविधानांच तार्किक प्रामाण्य उघड दिसते. ती 
स्वतःप्रमाण असतात, (5९]1-20106 1) म्हणजे अशा 
सावधानाच्या पक्षविधानात आणि निष्कर्षात जो संबध 
असतो तो तार्किक दृष्ट्या आव्यक आहे ( 1०02109- 
110 0९08688919) हे दिसते 


सवे विधाने सिद्ध करता येत नाहीत हे ऑरिस्टोटलला 
माहीत होते सते शान सिद्ध करता येते असा 


६ ह. 
अपूर्ण संविधाने म्हणतो 
सिद्ध करावी लागतात, 
निष्कर्ष . ह्यांच्यात आव्यक संब 


पासून निष्पन्न होणाऱ्या इतर. काही विधानांच्या साहा- 


परतु येथ एक अडचण उद्‌भबते, अँरिस्टॉटलच्या 


मताप्रमाणे संविधान हे विधाने सिद्ध करण्याचे एकमेव 


साधन आहे. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे ' ख कच्या अंगी 


२० 


हि ८.2 नट र ताडी 
निवन, 
घय 


ढगघर 


“करखगघन चळ 
सया विकी 
-कडरू 


< चस 
र 


अँरिस्टॉटलचे संविधानशास्त्र 


आहे ? अशा प्रकारचे एखादे विधान सिद्ध करायचे 
झाल्यास एक मध्यम-पद्‌ अस्तित्वात असण आवरयक 
आहे. म्हणजे ज्यांच्यात ह्या मध्यमपदाचा क आणि ख 
ह्या दोन पदांशी संबंध जोडलेला आहे अद्यी दोन 
विधाने उपलब्ध असली पाहिजत. मग ही विधाने जर 
एखाद्या प्रमाण संविधानाची पक्षविधाने असतील व खरी 
असतील तर त्यांच्यापासून ' ख कच्या अंगी आहे हे 
विधान सिद्ध होईल. एखादे विधान जर खरे म्हणून 
मांहीत असेल पण ते सिद्ध करायला अशा प्रकारचे 
मध्यम पद जर उपलब्ध नसेळ तर त्या विधानाला 

अव्यवहित विधान असे अऑँस्स्टिंटळ म्हणतो; 
अशी विधान म्हणजे मूलभूत सत्ये ( ७०८ 
८7०॥३) होत. ( 81 1086 1, 28, 84७ 19) 
त्याचप्रमाणे, प्रत्येक सिद्धीकरण आणि प्रतयेक संविधान 
काला तीन संविघान-आकृतींना अनुसरूनच कर- 
ण्यात आले पाहिजे, असेही अँसिस्टॉटलने म्हटले 
आहे. (30 07 1, 28, 4191) ह्या उताऱ्यां- 
वरून संविधान हे सिद्धीकरणाचे एकमेव साधन आहे 
अशी अँस्स्टॉटलची कल्पना होती असे दिसते. आता 
संविधानांची निगामी व्यवस्था लावायची तर कित्येक 
- आदिविधानांपासून पायरीपायरीने ही संविधाने सिद्ध 
करून दाखविली पाहिजेत. परंतु ऑंस्स्टिटलच्या 
मताप्रमाणे ही गोष्ट अशक्य ठरेळ, कारण कोणत्याही 
-संविधानाचा निष्कर्ष म्हणून एखादे संविधान सिद्ध 
करता येणार नाही. कोणत्याही संविधानाचा निष्कर्ष 
नेहमी एक केवळ विघान ( ०७४९४०॥०७] 7०- 
7०५७०॥ ) असते; त्या संविधानाच्या मध्यमपदा- 
मार्फत इतर दोन पदांचा परस्परांशी संबंध ह्या 
निष्कर्षांत जोडलेला असतो; व म्हणून हा निष्कर्ष 
म्हणजे एक केवळ विधान असते. ह्याच्या उलट, 
कोणतेही संविधान म्हणजे एक सोपाधिक विघान 
( 1४०९७८५) किंवा 1111110801 ए९ ])॥"0०४- 
000) असते. ज्याच्यात दोन पदांचा . परस्पराशी 


संब्रेध जोडलेला आहे असे केवल विधान ते नसते. 


अर्थात , कोणतही संविधान एखाद्या संविघानाचा 
' निष्कर्ष म्हणून सिद्ध होऊ शकत नाही. आणि विधाने 
- सिद्ध करण्याचे संविधान हे:जर एकमेब साधन असेल 
तर कोणतेही संविधान सिद्ध करता येणार नाही. 
अर्थात , संविधानांचे निगामी व्यवस्थेमध्ये न्यवस्थापन 


२९ 


करता येणार नाही. अँसिस्टॉटलला ह्या परिस्थितीची 
अंधुक जाणीव होती. त्यामुळे आपल्या संविधान- 
व्यवस्थेचे , वेगवेगळ्या संविधानांच्या परस्परांशी 
असलेल्या संत्ंघांचे वर्णन करताना एखाद्या निगामी 
व्यवस्थेच्या घटनेचे वर्णन करताना आवश्यक व 
अनुरूप ठरेळ अद्यी परिभाषा वापरलेली नाही. 
आपल्या संविधानव्यवस्थेचे वर्णन करताना “ आदि- 
विधान >, ' सिद्धांत ?, “ सिद्धि ) हे शब्दप्रयोग तो 
बापरीत नाही; तर “ पूण आकृति?, ' अपूण आकृति ', 
“ आकृत्यंतरण असे शब्दप्रयोग तो वापरतो. 


अरिस्टोंटलच्या तर्केशास्त्रांतीळ उणीव 


असिस्टॉटलच्या तर्कशास्त्रामध्ये एक महत्त्वाची, 
मूलभूत स्वरूपाची, उणीव आहे. त्यामुळे संविधानांचे 
निगामी व्यवस्थेमध्ये व्यवस्थापन करण्याचे आपले 
उद्दिष्ट तो पार पाडू शकला नाही. किंबहुना, ह्या 
उद्दिष्टाचे खरे स्वरूप स्पष्टपणे त्याच्या ध्यानी येऊ 
ठाकले नाही. पदांचे तर्कशास्त्र (1०810 ० (९1158) 
त्याने आपल्या प्रतिभेने निर्माण केळ व विकसित केले; 
पण त्याला आधारभृत असलेले असे विधानांचे तर्क- 
शास्त्र (1०ष्टांट ण ]1'0०४01098 ) त्याने निर्माण 
केले नाही. पण विधानांचे तर्कशास्त्र पुरेशा विकसित 
स्वरूपात हाताशी असल्याशिवाय पदांच्या तर्क- 
शास्त्राची व्यवस्था लावता येणार नाही. त्कशास्त्राच्या 
ह्या दोन शास्त्रांचे स्वरूप आणि त्यांच्यातील भेद 
अक्शा रीतीने स्पष्ट करता येईल. पुढील विधान पहा: 

जर सवे मानव मर्त्य आहेत आणि सव ग्रीक मानव 

आहेत तर सवे ग्रीक मर्त्य आहेत. (२१) 
(१) हे विधान सत्य आहे आणि विदोष म्हणजे 
त्याची सत्यता तार्किक, तर्काधिष्ठित आहे.. (102109) 
"(७ ) ह्याचा अर्थ असा सांगता येईल. (१) 
मधील मूर्त पदांखेवजी जर चरचिन्हांची योजना आपण 
केळी तर पुढील विधान-रूप उपलब्ध होते. 

जर सर्वे ख ग आहेत आणि सर्व क ख आहेत तर 

सर्व क ग आहेत. (२) 
(२) हे विधान-रूप तार्किक दृष्ट्या प्रमाण आहे. 
कारण ते एक ' सावेत्रिक सत्य? आहे; म्हणजे 
त्यातील चर-चिन्हांऐेवजी कोणत्याही मूर्तपदांची 
योजना केळी तर उपल्ब्ध होणारे विधान नेहमी स्व्रे 


८02 अड 


॥&< ऱ्य 
"कखगघरचिघजसञ, 


नवभारत 


असते. (२) हे (१)चे ल्प आहे; आणि ते 
तार्किक दृष्टया प्रमाण असल्यामुळे (१) द्या विधानाचे 
सत्य तर्काधिष्ठित आहे. रिवाय, (२ )चे तार्किक 
प्रामाण्य ' स्व ... आहेत ? ह्या शब्दप्रयोगाने दोन 
पदांमधील जो संब्रेध व्यक्त होतो त्याच्या तार्किक 
धर्मावर ९ 1081041 णशा 3) अवलंबून आहे 
ह्यामुळेच (२) मध्ये कोणतीही विवक्षित पदे आलेली 
नाहीत. (२) चे प्रामाण्य कोणत्याही विवक्षित मत 
पदांवर, त्यानी निर्दिष्ट होणाऱ्या वस्तूंवर , त्यांच्या 
गुणधर्मावर अवलंबून नाही; तर “ स्व ... आहेत 
ह्या शब्दप्रयोगाने व्यक्त होणाऱ्या ( पदातील ) संबंधा- 
बर ते अवलंबून आहे. आता अँस्स्टॉटलच्या संवि- 
घानशास्त्राचे खरूप असे आहे: “ सवं ... आहेत 
: कुणीही ... नाही, “ काही .. . आहेत, 'काही .. . 
नाहीत? ह्या शब्दप्रयोगानी व्यक्त होणाऱ्या (पदातील ) 
संबंधांवर ज्यांचे तार्किक प्रामाण्य आधारळे आहे अश्ा 
सवे प्रमाण विघान-रूपांचा शोध लावणे, आणि अज्शा 
विधान-रूपांचे परस्परसंबंध निश्चित करणे हे संविधान- 
शास्त्राचे उद्दिष्ट आहे. अशा ह्या प्रमाण विधान- 
रूपातून * पदांचे तकंशास्त्र' आकार घेते. 
परंतु, पुढील विधान घ्या : 

जर ( जर सॉक्रेटिस मानव आहे तर सॉक्रेटिस मर्त्य 

आहे ) तर ( जर सॉक्रेटिस मर्त्य नाही तर 

सॉक्रेटिस मानव नाही ) (३) 
(३) हे विधान सुद्धा एक तार्किक सत्य आहे. ही 
गोष्ट अश्या रीतीने दाखविता येईल, (३ ) मधील 
विधानांख्वजी जर आपण चरचिन्हे योजिली तर 
(३ ) चे रूप कोणते ! * सॉक्रेटिस मानव आहे? ह्या 
विधानाबद्दळ “र?, आणि ' सॅक्रिटिस मर्त्य आहे? ह्या 
विधानाबद्दल “ ल? ही अक्षरे योजू या. * सॉकेटिस 
मानव नाही ह्या विधानाने * सॉक्रेटिस मानव आहे! 
हे विधान नाकारळे आहे. तेव्हा ते विधान * नर 
ह्या चिन्हाने निर्दिष्ट होईल; त्याचप्रमाणे * सॉक्रेटिस 
मत्ये नाही ? हे विधान ' न-छ ने निर्दिष्ट होईल. तर 
मग (३) चे स्प पुढे दिल्याप्रमाणे ठरेल ; 


जर ( जर र तर ल) तर (जर न-लू तर न-र) (४) 
आता (४ ) हे विधान-रूप सुद्धा एक तार्किक 


सत्य आहे. ही गोष्ट (४) मध्ये चरचिन्हांऐवजी कोण- 


क 


त्याही मूत विधानांची योजना केली असता प्राप्त होणारे 
प्रत्येक विधान खरे ठरतेच, ह्यावरून दिसून येते. पण 
(४) चे तार्किक प्रामाण्य : जर-तर-? आणि “- नाही? 
ह्या शब्दप्रयोगांनी विधानांमधील जे संबंध व्यक्त होतात 
त्यांच्या तार्किक धर्मावर अवलंबून आहे. ह्या दोन संयो- 
जकांप्रमाणेच € आणि ', ' जर-तर आणि तर्च-? ( 1. 
9०१ 001 1 ) इ, अनेक विधान-संयोजके आहेत. 
ह्या विधान-संयोजकांच्या तार्किक गुणधर्मावर ज्यांचे 
प्रामाण्य आधारलेले आहे अद्या प्रमाण विधान-रूपांचा 
शोध लावणे, त्यांची स्चना करणे, ही कामगिरी तर्क- 
शास्त्राची जी शाखा करते तिला “ विधान-गणित ? 
(7००७0७) ठद्योला]प8 ) म्हणू या. विधान- 
गणित म्हणजे विघानांमधील संबंधांच्या तार्किक गुण- 
धर्मावर आघारलेल्या प्रमाण विधान-रूपातून आकार 
घेणारे विधानांचे तर्कशास्त्र, 


दोन शाखातील पोर्वापर्य 


आता पदांचे तर्कशास्त्र आणि विधानांचे तर्कशास्त्र 
ह्या तकंशास्त्राच्या दोन स्वतंत्र शाखा आहेत की 
त्यांच्यात काही पोर्बापये आहे १ ह्या दोन शाखांपेक्र 
एखादी शाखा अधिक मूलभूत आहे काय ? ह्या प्रश्नाचे 
उत्तर असे देता येईल : समजा, आपल्याला संविधानांची- 
पदातील संब्रंधांवर आधारलेल्या प्रमाण 


विधान- 
रूपांची व्यवस्था लावायची आहे. तर कित्येक संविधा- 
नांचा आदिविधाने म्हणून आपल्याला स्वीकांर 


करावा लागेल, आणि त्यांच्यापासून इतर प्रमाण 
संविधाने सिद्ध करावी छागतील. आता, एखाद्या 


विधानापासून किंबा विधान-रूपापासून एखादे 
विधान किंवा विधानरूप सिद्ध करावयाचा एक प्रमाण 


विधान-रूप खरे असते त्याअर्थी आपले इष्ट विघान 
किंवा विधान-रूपही खरे आहे हे सिद्ध होते. समजा, 
“जर र आणि ल तर स! ह्या संविधानापासून ' जर प 
आणि कतर! हे संविधान सिद्ध करायचे आहे. तर 


एक मार्ग असा : त्यासाठी पुढील व्यंजक विधान सिद्ध 
करावे लागेल : 


र्र 


अरिस्टॉटलचे संविधानशास्त्र 


जर (जर र आणि ल तर स) तर (जर प आणि 

क तरट) (५) 
आता (५) च्या पूवीगाचा आपण खरे विधान म्हणून 
स्वीकार केला आहे. ( एखाद्या विधानापासून दुसरे 
'विधान सिद्ध करणे म्हणजे पहिळे विधान खरे म्हणून 
स्वीकारून दुसरे विधान त्याच्यापासून निष्पन्न होते 
म्हणून स्वीकारणे. ) तेव्हा विधानगणिताच्या विधि- 
संघात नियमाला ( ४०१५8 ])००७९॥8) अनुसरून 
(५ ) चे उत्तरांग, आपले इष्ट विधान सिद्ध होते. 
विघिसंघातनियम असा : 
जर र तर ल 

र 


(६) 


मळ 
"व्हा संविधानांची व्यवस्था लावायची तर (५) 
सारख्या अनेक गुंतागुंतीच्या व्यंजक विधान-ख्पांचा 
आधार घ्यावा लागेल. 


सामान्यपण असे म्हणता येईल की कोणत्याही 
विषयासंब्रंधीच्या ( 5५01९०६ 00०४७7 ) विघानांची 
निगामी व्यवस्था आपल्याला लावायची तर कित्येक 
आदिविधाने स्वीकारून त्यांच्यापासून इतर विधाने 
सिद्ध करावी लागतील, अक्या प्रकारच्या सिर्द्धासाठी 
८ आणि *, “ जर-तर?, “- नाही ! इ. विधानसंयो- 
जकांच्या धर्मावर आधारलेल्या प्रमाण विघान-रूपांचा 
आधार घ्यावा लागेल. अशी प्रमाण ' जटिळ? विघान 
-रूपे उपलब्ध करून देणे हे विघान-गणिताचे काय 
आहे. ह्या विवेचनावरून विधानगणित ही तर्क- 
शास्त्राची मूलभूत, आणि कोणत्याही निगामी व्यव- 
स्थेला आधारभूत अशी शाखा आहे हे दिसून येइल. 
बिघान-गणित म्हणजे निगमनाची उपपत्तीच ( 111९- 
०४ '० 0१७०४०७ ) होय. विधान-गणिताकडे 
दुर्लक्ष केल्यामुळे ऑरिस्टॉटळची संविधान-व्यवस्या 
लंगडी राहिली आहे. 

संमजा, ऑस्स्टॉटलच्या संव प्रमाण संविधानांची 
व्यवस्था लावांयची झाली तर कोणती आदिविधाने 
स्वीकारावी लागतील ? अँसिस्टॉटलने पहिल्या आकृती- 
तील “बार्बारा !' ' सेलारेन्त्‌*, ' दारिइ? व ' फेरिओ ही 
संविधाने आदिविधाने-पूर्ण संविधाने-म्हणून स्वीकारली 
आहेतं. ( 8, 1. 1. $ 269 29) परंतु “दारिइ' 


२३ 


आणि ' फेरिओ ? ह्या संविधानांचे “* आकृत्यंतरण ? 
त्याने ' बार्बारा) आणि ' सेलारेन्त्‌ ? ह्या संविधानां- 
मध्ये केळे आहे. “ सव संविधानांचे पहिल्या आक्कती- 
तीळ सामान्य संविधानांमध्ये ( म्हणजे ज्या संविघानांचे 
उत्तरांग एक सामान्य विधान आहे अद्या संविधाना- 
मध्ये) आकृत्यंतरण करता येणे दाक्य आहे. जी (संवि- 
घाने) दुसऱ्या आकृतीत असतात त्यांना ह्यांच्या (म्ह. 
पहिल्या आकृतीतील सामान्य संविधानांच्या ) साहा- 
य्यांने पूण खूप देता येते... पहिल्या आकृतीतील 
विशेष संविधाने स्वतःच पूर्ण असतात हे खरेच; पण 
त्यानाही दुसऱ्या आकृतीच्या साहाय्याने, अनिष्टापत्त्या 
'आझत्यंतरण ( ४९१०८७]०॥ ९1 17)0089101९ ) ह्या 
रीतीला अनुसरून सिद्ध करतां येते ... ” (81. 1. 
1. ॥ 299 1-7) ह्या उताऱ्याचा अथ स्पष्ट आहे. 
ऑसिस्टॉटल पहिल्या आकृतीतील “ सामान्य ' संवि- 
घानांपासून दुसऱ्या आकृतीतील संविधाने सिद्ध 
करतो आणि दुसऱ्या आकृतीतील . संविधानांपासून 
पहिल्या आकृतीतीळ ' विशेष * संविधाने सिद्ध 
करतो. तेव्हा पहिल्या आकृतीतील चारही संवि- 
धानाचा आदिविधाने - ' पूर्ण संविधाने  - म्हणून 
स्वीकार करण्याची जरूरी नाही. पाहिल्या आकृतीतील 
फक्त सामान्य संविधाने -' बार्बारा ) व ' सेलारेन्त्‌ ? - 
आदिविधाने म्हणून स्वीकारली तर त्यांच्यापासून इतर 
सवे प्रमाण संविघाने सिद्ध करता येतात हे अऑसिस्टेंट- 
लने दाखवून दिळे आहे. अशा रीतीने * पूर्ण संवि- 
घानां'ची संख्या कमी करण्याचा अँसिस्टाटलने प्रयत्न 
करावा ही अर्थपूर्ण गोष्ट आहे. ह्याचा अथ असा 
होतो की निगामी व्यवस्थेच्या बांधणीत ' लाघव? ह्या 
तत्त्वाचे महत्व - शाक्य तितक्‍या कमी आदिविघधानां- 
पासून सव सिद्धांत निष्पन्न करण्याच्या उद्दिशाचे 
महत्व- अँरिस्टॉटलने ओळखले होते. 


“ब्रार्वारा? व ' सेलारेन्त्‌ ' ही दोनच संविधाने 
आदिविधाने म्हणून स्वीकारतो खरी पण तेवढ्याने 
भागत नाही. कारण ह्या दोन संविधानांपासून इतर 
संविधाने सिद्ध करताना अँरिस्टोटल “आ, ' ए? 
व “इ? ह्या विधान-रूपांच्या परिवतैनाच्या नियमांचा 
उपयोग करतो, तेव्हा ह्या विघान-रूपांच्या परिवर्तन 
नियमांना सिद्ध तरी करून दाखविले पाहिजे किंवा 


नवभारत 


त्यांचा आदिविधांने म्हणून कट तरी केला पाहिजे. 
आता. “ इ विधान-रूपाचा परिवतन-नियम इतर 
आदिविधानांपासून सिद्धांत म्हणून सिद्ध करता येतो. 
पण “आ? आणि *ए_ ह्या विधान - ख्पांच्या परि- 
वतन - नियमांचा आदिविधाने म्हणून स्वीकार करणे 
आवदयक आहे. आणखी एक मुद्दा उरतो. तादा- 
त्म्याच्या नियमाचा (7:9७ ०1 एतेशा 7) ऑरि- 
स्टॉटलने स्पष्टपणे कुठेच उल्लेख केलेला नाही, पण 
तादात्म्य-नियम म्हणजे पदांच्या तकशास्त्रातील प्रमाण 
असे विघान-रूप आहे ह्यात शांका नाही. तादात्म्य 
नियम दोन प्रकारे, सामान्य आणि विशेष स्वरूपात, 
मांडता येओल: “अ सब अच्या अंगी आहे? आणि 
६८अ काही अच्या अंगी आहे. ह्यांपैकी 'अ काही ञ 
च्या अंगी आहे ' हें विधान-रूप इतर आदिविधानां- 
पासून सिद्ध करता येते. पण “ अ सर्वे अच्युं अंगी 
आहे? हें विधान-रूप असे सिद्ध करता येत नाही; 
त्याचा आदिविधान म्हणून स्वीकार करावा लागतो. 


अँरिस्टॉटीलिअन ( पदांच्या ) तकशास्त्रातील सर्व 
प्रमाण विधान-ख्पे सिद्ध करण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या 
आदिविधानांची मालिका येथे संपली, आदिविधा- 
नांची ही सामग्री असिस्टोटळची सर्व व्यवस्था सिद्ध 
करण्यासाठीं पुरेशी आहे. परंतु अरिस्टॉटलळा जरा 
बाजूला ठेवून ह्या प्रश्नाचा स्वतंत्र विचार करणे उट्बोधक 
ठरेल. विधान-गणितांतील प्रमाण विघान-ल्पांचा 
आघार घेतला तर पुढील चार आदिविधानांपासून 
ऑँरिस्टॉटलच्या तर्कशास्त्राचे सर्व सिद्धांत सिद्ध करता 
येतात हे दाखवून देता येओल : 
अ सर्व अच्या अंगी आहे. 
अ काही अ च्या अंगी आहे. 
जर ग सर्वे खच्या अंगी आहे आणि ख स्व 
कच्या अंगी आहे तर ग सर्व क च्या अंगी आहे. 
- (बार्बारा ) 
जर गं संब ख च्या अंगी आहे आणि क काही 
खच्या अंगी आहे तर ग कांही क च्या अंगी आहे. 
-(दातिसि ) 
ह्या आदिनियमांच्या संख्येत आणखी घट करता येणार 
नाही. ह्या संदर्भात एक गोष्ट स्पष्ट करणे आवश्यक 
आहे. ती ही की अँसिस्टोटलच्या मताप्रमाणे “सर्व न 


२४ 


अनुक्रमणिका 


कोडपि? ( 01लपपा १९ णा ८; 0५118 ) हे 
तत्त्व म्हणजे सर्वे संविधानात्मक अनुमानाचे ( 97110- 
श्रा8010 11161९1106 र! आधारतत्त्व होते असे ज सर्व- 
साधारणपणे मांनले जाते ते पूर्णपणे चूक आहे. 

ह्या तत्त्वापासून काय सिद्ध होत असेल ते होवो; 
पण संविधान त्याच्यापासून सिद्ध करता येणार नाहीत. 
शिवाय अँस्स्टोंटलने हे तत्त्व . कुठेही मांडलेले 
नाही, अनेकदा ऑँस्स्टॉटलच्या पुढील वाक्यांमध्ये हे 
तत्त्व मांडण्यात आळे आहे असे समजले जाते. “ एका 
पदाचा दुसऱ्या पदामध्ये पूर्णपणे समावेश होत असणे 
म्हणजे ह्या दुसऱ्या पदाचे सबंध पाहिल्या पदाविषयी 
विधेयन करता येणे, आणि एका पदाचे दुसऱ्या सबंध 
पदाविषयी विधेयन करता येते असे आपण म्हणतो 
तेव्हा ज्याच्याविषयी ह्या पहिल्या पदाचे विधेयन . 
करता येत नाही असे उद्देश्यपदाचे एकही उदा- 
ह्रण नसते. “ कुणाविषयीही विघेयन करता येत 
नाही ” ह्याचा अर्थही असाच घेतला पाहिजे ” 
( 8. ]/, 11, 24७, 25) पण ह्या वाक्यात 
ल पप १९ 0प101९९ ४11० हे तत्त्व मांडलेले 
नाही तर '* सत्रंध पदाविषयी विघधेयन करणे ह्या 
शब्दप्रयोगाचा अर्थ स्पष्ट केला आहे. आणि इतरत्र 
कोठेही हे तत्त्व अँरिस्टॉटलच्या लिखाणात आढळत 
नाही, वर दिलेले दोन तादात्म्यनियम आणि बार्बारा व 
दातिसि ह्या आदिविधानांपासून अँसरिस्टोटलच्या तरदी- 
शास्त्रांतील सर्व सिद्धांत सिद्ध करता येतात. ही गोष्ट 
पुढे दाखवून देण्यात येईल. 


न: 


सत्य, शिब, सुंदर 
कोणताही समाज जिंबंत असतो, प्रगतिपथावर 


असतो, तो काहीतरी जीवनमूल्याची जाणीव असते 
तोंपर्यतच. ज्या समाजात सत्याची चाड नाही, सौं 
र्याची नाही, 


समाज किती दिवस टिकाव घरू शकणार १ सत्य, 
शिव व सौंदर्य ही मूलभूत जीवनमूल्ये होत. ” 


"ण डॉ. सुमंत मुरंजन 


महर्षि कणाद हा परमाणुवादाचा संस्थापक म्हणून 
प्रख्यात आहे. त्याचे वैशेषिक दशन हा तार्किक 
विश्‍लेषणकुशलतेचा एक उत्कृष्ट नमुना आहे. त्यात 
पदार्थविचार बराच सूक्ष्मतेने केला आहे, या सूक्ष्म- 


तेचा थोडा परिचय येथे करून देण्याचा प्रयत्न 
करतो. र 


वेशेषिकांच्या मते द्रव्य, गुण, कर्मे, सामान्य, 
विशेष व समवाय या सहा पदार्थांत यच्चयावत 
विश्वाचा अन्तर्भाव होतो. पुढे पुढे या सहा 
पदार्थौच्या जोडीला अभाव हा सातवा पदार्थेही 
मानण्यात आला. 
द्रव्य | 

“: क्रियागुणवत्‌ समवायिकारणं द्रव्यम्‌ । ” 
म्हणजे ज्यात क्रिया व गुण राहतात व जे समवायि- 
कारण होऊ शकते ते द्रव्य होय. 

दोन अयुतसिद्ध पदार्थाच्या सम्बन्धाला समवाय 
म्हणतात. ज्या दोन पदार्थांपेकी एक दुसऱ्याच्या 
आश्रयाशिवाय राहूं शकत नाही त्या दोन पदार्थांना 
अयुतसिद्ध* म्हणतात. घट मातीशिवाय राहू शकत 
नाही, पट तन्तंशिवाय राह शकत नाही, म्हणून 
घट व माती, पट व तन्तु या अयुतसिद्ध पदाथांच्या 
जोड्या आहेत. व मातीचा घटाशी'व तन्तृंचा पटाशी 
समवाय संबंध आहे. ज्या कारणाचा आपल्या 
कार्याशी समवाय संबंध असतो त्या कारणाला सम- 
बायिकारण म्हणतात. माती हे घटाचे समवायिकारण 
आहे. तसेच मातीत क्रिया व गुण असतात. माती 
फेकली जाऊ शकते, म्हणजे “ फेकले जाणे ” या 
त सनिकिगा 


& तावेवायुतसिद्धी दौ विश्ञातन्यो ययोर्दरदयोः 


अनदयदेकमपराश्रितमेवावतिष्ठते ॥ 


न, भा. ४ 


अनुक्रमणिका 


डॉ. नी. र. बऱ्हाडपांडे 
वेशेषिकांचे सात पदार्थ 
क्रियेचा ती आधार होते. ती काळी वा पिवळी 
असते, काळेपणा व पिवळेपणा हे गुण आहेत. 
म्हणजे मातीत गुण असतात. एवं च माती समवा- 
यिकारण होऊ शकते व तिच्यात क्रिया व गुण अस- 
तात म्हणन माती हे द्रव्य आहे. 
शुण 
:£ द्रव्या श्रय्यगुणवान्‌ संयोगविभागेष्वकारणमन- 
पेक्ष: ” म्हणजे जे द्रव्यात राहतात, ज्यांच्यात गुण 
राहत नाहीत व जञे संयोग व विभाग यांचे अन- 
पेक्ष कारण होऊ शकत नाहीत, ते गुण होत. 
गुण द्रव्यात असतात, साखरेत गोडी व फुलात 
स॒गन्ध असतो. पण गुणात गुण नसतात. साखर 
पांढरी असली तरी साखरेची गोडी पांढरी किंवा 
काळी नसते. 
गुण द्रव्याश्रयी व निर्गुण असतात, एवढेच केवळ 
म्हटले तर गुणात ब कर्मात काय भेद आहे हे स्पष्ट 
होणार नाही, साखर खाली पडते तेव्हा पडण्याचे 
कर्मे ( क्रिया ) तिच्या आश्रयाने होते. हे कम गोड 
किंवा सुगंधी नसते, म्हणजे त्यात रसगंघादि 'गुण 
नसतात. तेव्हा गुणाप्रमाणे कम देखील द्रव्याश्रयी व 
निर्गुण असते. 
गुणात व कमांत मुख्य मेद हा आहे की कर्म 
संयोग ब विभाग यांचे अनपेक्ष कारण असते. गुण 
हे संयोग व विभाग यांचे अनपेक्ष कारण नसतात. 
५ स्वोतपत्त्यनन्तरोत्पत्तिकानपेक्षत्वभ्‌ *' म्हणजे 
स्वत:च्या उत्पत्तीनंतर उत्पन्न होणाऱ्या कार्यावर अव- 
लंबून नसणे हे अनपेक्षतेचे लक्षण आहे. जेव्हा मी 


२५ 


नवभारत 


लिहिण्यासाठी लेखणी उचलतो तेव्हा माझ्या 
बोटांचा लेखणीशी संयोग व कलमदानाशी विभाग 
होतो. हे संयोग व विभाग माझ्या हाताने लेखणी 
उचलण्याचे जे कम केले त्यामुळे होतात. अर्थात 
कर्म हे संयोग व विभाग यांचे कारण आहे. हे 
कारण अनपेक्ष आहे, म्हणजे ते ( कर्म ) उत्पन्न 
झाल्यावर जो उत्तरदेशसंयोग उत्पन्न होतो त्याची 
त्याला अपेक्षा म्हणजे आवश्‍यकता नसते, हात 
जेव्हा एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणापर्यंत हलतो 
तेव्हा त्याचा पूर्वीच्या स्थानाशी विभाग ब नंतरच्या 
स्थानाशी संयोग होतो. नंतरच्या स्थानाशी होणारा 
हा संय्रोग म्हणजेच उत्तरदेशासंयोग होय. कम सुरू 
राहण्यासाठी या उत्तरदेशसंयोगाची काही आवद्य- 
कता नसते, हाताचे पुढे जाण्याचे कम सुरू राहिले 
तर हा उत्तरदेशसंयोगही नष्ट होईल, म्हणजे जे 
नंतरचे स्थान होते तेच पूर्वीचे स्थान होऊन जाईल, 
अर्थात कर्म सुरू राहण्यास ते सुरू झाल्यानंतर 
निर्माण झालेला उत्तरदेदसंयोग टिकून राहण्याची 
आव्यकता नाही, म्हणून कर्माला संयोग व विभाग 
यांचे अनपेक्ष कारण म्हटले आहे. 


पण गुण याप्रकारे अनपेक्ष कारण होऊ शकत 
नाहीत. जेव्हा माझ्या बोटांचा लेखणीशी संयोग 
होतो तेव्हा माझ्या हाताचाही ळेखणीशी संयोंग 
होतो. अर्थात्‌ अड्गुलळीलेखनीसंयोग हा हस्तलेखनी- 
संयोगाचे कारण आहे. पण हे कारण अनपेक्ष नाही, 
कारण स्वतःनंतर उत्पन्न होणाऱ्या हस्तलेखनी संयो- 
गाची त्याला अपेक्षा म्हणजे आवश्‍यकता आहे. जर 
नंतर उत्पन्न झालेला हस्तलेखनीसंयोग नष्ट झाला 
तर तत्पूर्वी उत्पन्न झालेला अड्गुलीलेखनीसंयोग- 
देखील नष्ट होऊन जाईल. 


कर्म 


 एकद्रन्यमगुणं संयोगविभागेष्वनपेक्षकारणमे्‌ 
म्हणजे जे एकाच द्रव्यात राहते, ज्यात गुण नस- 


२६ 


तात व जे संयोग व विभाग यांचे अनपेक्ष कारण 
असते ते कमे होय. 

कर्माची अनपेक्षकारणता व निर्गुणता यांचे 
विवेचन वर केलेच आहे. कमे एकाच द्रव्यात 
राहू शकते, हे “ गाय चालते ? या वाक्यावरून 
स्पष्ट होते. गायीचा साकल्याने निर्देश झाल्याशिवाय 
गाय चालते असे म्हणता येणांर नाहीं. गायीचे 
नुसते कान वा रोपूटच हलत असेल तर गाय चालते 
असे म्हणता येणार नाही. चालण्याची क्रिया 
सगळ्या ब एकत्वरूपाने निर्दिष्ट केलेल्या गायीची 
असते. | 
द्रव्य, गुण व कर्म यांचे साधर्म्य 

सात पदार्थात द्रव्य, गुण व कमे हे तीन एक- 
मेकांशी अधिक सारखे आहेत. हे तिन्ही 'सतू , 
अनित्य, द्रव्यमान्‌ , कार्य, कारण व सामान्यविशोष- 
वान्‌ असतात, या तिघांनाही अस्तित्व आहे. त्यांचा 
नाश होऊ दाकतो. द्रव्यात द्रव्य राहू शकते-जसे 
पाण्यांत विरघळलेली साखर, गुण व कमे हीं द्रव्य- 
वानू म्हणजे दव्याशी समवेत अस॒शाकतात-जसे 
गोडी साखरेत व भ्रमणाची क्रिया "चाकात समवेत 
असते. माती हे दव्य घटाचे कारण, साखरेचा 
गोडी हा गुण चहाच्या गोडीचे कारण, व कासवाचे 
शरीर चोरण्याचे कमे, त्याच्या शरीराच्या आकंच- 
नाचे कारण आहे. अर्थात द्रव्य, गुण व कमे हीं 
तिन्ही कारणे असू शकतात. त्याचप्रमाणे घट हे 
द्रव्य मातीचे कार्य, त्याचा लाळी हा गुण उष्णतेचे 
कार्य, व पावसाची पडणे ही क्रिया पाण्याच्या गुरु- 
त्वाचे कार्य आहे, यावरून दब्य, गुण व कमे ही 
तिन्ही कार्ये होऊ शकतात है स्पष्ट आहे, घट हे 
द्रव्य भाण्डी या सामान्य वर्गाचा विशेष आहे, 
गोडी हा गुण चव या सामान्यघर्माचा विशेष आहे 
व घावणे हे कमे जाणे या सामान्य कर्माचा विशेष 
आहे. म्हणून द्रव्य, गुणव कमे या तिघांचीही 
सामान्य व. विशेष रूपे असतात हे स्पष्ट आहे. 


वैश्षेषिकांचे सात पदार्थ 


या व्यवस्थेवर असा आक्षेप येतो की परमाणु 
द्रव्य असूनही नित्य आहे, मग द्रव्य अनित्य असते 
असा नियम कसा करतां येईल १ 

या आक्षेपाला अवसर राहू नये म्हणून ब्वंस- 
प्रतियोगिवृत्तिजातिमत्त्व म्हणजे अनित्य पदार्थांची 
जी जाती असते त्याच जातीचे असणे ही अनित्य- 
तेची व्याख्या केली आहे, अनित्य पदार्थाची जी 
जाती असते तीच परमाणूंची असते, एथ्वीच्या पर- 
माणूत पृथ्वीत्व ब जलाच्या परमाणूत जलत्व असते. 
परमाणु अनित्य नसले तरी अनित्य पदार्थांशी 
समानजातिक आहेत. 

द्रव्य, गुण व कम या तिघांचेही कारण द्रव्य 
असू शकते, घटाचे समवायी कारण माती हे द्रव्य 
आहे, घट्टपणा, लाली वगेरे मातीच्या गुणांचे 
देखील माती हेच समवायी कारण असते. त्याच- 
प्रमाणे घट फिरतो तेव्हा त्यातली मातीही फिरते, 
अर्थात फिरण्याच्या कर्माचे माती हेच समवायी 
कारण असते. 
बेधम्ये 

द्रव्य, गण ब कमे यांचे साधर्म्य सांगितल्यावर 
त्यांचे वैधर्म्य सांगितले आहे. द्रव्य व गुण हे 
सजातीयारम्मक आहेत, म्हणजे द्रव्यापासून द्रव्य व 
गणापासन गण उत्पन्न होऊ शकतात. पाणी व 
साखर यांच्या मिश्रणाने गोड पाणी होते. आम्बट 
च गोड चवीच्या मिश्रणाने आम्बटगोड चव होते 

द्रव्य व गण यातून जसे दुसरे द्रव्य व गुण 
होतात त्याप्रमाणे कर्मापासन कमे होत नाही. कम 
दोन. द्रव्यांचा विभाग करते. एका कर्माने असा 
विभाग झाल्यावर दुसरे. कर्मे विभाग कशाचा 
करणार ? बाणांत कर्म उत्पन्न. झाल्याबरोबर तो दोरी 
पासून सटतो, म्हणजे दोरीचा व बाणाचा विभाग 
होतो, बाणाच्या या कर्मापासून दुसरे कर्म निर्माण 
होते म्हटले तर हे दुसरे कर्म बाणाचा कोणत्या 
पदार्थापासून विभाग घडवून आणते, हे सांगता 


अनुक्रमणिका 


येणार नाही. दोरीच्या नंतरच्या स्थानापासून असे 
म्हटले तर बाणाचा दोरीपासून विभाग झाल्याबरोबर 
दोरीचा नंतरच्या स्थानाशी संयोग होतो, म्हणजे एका 
स्थानापासून निघणे व दुसऱ्या स्थानी पोचणे या 
क्रिया एकाच क्षणी होतात असे मानावे लागेल, 
सारांश, एक कर्म निर्माण झाल्यावर दुसरे त्याच्याच- 
पासून निर्माण होऊ शकणार नाही, त्याला दुसरा 
संयोग निर्माण व्हायची वाट पाहावी लागेल. म्हणूनच 
£ कमे कमसाध्यं न विद्यते ” असे वैशेषिकसत्र 
म्हणते, 0 
द्रव्ये आपल्य़ा कारणाचा वा कार्याचा ब्राध करू 
शकत नाही, गुण दोघांचाही बाध करू शकतात, 
कर्माचा नाग स्वतःच्या कार्याने होतो, द्रव्याचा 
याप्रकारे आपल्या कार्याने नाश होत नाही, असे 
द्रव्यगुणकमांचे पुढे वेधम्ये सांगितळ आहे. 
घट हे मातीचे कार्य आहे. हे कार्य उत्पन्न झाल्या- 
वर माती त्याचा बाघ करीत नाही. पण एक राब्द 
उत्पन्न झाल्यावर लगेच दुसरा उत्पन्न झाला तर तो 
त्याचा बाघ करतो, म्हणजे त्याला दाबू पाहतो. ज्या 
खोलीत प्रतिध्वनी उठतात तेथे बोलणे नीट ऐकू 
येत नाही, कारण प्रतिध्वनीरूप कार्याने त्याचे कारण 
जो मूळ ध्वनी तो बाधित होतो. याचप्रकारे प्रतिध्वनी 
उठल्यावरही मूळ ध्वनी सुरू राहिला तर तो प्रति 
व्वनी देखीळ नीट ऐकू येत नाही. याप्रकारे कारण- 
रूप मूळ ध्वनीने कार्यरूप प्रतिध्वनी बाघित होतो. 
कर्माचा खतःच्या कार्याने नाश होतो. गाय 
जेव्हा “ अ ? या स्थानापासून * ६: ब्र” या स्थाना- 
पर्यंत जाते तेव्हा या चालण्याने गाईचा “ब” या 
स्थानाशी संयोग होतो. हा संयोग “ ब ” वर जाणे 
या कर्माचे कार्य आहे. हे कार्य उत्पन्न झाल्याबरो- 
बर त्या कर्माचा नाश होतो, म्हणजे “च ? वर 
पोचल्याबरोबर “ ब ” वर जाण्याची क्रिया संपते. 
द्रव्य, गुण व कमे या तिघांचेही द्रव्य हे सम- 
वायीकारण होऊ शाकते. माती हे द्रव्य घट या 


२७ 


नवभारत 


द्रव्याचे कारण होते. घटाच्या गुणांचे घट हे कारण 
आहे. घट जेव्हा फिरतो तेव्हा फिरण्याच्या कर्माचे 
घट हे द्रव्यच कारण असते. 

गुण, द्रब्यगुणकमोचे असमवायीकारण होऊ 
शकतात. तंतुसयोग हा गुण पटाचे असमवायीकारण 
आहे. तंतूचा रंग हा गुण पटाच्या रंग या गुणाचे 
असमवायी कारण आहि. तंतु लाल असतील तर 
पटही लाळ होतो. दगड हातातून सुटला की खाली 
पडतो. दगडाचा गुरुत्व हा गुण खाली पडणे या 
कर्मांचे असमवायी कारण असते. 

कधी कधी संयोग, विभाग व वेग यांचे कम हेच 
एक कारण असते. बाणाचे कर्म, धनुष्य, दोरी वगेरे 
सवीशी विभाग घडवून आणून, त्यांच्या नंतरच्या 
स्थानाशी संयोग घडवून आणते. वेग म्हणजे 
10011९0670 असा अर्थे असावा, फिरता पंखा 
स््टका बंद केला तरी फिरतच राहतो, कारण एकदा 
त्यांत क्रिया उत्पन्न झाली की ती सुरू राहण्याची 
प्रत्रत्ती तिच्यात येते. या प्रदरत्तीलाच 010०106001 
वा वेग म्हटले म्हणजे वेग कर्मापासून उत्पन्न होतो 
या विधानाचा अथे स्पष्ट होतो, 

कम द्रव्याचे कारण मानलेले नाही. तंतुसंयोग 
उत्पन्न झाल्यावर तंतूंना जवळ आणणांरे कमे नष्ट 
होते, फक्त तंतुसंयोग उरतो. म्हणून तंतुंसंयोगालाच 
फक्त पटाचे कारण मानले आहे. नष्ट झालेल्या 
कर्माला पटाचे कारण मानलेले नाही. 

द्वित्व, संयोग वगेरे गुण अनेक पदार्थात समवेत 
असतात, दोन हातात मिळून द्वित्व राहते, संयोग 
एकाहून अधिक पदाथोचाच होऊ शकतो. 

पण कमे याप्रमाणे अनेक द्रव्यात समवेत होऊ 
ठाकत नाही, “ चाक फिरते ” या वाक्यात फिरणे 
हे कमे चाक या एकाच वस्तूचे आहे, असा निदेश 
होतो. “ चाके फिरतात ? असे म्हटल्याने प्रत्येक 
चाकाचे फिरणे वेगळे आहे असे द्योतित होते. सर्व 
चाके मिळून फिरण्याचे एकच कमे करीत नाहीत. 


नट 


सामान्य 

ज्या पदार्थाना कंबु ( गोलाई ), ग्रीवा ( मान ) 
वगेरे असते ते सर्व एका जातीचे घट या नांवाचे 
पदार्थे आहेत अशी बुद्धि होते. त्याचप्रमाणे ज्यांच्या 
गळ्याखाली मासाची पोळी म्हणजे सास्ना लोंबत 
असते ते सर्व एका जातीचे गौ या शब्दाने द्योतित 
होणारे पदार्थ आहेत अशी बुद्धि होते. वेगवेगळे 
पदार्थ पाहून ही एकत्वाची अनुव्रत्त बुद्धि कशी 
होते याची उपपत्ति लावण्यासाठी घटत्व, गोत्व, 
वगेरे सामान्ये मानली पाहिजेत. निरनिराळ्या 
घटात घटत्व हा साधारण धर्म असतो म्हणून ते 
सर्व एका जातीचे भासतात. सामान्य याप्रमाणे 
अनेक पदार्थात राहते. एका घटाचा नाश झाल्याने 
घटत्व या सामान्याचा नाश होत नाही, म्हणून ते 
नित्य आहे, ते अनेक पदार्थात असले तरी सवतः 
एकच असते. फलतः नित्य, एक व अनेकानुगत 
असे सामान्याचे लक्षण ठरते. ( नित्यमेकमनेकानुगतं 
सामान्यम्‌ ) 

यावर बौद्धांचे आक्षेप पुढीलप्रमाणे आहेत:-- 

जेव्हा घट उत्पन्न होतो तेव्हा त्यांत घटत्व कुठून 
येते ! ज्या स्थळी घट उत्पन्न होतो, त्या स्थळी 
पूर्वीपासूनच घटत्व असते असे म्हणता येत नाही. 
नाहीतर त्या स्थळी घटत्व आहे 


म्हणून त्या 
स्थळालाच घट म्हणावे लागेल । 


घटाबरोबरच 
घटत्व निर्माण होते असेही म्हणता येत नाही. 


कारण घटत्व नित्य आहे, ते उत्पन्नही होत नाही 
व नष्टही पावत नाही. बरे घट निर्माण झाल्याबरोबर 
दुसरीकडे असलेले घटत्व धावत येऊन त्याला चिक- 


टते असेही म्हणता येत नाही, घटत्व येण्याजाण्याची 
क्रिया करू गाकत नाही. 


घटात घटत्व कसे येते, या बिनतोड प्रश्नाची 
चचो सोडली तरी एकच घटत्व अनेक घटात कसे 
राहू शकते ही अडचण उरतेच, एका घटात सारे 
घटत्ब असले तर दुसऱ्या घटात घटत्वच उरणार 


2. न 

'इरःड४ऊएऊ” डा. 
-करखगघर चिन, 
22122) 2८:08 
-पकनुंभमळिररन 


त. 


वेशेषिकांचे सात पदार्थ 


नाही, घटत्वाचा एखादा अंशच एका घटात राहतो 
असे म्हटले तर कोणताही घट पूर्णाशाने घट नाही, 
त्याचे घटत्व अर्धवटच आहे असे म्हणावे लागेल, 

घटत्व, पटत्व, वगेरे सामान्यांची कल्पना अशी 
घोटाळ्याची आहे. खालील -छोकात हाच भाव 
आला आहे. 


न याति न च तत्रासीन्न चोत्प्ने न चांशवतू । 
जहाति पूर्व नाधारमहो व्यसनसन्ततिः ।। 

“६ तुमचे सामान्य कुठून येत नाही किंवा येण्या- 
पूर्वीचे स्थानही सोडत नाही. तिथेच होते म्हणावे 
'तरी सोय नाही. ते उत्पन्नही होत नाही बा त्याचे 
भागही पडू शकत नाहीत, एकूण हे बाळ चांग- 
लेच गोत्यात आणणारे आहे, ” 


बौद्धांच्या या हल्ल्याला वैशेषिक पुढीलप्रमाणे 
उत्तर देतात : 

सामान्य सर्वत्र असते. जिथे घट उत्पन्न होतो 
'तिथे घट उत्पन्न होण्याच्या पूर्वी देखील घटत्व 
असते. असे असूनही त्या स्थळाला घट म्हणत 
नाहीत. कारण त्या स्थळात घटत्व समवायसंबंधाने 
नसते. ज्या द्रन्याशी घटत्वाचा समवायसंबंध असतो 
त्यालाच घट म्हणतात, रंग, गंध वगेरे गुण 
कालाच्या बहिर राहत नाहीत, ते कालसंबड्धच 
आहेत, असे असन देखील कालाला कणी रंगीत 
चा सुगन्धी म्हणत नाही. कारण रंग वा गंध याचा 
'कालाळ्ी समवायसंबंध नसतो. 

घटत्व एका घटात पूर्णत्वाने राहते की अपूर्ण- 
स्वाने हा प्रश्न निरथेक आहे, कारण उ्या पदार्थाचे 
भाग होतात त्यालाच पूर्ण वा अपूण म्हणता येईल, 
सामान्याचे भाग पडू शकत नाहीत. ते निरंश आहे, 
म्हणून एका घटात पूण घटत्व राहते की अधे 
असे विचारणे अप्रयोजक आहे. माझ्याजवळ दोन 
पेन्सिळी आहेत. अर्थात मी दोन पेन्सिलीचा 
मालक आहि, पण बौद्धांच्या प्रमाणे विचार केला 


तर या साध्या विधानावरही पुढील आक्षेप घेता 
येईल, ““ तुम्ही एका पेन्सिलीचे पूर्ण मालक आहात 
की अर्धे ! जर एका पेन्सिलीचे पूर्ण मालक असाल 
तर तुम्ही दुसऱ्या पेन्सिलीचे मालक असू शाक- 
णार नाही. जर एका पेन्सिलीचे अर्धेच मालक 
असाल तर ती पेन्सिल ' पूणपणे तुमची आहे असे 
म्हणता येणार नाही !”? 
विशेष 

“अ ? हा घट आहे, “ब?” हा घट आहे, या 
अनुदृत्तबुद्धीचा आधार सामान्य आहे, त्याचप्रमाणे 
££ घट हा पट नाही ”, “' हा घट त्या घटासारखा 
नाही ? अश्ञा व्यावृत्तबुद्धींचा जो आधार त्यालाच 
विशेष म्हणतात. घट, पट वगेरे विशेष अन्तिम 
नाहीत, कारण घट ब पट अनेक असतात. “ घट ” 
हा भाण्डी या जातीचा विशेष असला तरी घराच्या 
उपप्रकारांच्या तुलनेने सामान्यच आहे. पण आकाश, 
काल वगैरे द्रव्ये हे अन्तिम विशेष आहित. कारण 
एकच आका व एकच काळ आहे, जे एकव 
अद्वितीय आहे. त्याला अन्तिम विशेष म्हणणे 
योग्यच आहे. 

वैशोषिक परमाणूंना देखील अन्तिम विरोष मानं- 
तात, पण याचे कारण परमाणु एक व अद्वितीय 
आहे हे नसून एका परमाणूचा. दुसर्‍या परमाणूशी 
असणारा मेद स्वयंसिद्ध आहे हे होव. एका 
गायीचा दुसऱ्या गायीपेक्षा रंग वेगळा असेल, तिची 
चालण्याची ढब वेगळी असेल, तिची शिंगे विशिष्ट 
आकाराची असतील, किंवा तिच्या गळ्यात मोठी 
घंटा बान्धलेली असेल. याप्रकारे गायीगायींमध्ये गुण 
क्रिया, अवयव व त्यांचा दुसऱ्या पदार्थांशी घड- 
णारा संयोग अशा अनेक कारणांनी फरक करता 
येतो. पण एकाच दब्याच्या दोन परमाणूंचे गुण 
व क्रिया अगदी सारख्या असतात, त्याना अबयव 
नसतातच व त्यामुळे त्याचा साधारण अर्थाने संयोग 
होऊं शकत नाही. म्हणून परमाणूंमध्ये मेद करण्यास 


२९ 


नवभारत 


गुण, क्रिया, अवयव व संयोग याचा उपयोग होत 
नाही. तो मेद स्वयंसिद्ध असतो, गुणक्रियादि बाह्य 
गोष्टींवर अवलंबून नसतो म्हणून त्याला अन्तिम 
विशेष म्हटलेले आहे. 
समवाय 

सहावा पदार्थ समवाय आहे. द्रव्याची चर्चा 
करताना याची चर्चा केलीच आहे, 
अभाव 

नंतरच्या वाड्ययात अभाव हाही सातवा पदार्थ 
मानलेला आहे, “ या भूतलावर घट नाही !? 
म्हणजे भूतलावर घटाभाव आहे, नास्ति या शब्दाने 
याप्रमाणे अभावाचा बोघ होतो. नास्ति या शब्दाचा 
उपयोग केल्याशिवाय विआ्धाच्या स्वरूपाचे वर्णन 
करता येणार नाही. म्हणन अभाव मानल्याशिवाय 
पदार्थोची यादी पूर्ण होणार नाही. 

अभाव दोन प्रकारचे आहेत. ( १ ) संसर्गा- 
भाव व ( २ ) अन्योन्याभाव, 

जेव्हा एका वस्तूचा दुसऱ्या वस्तूशी काहीच 
संसर्ग वा संबंध नसतो तेव्हा दुसऱ्या वस्तूचा पहि- 
लीच्या ठायी जो अभाव असतो त्याला संसर्गाभाव 
म्हणतात. जसे वायूला रंग नसतो म्हणून वायूत 
रंगाचा संसर्गाभाव आहे. 

संसर्गाभाव तीन प्रकारचा आहे. ( १ ) प्राग- 
भाब (२ ) प्रध्वंसाभाव व (३) अत्यन्ताभाव. 
भूतलावर घट ठेवण्याच्या आधी भूतलावर जो घटा. 
भाब असतो तो प्रागभाव, घट फुटल्यावर जो घटा- 
भाव निर्माण होतो तो प्रध्वंसाभाव, व जेव्हा 
एखाद्या वस्तूचा एखाद्या आधाराशी संम्बन्धच 
स्यापित होऊ शकत नाही तेव्हा त्या आधाराच्या 
ठायी त्या वस्तूचा अत्यन्ताभाव असतो. जसे, 
वन्थ्येच्या ठायी पुत्राचा अत्यन्ताभाव आहे, 
समालोचन 

द्रव्य, गुण व कमे यांच्या लक्षणांचा विचार 
-करता खालील गोष्टी खटकतात ,-- ( १ ) गुणाचे 


लक्षण करताना गुण य़ा शब्दाचा प्रयोग केला आहे.. 
(२ ) रव्याच्या लक्षणात कर्माचा व कर्माच्या 
लक्षणात द्रव्याचा निदेश आहे. ( ३ ) द्रव्याच्या 
लक्षणात गुणाचा व गणाच्या लक्षणात द्रव्याचा 
उल्ले आहे, अर्थात ही लक्षणे अन्योन्या श्रयाने 
दूषित आहेत, 

वेशेषिकांच्या गुणांचा विचार करता त्या सर्वांत 
आश्रयापेक्षा हा समान धर्म आहे असे दिसून 
येते, शब्द वा रूप कोणत्या तरी पदार्थांतच 
राहू शकतात. घण्टीचा शब्द वा घटाचे खूप 
असते. नुसता शब्द बा नुसतेच रूप कोठेही असत: 
नाही. याचप्रकारे संख्या व परिमाण एखाद्या वस्तू- 
चेच असतात, सुखदुःख देखील कुणाचे तरी असते. 
म्हणजे गुण स्वतन्त्र राहू शकत नाहीत. त्यांना; 
कशाच्या तरी आश्रयाने राहावे लागते. 

गुणाप्रमाणेच कमे देखील आश्रयापेक्ष आहे, 
गाय चालते, नुसतेच चालणे असूं शकत नाही. 
कमे. कर्त्याशिवाय असू शकत नाही, म्हणून गुणाचे 
लक्षण करताना जे कर्मापेक्षा वेगळे असतात, पण 
त्याच्यासारखेच आ श्रयापेक्ष असतात 
म्हटले पाहिजे. 


हे लक्षण, कर्माचे लक्षण केल्याशिवाय सार्थ 
होणार नाही, कर्माचे लक्षण वेशेषिकसूत्रोपस्कारांत 
पुढीलप्रमाणे केळे आहे.“ चलतीति प्रत्ययासाधारण- 
कारणताबच्छेदकजातिमत्बे कमत्वम्‌ । ” म्हणजे “अ 
चालतो आहे ” या प्रत्ययाचे असाधारण कारण 
म्हणजे कर्म. चालणे म्हणजे तरी काय असे कुणी 
क्चिरले, तर एकाच वस्तूचे निरनिराळ्या वेळी 


निरनिराळ्य़ा स्थानी राहणे म्हणजे चालणे असे 
उत्तर देतां येईल. 


गुण ब कर्म यांचे याप्रकारे लक्षण केल्यावर गुण 
व कमे ज्याच्या आश्रयाने राहतात ते द्रव्य असे 


द्याचे लक्षण करता येईल, अशा रोतीने वैशेषिक 
डूलात दिसणारा अन्योन्य श्रय दूर करता येईल. 


; ते गुण असे 


३० 


चैशेषिकांचे सात पदार्थ 


गुणात गुण राहत नाहीत हे वैशेषिकांचे म्हणणे 
चिन्त्य आहे. गन्ध एक किंबा दोन असू शकतात. 
परिमाण देखील एक असेल किंबा दोन असतील, 
अर्थात्‌ गन्ध व परिमाण या गणात संख्या हा 
गुण राहू गाकतो. 
द्रव्यगुणांचा संबंध 

गुणांचा संघात म्हणजेच द्रव्य असे वैशेषिक 
मानत नाहीत. त्यांच्या मते द्रव्य वेगळे व गुण 
वेगळे, हे मत सर्वमान्य होण्यासारखे नाही, द्रव्य व 
गुण यांच्या भेदाची कल्पना उद्देश्‍य व विघेय यांच्या 
भेदामुळे उद्भवली आहे, घट लाळ आहे. घट मोठा 
आहे, असे नेहमी म्हटले जाते. या वाक्यात लाल, 
मोठा वगेरे घटाची विघेये आहेत, घट हे उद्देव्य 
आहे. विधेय रूपाने जे व्यक्त होतात ते गुण व 
उद्देश्यरूपाने जे व्यक्त होते ते द्रव्य असे समजले 
जाते. 

तसेच विशोषणरूपाने जे व्यक्त होते त्याला गुण 
ब विशोष्यखूपाने जे व्यक्त होते त्याला द्रव्य म्हणतात. 
“ गोरी स्त्री ” या शब्दप्रयोगात “गोरी ” हे 
विशेषण व “ स्त्री ” हे विदोष्य आहे. म्हणून 
“ गोरी ” या शब्दाने गुण व्यक्त होतो व “स्री ? 
या शाब्दाने द्रव्य व्यक्त होते, असे समजतात. 

पण उद्देश्य व विधेय, विशेषण व विदष्य हे 
भेद आत्यन्तिक नाहीत. ““ अगस्तीची आई घट ” 
याशब्द प्रयोगात “ घट ” हा विधेयरूपाने आला 
आहे. “गोरा हा रंग आहे ” या वाक्यात गोरा या 
शब्दाचा प्रयोग उद्देदयरूपाने केला गेला आहे. 
“ अति गोरा या राब्दप्रयोगात गोरा हे विशोष्य 
आहे. ** स्रीसमासद ” या राब्दप्रयोगात स्त्री हे 
विशेषण आहे. 

विशेषण व विशेष्य हा मेद आत्यंतिक नसल्या- 
मुळे वैशेषिकांना देखील “ द्रव्य व गुणांचे साधम्य ? 
असा शब्दप्रयोग करांवा लागतो. साधर्म्य तिनेच 
सारखे गुण असणे. द्रव्य व गुण यात साध्य असते 


म्हणजे सारखे गुण अस्ततात. तेव्हा गुणात देखील 
गुण असतात हे मानल्याशिवाय गर्त्यंतर नाही. पण 
असें मानले तर “ गुणाश्रयो द्रव्यम्‌। * या व्याख्ये- 
नुसार गुणवान्‌ गुणाला द्रव्य मानले पाहिजे. 

द्रव्य हा आश्रय व गुण हे आश्रित आहेत. 
द्रव्यात गुण राहतात, गुणात द्रव्य राहत नाही, “ घट 
लाळ आहे ?? या वाक्यात घट हे द्रव्य लाल या गुणाचा 
आश्रय व लाल हा गुण घट या द्रव्यावर आश्रित 
आहे. म्हणूनच “ गौण ” याचा अर्थ अप्रधान 
असा झाला आहे. चार कोन जसे एकाच चतु- 
ष्कोणाशी संबद्ध असतात तसा अनेक गुणांचा संबंध 
एकाच द्रव्याशी असतो. म्हणूनच कोण चतुष्कोणा'चे 
समजले जातात, चतुष्कोण कोणांचा समजळा जात 
नाही, त्याचप्रमाणे गुण द्रव्याचे समजले जातात, द्रव्य 
गणांचे समजळे जात नाही, द्रव्य व गुण यांचा संबंघ 
हा अवयवी व अवयव यांचा संबंध असल्यामुळे 
त्यांच्यात आश्रथाश्रितमाव आहे. उद्देश्‍्य व विधेय, 
विशेषण व विशेष्य, या व्याकरणाच्या मेदांनी भास- 
णारा त्यांचा भेद आत्यंतिक नाही, म्हणून द्रव्य ब 
गुण यांच्यात आत्यंतिक मेद मानणे युक्त नाही. 
गुणसन्निवेश म्हणजे द्रव्य हाच पक्ष अधिक समर्थ- 


' नीय आहे, 


३१ 


द्रव्य ब गुण यांत मेद मानण्याचे आणखी एक 
कारण आहे. आपल्याला पदार्थाच्या फक्त गुणांचे 
ज्ञान होते. घटाचा रंग, आकार, शब्द यांचे ज्ञान 
इंद्रियांनी होते. या सर्व गुणांचे स्वरूप इंद्रियांच्या 
स्वरूपावर अवलंबून आहे. कावीळ झाली असेल 
तर घटाचा रंग पिवळा दिसेल, विशिष्ट भिंगाचा 
चष्मा लावला तर घट लांब दिसेल. म्हणजे घट 
स्वयमेव जसा आहे तसा कधी दिसतच नाही, इंद्रि- 
यांच्या क्रियेने वास्तविक घटात काहीतरी बदल होतो, 
घटाचे दे बदललेले स्वरूपच आपल्याला दिस शकते. 
मूळ स्वरूप दिसू शकत नाही. हे बदललेले स्वरूप 
म्हणजेच घटाचे हृद्य गुण. वास्तविक घट, या 


नवभारत 


गुणांहून मिन्न व त्यांचा आधारभूत आहे. कारण 
त्यावस्च क्रिया करून इंद्रिये त्याचे गुण निर्माण 
करतात. द्रव्य हा इंद्रियगोचचर गणांचा अती न्ट्रिय 
आघार आहे, * 
गुणसन्ञिवेश म्हणजेच द्रव्य 

अतीन्क्रिय व निुण द्रव्याची ही खरी कल्पना 
मला खीकारार्ह वाटत नाही, बाह्य वस्तूंवर इंद्रियांची 
क्रिया झाल्याशिवाय त्यांच्या गुणांचे ज्ञान होत नाही 
हे खरे आहे. पण इंद्रियांच्या काही क्रिया भ्रमोत्पा- 
दक व काही सत्यज्ञानोत्पादक असतात. सत्यज्ञानात 
गावलेले गण सत्य मानले पाहिजेत, नाहीतर भ्रम 
व सत्यज्ञान यांत काहीच फरक दाखवता येणार 
नाही, रंग हा वस्तूचा खरा गुण नाही, विशिष्ट 
तऱ्हेचे प्रकाशतरंग डोळ्यावर क्रिया करून रंगाचा 
आभास निर्माण करतात, असे म्हणणे हा वदतो 
व्याघात आहे. रंग जसे डोळ्यानी दिसतात तसेच 
डोळेही डोळ्यांनीच दिसतात, मग डोळ्यानी दिस- 
णारे रंग जर खोटे तर डोळ्यानी दिसणारे डोळे 
तरी खरे कशावरून ? डोळ्यानी दिसणाऱ्या वस्तूच 
खोट्या. मानल्या तर इंद्रियांमुळे आभास कसे निर्माण 
होतात ही प्रक्रिया सांगू जाणेच निराधार ठरते. 
म्हणून सत्यप्रत्यक्षाने दिसणारे वस्तूचे गुण हे तिचे 
खरे गुण ब या गुणांचा सन्निवेश म्हणजेच ती वस्तु 
असे मानणे उचित आहे. 

मात्र याचा अर्थ असा नव्हे की वस्तूचे सर्वच 
गुण ज्यात होऊ शकतात, ज्ञात गुणांब्यतिरिक्त वस्तूत 
काही, अज्ञात गुणही असतील. पण अज्ञात गणांची 
चर्चा करणे हे आकाशताडन आहे. त 


साधम्ये-वैधम्ये 


शब्द आपले कार्य व कारण या दोहोंनाही 
बाधित करू शकतो हे वैशेषिकांचे म्हणणे सयुक्तिक 
नाही. ज्या शब्दाचा प्रतिध्वनी उठतो तोंच शब्द 
प्रतिध्वनीने बाधित होत नाही. प्रतिथ्वानक दूर 
असेल तर शब्द प्रतिध्वनी उठण्याच्या आधीच नष्ट 


२२ 


होतो. अशा वेळी प्रतिध्वनी या मूळ ध्वनीला 


बाघित करीत नसून त्यानंतर उठणाऱ्या एखाद्या 
व्वनीला बाधित करतो. 


कर्मी अनेक द्रव्यात समवेत होऊ शकत नाही 
हे मतही पटण्यासारखे नाही, रिले रेसमधील घाव- 
ण्याचे कमे अनेकसमवेत असते. एक खेळाडू 
इुसऱ्या गड्याजवळ पोचला की तो धावणे सुरू 
करतो, पहिला खेळाडू धाबायढा सरवात करतो 
तेव्हापासून शेबटचा खेळाड उद्दिष्टावर पोचेपर्यंत 
जो वेळ व अन्तर काटले जाते त्यावरूनच त्या 
दौडेची गति निश्चित होते. ही गति कोणत्याही एका 
खेळाड्ची नसते, म्हणून ती दौड हे अनेकसमवेत' 
कमे म्हटले पाहिजे. 
सामान्य ब विशेष 


वैरोषिकांच्या अनुसार सामान्याळा नित्य मान- 
ण्याची गरज दिसत नाही. जगातले सर्व घट नष्ट 
झाले तर जगात घटत्व राहणार नाही. तसेच सामा- 
त्याच्या बाबतीत पूर्ण ब अपूर्ण ही भाषा बरोबर 
नाही असेही म्हणता येत नाही, जेव्हा घट अर्धे- 
वटच बनलेला असतो तेव्हा त्याच 
आलेले नाही असे म्हणण्यास का 
अपुर्ण सामान्याची ही कल्पना कुठेकुठे फार स्पष्ट- 
तया लागू होते. एव्वीवर शेकडो मैल लांब रेषा 
काढली तर ती पृथ्वीप्रमाणेच वक्राकार राहील, पण 
या रेषेचा जितका ल्हान भाग घेतला तितकाच तो 
अधिक सरळ असलेला दिसून येईल, अर्थात सर- 
चि हे सामान्य पृथ्वीवर काढलेल्या रेषात लांब 
रेषांच्या मानाने आखूड रेषांत अधिक प्रमाणात 
असते असे म्हणता येते. 


अभाव 


यात पूर्णपणे घटत्व 
य ह्रकत आहे १ 


थड क 
वेशेषिकांनी जे अभावाचे प्रकार मानले आहेतं 
त्यात “ नास्ति ईश्वर: 7 म्हणजे “ इश्वर नाही ” , 


“ नास्ति पिश्याच; » म्हणजे “' भूते नसतात ?? 


घेशेषिकांचे सात पदार्थ 


वगेरे वाक्यात निर्दिष्ट केलेल्या अभावांचा समावेश 
करता येत नाही. जेव्हा निरीश्वरवादी “' इश्वर 
नाही ” असे म्हणतो तेव्हा इंश्वरराचा एखाद्या पदा- 
र्थाशी तादात्म्य वा आणखी कोणता तरी संबंध 
नाही, असा त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ नसतो, ईश्वरा- 
भावाचें विधान हे ईश्वरासंबंधाभाबाचे विधान नाही, 
तो इंश्वरास्तित्वाच्या विधानाचा निषेध आहे. 
“ इश्वर आहे ? हे इंश्ररास्तित्वाचे विधान आहे. 
यात इश्वर ब अस्तित्व यांचा संबंध स्थापित केलेला 
नाही. “' चतुष्कोणी वतुळ नसते ?' या वाक्यात 
चतुष्कोणी वतुळ व नास्तित्व याचा संबंध स्थापित 
केलेला नाही, “ चतुष्कोणी वर्तुळ ” या शब्दाने 


स चा 


कशाचेच वणन होत नाही, मग कशाशीही संबंध 
स्थापित होण्याची गोष्ट दूस्च राहिली. अर्थात 
अस्तित्वबोधक वाक्ये संबंधवाचक व नास्तित्वबोधक 
वाक्ये संबंधाभाववाचक नसतात. सारांश, “* नास्ति 
ईश्वर; ” या वाक्याने द्योतित केलेला अभाव वैशेषि- 
कांच्या चतुर्विध अभावाहून वेगळाच अभाव आहे. 
या निबन्धाची फलिते अश्ी-- 

(१) द्रव्य ब गुण यातला मेद आत्यन्तिक नाही. 

(२ ) कर्म अनेकसमवेत अस, शकते. 

( ३ ) सामान्याला नित्य मानण्याची जरूर नाही. 

(४) वैशेषिकांच्या चतुर्विध अभावांन्यतिरिक्‍्त- 

देखील अभाव असतात. 


आधार -- 
९ 
१. कणाद बैेशोषिकदर्शन 
>> शेषिकद्रीन 0 
२. प्रशस्तपाद्‌ वेशेषिकदशनभाष्य 
३. मध्व सर्वदशीनसंग्रह 
४, शांकरमिश्र वैशेषिकसुत्रोपस्कार 


____________________लॅशशशॅशशि 


आना व्ख्च्ल्त्च्त्ड 
« पक (00770700००॥४७ १0007 


* 


शस्स््स्वव्््क््च्त्स््च्स्व्व्च्् 


न, भा. ५ 


गना ५00९५७५1२१ 5(10&रे ॥॥ 1.5 
11111), 


७7कष्टाणश 886018: 
पाध्वाश्‍य & इगाड एंशएव82 ॥.6., 


्स््ल्त्य्त्ल््त्य्त्ड्त्््त्य वस्त्या ऱड्त्ड्च्ल्नई 


॥८, उ. 80 
प७०७1॥0७०५ उेप्पावेश, ७181008 (३9101 1808१, 
130070109४ 1. ” 
> क क क आटा डक स प्रव कतला आ याच 
३३ 


>> 


श्री. ना. गो. चापेकर 


[ वयाच्या शभरीत वावरणाऱ्या नानासाहेब चापेकरांनी स्वतःच्या कापऱ्या हस्ताक्षरात पाठविलेला हा 
लेख पुष्कळांना प्रश्नोमक वाटेल. वाचकांनी त्यावरीळ आपली प्रतिक्रिया थोडक्यात कळविल्यास तिळा 


: नवभारत ? मध्ये स्थान मिळेल. - संपादक ] 


स्त्रियांच्या स्थितीसंत्रथाने आजवर अनकांनी आपली 
लेखणी चालविली आहे. तथापि पुरुषाला वगळून 
एकाकी स्त्रीचा विचार झाला असल्यास ह्या लषकांची 
दिव्या जुकली तर नसेलना असा संशय मनाला चाटून 
जातो. ह्यासाठी मुळातच ' शिरणे अवश्य आहे. 
जगाच्या उत्पत्तीविषयी बोलावयाचे झाले तर कल्पना- 
शक्तीला मोकाट सोडावी लागेल आणि असे करूनही 
अस्रेरीस हाती काय लागेल ह्याची हमी कोण देणार ! 
खिस्ती म्हणतात देवाने प्रथम अँंडेम व ईव्ह हे जोडपे 
निर्माण केळ, आजची खिश्चन प्रजा ही त्याचीच 
लेकरे आहेत. ही वालसुलभ कल्पना आमच्यात नाही. 
एतद्विघयक निर्णयाची अशकयता ओळखून जग हे 
आहे असेच पूर्वीपासून आहे असे आम्ही मानतो. 
अर्थात ते अनादि आहे; ह्यास्तत जग म्हणजे तरी 
काय ह्याचा विचार करणे ओघानेच प्राप्त होते. 
चिज्जडात्मक जग 

जगाची ओळल्व करून देताना ते चितूजडात्मक 
आहे असे सांगतात. ह्यांपैकी जडभागाचा विचार कर- 
ण्याचे आपणास कारण नाही; उरला सुरला चिट्भाग, 
ह्या भागाचे पुनः दोन वर्ग आहेत, एक प्राणिवग व 
दुसरा वनस्पतींचा वर्ग, ह्या भागाचे वैशिष्ट्य काय 
ते आपण पाहू. आपण जन्मास यावयाचे, संतति 
निर्माण करावयाची, आणि तिला पाठीमागे ठेवून 
आपण स्वतः मरावयाचे, ह्या क्रियेला वनस्पतीवर्गही 
सवंस्वी अपवाद नाही, प्राणिमात्रात तर ही क्रिया 
निरपवादपणे घडत असते. ह्या दृष्टीने जनन, प्रजनन, 
आणि मरण हे ह्या जगाचे स्वरूप दिसते, हे प्रज- 
ननाचे कार्य दोन वेगवेगळे प्राणीच करू शकतात, 
प्राणिमात्रात आणि वनस्पतीत सुद्धा नर-मादी, स्रीलिंगी- 
पुलिंगी, हा भेद अनादिकालापासून असल्याचे दिसते, 
जनन, प्रजोत्पादन व मरण, ह्यांपेकी पहिल्या आणि शेव 
टल्या बाबतीत प्राणी पराधीन आहे. प्रजोत्पादनापुरतेच 


त्याला स्वातंत्र्य आहे. जगाचे सातत्य संतानोत्पत्तीवर 
अवलबून आहे. जग अनादि आहे तसेच ते अनन्त 
असोव अशी इंश्वेसच्छा दिसते. ह्या इच्छेविरुद्ध प्राणि- 
मात्राने अन्ड करून जग सान्त करू नये हणूनच की 
काय ईश्वराने नर-मादीत, स्त्री-पुरुषात, लगिक आक- 
प्रणरूपी शत्र निर्सगतःच निर्माण करून ठेवले आहे. 
ह्यात प्रजोत्पादन करण्याचा आदेश आहे. 
प्रजोत्पादनातीळ महत्त्वाचा भेद 


ह्यावरून सुष्टिसंस्थेत प्रजोत्यादनाला अत्यंत मह- 
स्वाचे स्थान आहे हे दिसून येईल, ह्या प्रजोत्पादन- 
कार्यात मानव आणि इतर प्राणी ह्यातील भेद लक्षात 
घेणे अवशय आहे, मानवेतर सष्टी ही मानवाच्या उप- 
भोगाकरिता निर्मिलेली दिसेत. म्हणजे मानवसमाज हा 
उपभोक्ता व अन्य सर्व उपभोग्य अशी विभक्ति करिता 
येण्यासारखी आहे. अर्थात मनुष्याच्या जीवनाला 


अत्यावश्यक असणाऱ्या ह्या सृष्टीची वाढ अधिकाधिक 
होईल तितकी इष्टच 


बहुसख्याक असणेच आवदयक दिसते, प्रागिज्ञास्त्राच्या 
अभ्यासाच्या अभावी मल्या ह्या विषयात अधिक खोल 
जाता येत नाही. श्री-पुरुषांच्या संख्येत जर फारच 
मोठी विषमता उसन्न झाळी तर मनुष्यजातीची 
उल्थापाल्य होईल हे सांगाबयास नको. मानवी जनन- 
क्रियेत हे साम्य कसे राखले जादे हे एक गूढ. आहे. 


हा निसर्गाचा पभाव आहे की हे योजनाबद्ध कम 
आहे हे कोण सांगू शकेल । 


२४ 


न स्त्री खातंत्र्यमर्हति 


विबाहसंस्थेची आवऱयकता 

स्रीपुरुषांचे समप्रमाणात जनन झाले म्हणजे एका 
पुरुषाला एक स्त्री हे प्रमाण पडते. असे असणे हा निसर्ग- 
सिद्ध नियम आहे असे मान्य करावे लागते. हा नियम 
मानवापुरताच ठेवण्याचा हेतु स्पष्ट आहे. मानवाला 
केवळ प्रजोत्पादन करावयाचे नाही. प्रजासंगोपनाची 
जब्राबदारी त्याच्यावर आहे. पद्चुपक्षी कीटक ह्यांच्या- 
पुढे संगोपनाचा प्रश्न नसतो, मानवसुष्टि मानवेतर 
सृष्टीहून निराळी आहे. मनुष्याला मन, बुद्धि (मेधा) व 
विवेकशाक्ति ह्यांची देणगी परमेश्वराने दिली आहे. इतर 
प्राण्यांना ही देणगी लाभलेली नाही. मनुष्याने ह्या तीन 
इोंद्रेयांचा विकास करून मनुष्यजातीचा उत्तरोत्तर उत्कषे 
साधणे व त्याच्या सुखात भर घालणे ह्या उद्देशाने हे 
नैसर्गिक साधन माणसाला प्राप्त झाले आहे. कारण, 
मनुष्य ही दुसऱ्या कोणाची उपभोग्य वस्तु नाही. तात्मय, 
प्रजोत्पादनकर्मानंतर ती प्रजा मानवाच्या सुखात भर 
घालील अशा रीतीने ती प्रजा सुसंस्कृत करण्याची नेतिक 
जबाबदारी स्त्री-पुरुषावर पडते. लगिक भिन्नता ही फक्त 
प्रजोत्पादनासाठीच प्रादुर्भूत झाठेली आहे. संगोपनाला 
तिची आव्यकता नाही. ते कार्य मानव ह्या नात्याने 
करावयाचे आहे. प्रजोत्यादनाला स्री-पुरुषांचा समागम 
आव्यक, तर प्रजा संवर्धनाला त्यांचे साहचय आव- 
इयक, नुसत्या समागमाला विवाहसंस्थेची आवद्यकता 
न लगे, नंतरचे कार्य पार पाडण्याकरताच विवाह- 
संस्था सुज्ञ माणसांनी अस्तित्वात आणली. पथ्य 
सृष्टीत हा विचार उद्भवत नाही. 
विवाहाचे पावित्र्य 

विवाहसंस्काराने दोन उद्दिष्टे साधली जातात. 
आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाची जर कोणती बाब असेल 
तर ती विवाह ही एकच. ती मानवजातीच्या दृष्टीने 
अत्यंत महत्त्वपूणे असल्याने शुद्ध व पवित्र अशीच 
असावी लागते. पण सद्यःकाली तिचा बाजार माड- 
ण्यात आला आहे. विवाहाच्या योगाने त्री नुसती 
स्री राहत नाही. ती भार्या किंवा पत्नी होते. अथात 
एका पुरुषाशी ती वरील नात्याने संजद्ध होते कजी 
ब्याने प्रजोत्पादन होईल. तथापि संततिसव 
उद्दिष्ट साध्य होण्यास हा दांपत्यसंबंध चिरकाल 
टिकवणे अपरिहार्य आहे. हा संबंध नित्य हवा वि 
स्निग्ध हवा. म्हणून ह्या संस्काराला आणखी एक 


दिली आहे ती मित्रत्वाची. सप्तपदीने पातेपत्नी मित्र 
बनतात. पतिपत्नीनी प्रज्ञेच्या म्हणजेच पर्यायाने 
राष्ट्राच्या, किंबहुना मानवजातीच्या हिताकरिता मित्र- 
भावाने जन्मभर एकत्र राहणे अगत्याचे ठरते. ह्या सर्व 
विवेचनाचा निष्क्ध हा की, स्वोन्नतीच्या पर्वतराजी- 
वर चढून जाणाऱ्या सुसंस्कृत समाजांत स्त्रीला स्थान 
नाही; तसेच ते पुरुषालाही नाही व नसले पाहिजे. 
मुलांसाठी आम्ही लयन करीत नाही असे म्हणणारे 
लोक निसर्गाचे शत्रू होत. ते निसर्गाविरुद्ध बंड 
पुकारीत आहेंत असे समजावे. 
अपल्यसंगोपनाची जबाबदारी 

प्रजोत्पादन स्त्रीपुरुषांच्या सहकार्याने होते, परंतु 
प्रजासंवर्धनाचा बोजा एकट्या मातेवर पडतो. त्या कामी 
पुरुषाचे साहाय्य प्रत्यक्ष नसते. हा बोजा संभाळण्याचे 
सामर्थ्य मातेत यावे म्हणून निसर्गाने सरींचा प्रक्ृति- 
धर्मही पुरुपाहून निराळा बनविला आहे. स्री ही 
जात्याच प्रेमळ, सोशिक, व श्रद्धाळू असते. ह्याच 
कारणाने पत्नीला धमकृत्यात मानाचे स्थान देण्यात 
आले आहे. कारण संस्कृतीचा उगम पूर्वी धर्मात होता. 
स्त्रीच्या ह्या अंगच्या गुणामुळेच तिच्याकडून मुलांचे 
यथोचित पालनपोषण होते. तिचे अपत्यप्रेम निहेतुक 
व उपजत असते. स्त्रीच्या ह्या मातृपदाची थोरवी 
अनेकांनी मुक्तकंठाने गायिली आहे. अपत्यवासना 
रीच्या ठिकाणी नैसर्गिक आहे. आणि ती हेतुपूर्वक 
असावी असे वाटू लागते. 
कुटुंब हा राष्ट्राचा घटक 

अपत्योत्पत्ति एकवेळ सूतिकाग्रहांत होऊ शकेल पण 
अपत्यसंगापनाला स्थैर्याची अपेक्षा असते. आईंनापांना 
वाऱ्यावर मोकाट सोडून संगोपनाची आश्या करणे 
व्यथै आहे. ह्या स्थेर्यासाठी प्रथम वास्तु पाहिजे. ह्या 
वास्तूंची आवश्‍यकता स्त्रीला विशेष, म्हणूनच स्त्रीला 
गहिणी म्हणतात. आईबाप व मुले मिळून कुटंब बनते. 
अश्या कुटुंबांचे मिळून पुढे एक राष्ट्र होते. कुटुंब हे 
संस्कृतीचे उगमस्थान आहे. येथे मुलांना वळण 
लागते. आईबाप संयमोन्मुख होतात. हितावह तसेच 
परिस्थितीला उचित असे सांस्कृतिक आचार रूढ 
होतात. कुटुंबात संघट्टनेचे शिक्षण मिळते. मानव्याच्या 
एकात्मतेचा अर्थ समजण्यास कुटुंब हे उत्तम .साघन 
आहे. ह्याच कारणाने आमच्यात शेजारघमे हा एक 


२५ 


नबभारत 


धर्माच अंग होऊन बसला आहे. परस्परांविषयी 
आदर, प्रेम, सहिष्णुता इत्यादि सदूगुणांची उपज 
कुटुंबात होण्याला योग्य संघी मिळते. हे सद्गुण 
प्रसंगजन्य असतात. उपदेशाने सटगुणांचा अंकूर फुटत 
नाही. पाणी घाळून घाळून आपण वृक्ष वाढीस लावतो, 
तद्वत उपदेशाच्या सिंचनाने सट्गुणांच्या विकासाला 
साहाय्य होते. राष्ट्रात गुणसपन्न व कार्यकुशल सागते 
निर्माण व्हावी असे वाटत असेल तर कुटुंबसंस्थेचे 
वाटेल ते करून रक्षण करणे अवश्य आहे. कुटुंब हा 
राष्टाचा स्वाभाविक घटक आहे; व्यक्ति नाही. 
पत्नीला “ कुटुंब ? का म्हणतात ? . 

सांप्रत पाहावे तो सरकारने व लोकांनी कुटुंबसंस्था 
नष्ट करून टाकण्याचा चंग बांधला आहे असे दिसते ! 
व्यक्तिमत्वाला उधान आले आहे. सरकार व्यक्तीला 
ओळखते; कुटुंब हिशोबात घेत नाही. व्यक्तीला मत- 
दानाचा हक देऊन सरकारने आपला अभिप्राय 
अंदातः व्यक्त केला आहे. स्त्रियांना नोकरीचे मुक्तद्वार 
ठेवल्याने कुटुंबसंस्थेचे पेकाटच मोडले आहे. ह्या 
घटनेचा दूरवर परिणाम काय होईल ह्याचा विचार 
कोणी केलेला दिसत नाही. आमची संस्कृतीच नष्ट 
होऊ पाहात आह. हे आमच्या संस्कृतीच्या अमि- 
मान्यानाही कळू नये ह्याचे आश्चये वाटते. संस्कृति 
अचल नाही हे मान्य; तथापि सद्यःस्थितीत तिला 
कोणते स्वरूप द्यावे; थोडीशी मुरड घाळून परंपरेपासून 
सर्वस्वी फारकत कशी टाळता येईल ह्याचा विचार 
नको का करावयास १ नुसता व्यक्तींचा समूह हा 
समुद्रकिनाऱ्यावरील वाळूसारखा असतो. कुटुंबसंस्था 
ह्या व्यक्तिरूपी कणांना संघटित करिते. संघटनेशिवाय 
कोणतेही कार्य होत नाही. ह्या कुटुंबसंस्थेची मुहूतमेढ 
म्हणजे स्त्री. ह्याच कारणाने तिळा कुटुंब म्हणतात, 
अश्या स्त्रीला पोटाकरिता ब मानाकरिता चाकरी 
करायला लावून आम्ही तिला प्रथम घराबाहेर काढली 
आणि ग्रहीणीपदावरून पदच्युत केली ! 
* गृहिणी ? शब्दाचा अर्थ 

आम्ही नाही, पण आमच्या पूर्वजांनी सर्वांच्या 
अगोदर स्त्रियांची योग्यता जाणली होती, संसारात 
स्त्रियांना सन्मानाचे स्थान दिले जात असे, स्त्रियांना 
पूज्य मानण्याचा आदेश मनूने दिला आहे. कुचाळ- 
कीने कोणी म्हणेल स्वसुखासाठी भाची जाते. 


२६ 


घना असेल “किमपराधलवं मयि पश्यसि त्यजसि मानिनि 
दासजनं यथा? ह्या शब्दात एक राजा नाही का 
आपल्या राणीपाशी क्षमेची याचना करीत आहे ? 
तसे नाही. मनूने नारी शब्द वापरला आहे; पत्नी 
नाही. अखिल स्त्रीजातीचा तो द्योतक आहे. कालि 
दासाने पत्नीच्या अंगी कोणत गुण असावे ते सांगि- 
तळे आहे. तो म्हणतो, * गृहिणी सचिवः सखी मिथः 
प्रियशिष्या ललित कलाविधो', प्रथम, ती गृहिणी 
हवी, गृहिणी शब्द फार महत्त्वाचा आहे. गृहिणी 
म्हणजे स्वदेपाकीण नव्हे, संसाररूपी राज्यचालवणारी. 
मराठी * घखाली ? शब्द गृहिणीचे यथाथ भाषांतर 
आहे. घरवाली शब्द घराला शब्दाचे स्रीलिंगी खूप 
नाही. घरातील जबाबदार व्यक्ति; घरधनीण. संसाराचा 
गाडा सुरळीत रीतीने तिने चालवाबयाचा असतो. ते 
काम पुरुषाचे नव्हे, उलट पुरुषाला-पतीला-योग्य सछा 
देण्याला बौद्धिक सामर्थ्ये तिच्यात हवे. पतीची ती 
विश्वासु मित्र असावी आणि ललितकलांचे धडे तिने 
पतीपासून घ्यावे. पत्नीविषयक इतकी प्रगल्म कल्पना 
इतरत्र कचित्‌ आढळेल, विवाहोत्तर स्त्रीने आपल्या 
घरात सम्राज्ञी व्हावे अशीच आमची अपेक्षा असे. 
स्री ही उपभोग्य वस्तू नव्हे 

_ राणीला जसे राज्य सोडून बाहेर जाता येत नाही तस्तेच 
ग्रहिणीला घर -संसार -सोडून बाहेर जाणे इष्ट नाही. 
आणि गृहिणी झाली की, चूळ आणि मूल ही प्राप्त कॅम 
म्हणून आलीच. माझ्या ल्हानपणापासन आजपर्यंत 
मी चूळ आणि मूल ह्यांची सर्वत्र थड्टाच केलेली ऐकत 
आलो. ब आता मात्र मळा निःसंदिग्धपण असे वाटते 
की ही उपहासात्मक उथळ टीका अंशतः अविवेकी, 
अतः पात्रात्यांचे अंधानुकरण, ह्या स्वरूपाची 

होती, ह्या टीकेचे समर्थन करावयाचे झाले तर असे 


येईल (> (. (>. स्त्रियांना 
म्हणता येईल कीं आम्हीच स्त्रियांना खालच्या दर्जाला 


ओढीत आणले . स्त्रियांचे राज्य पुरुषांनी बळकावले. मनू- 
नंतर पुष्कळ वषीनी तमोयुगाला प्रारम झाला. स्त्रियांना 
चल व मूल ह्या व्यतिरिक्त कामच उरळे नाही. कालि- 
दासाने केलेला स्त्रियांचा गोरव कोणत्या ऐतिहासिक 
कालात प्रत्ययास येत होता हेही समजण्यास मार्ग नाही. 
आज कोणती भाजी करावयाची हे सुद्धा पुरुषांनी 


। हळूहळू स्त्री ही पुरुषाची उपभोग्य 
वैस्तु असा समज होत गेला. ह्या समजुतीचे पर्यवसान 


न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति 


स्त्रियांना वेदयेसमान वागवण्यात झाले. पूर्वी स्त्रिया 
आपण होऊन 'क्रतु मागत 'तेव्हाच पति-पत्नी संगत 
होत असत. आता पुरुषाची इच्छाच प्रभावी ठरढी. 
स्त्रीच्या इच्छेचा विचार वाजूला राहिला. ह्या सवे 
धर्मशास्त्राच्या विरुद्ध गोट होत आहेत. 


स््रीपुरुषांचे पूर्वीचे शिक्षण 


पूर्वीच्या स्त्रियांना शिक्षण नव्हते. पुरुषांनाच 
ल्हिहितावाचता फारस येत नव्हते, तेथे स्त्रियांची गोष्टच 
बोलावयास नको. गांवठी मास्तराकडून धुळाक्षरांचे 
शिक्षण मिळेल तेवढेच, तेसुद्धा व्राह्मणांपुरतेच. ब्राह्मण 
'बेदाची संथा घेऊन मिक्षकीचा धंदा करीत, हे पठण 
म्हणजे बुद्धीला चालना देणारे, हलविणारे शिक्षण नव्हे. 
त्याला ज्ञान म्हणता येणार नाही. बाकी बहुतेकांचे 
कुषिकमे आणि कारूंचे आपआपल्या जातीच्या 
“द्याचे काम. ह्या धंद्याचे ज्ञान त्यांना परंपरेने 
मिळेळ तितकेच. त्या धंद्याचे ग्रथही नव्हते, लिहिण्या- 
वाचण्याची आवदयकता नव्हती. वेदाच्या पोथ्या 
ल्हूनि काढणे वेदपठनाकरता जरूर असल्याने ब्राह्मणां- 
मध्ये लिहिगे वाचणे कायम राहिले. ब्राम्हणांनी 
ज्योतिष, वैद्यक, अश्यांसारख्या विषयावर जी अन्थ- 
रचना केली त्यास स्फूर्ति कोठून मिळाली असावी ह्याचा 
विचार केला तर संस्कृतापासून हेच एक उत्तर सुचते. 
बहुतेक ग्रन्थ संस्कृतात आहेत. ह्यावरून संस्कृत ध्ययन 
मात्र मोठ्या प्रमाणावर होत असले पाहिजे ह्यात 


द. रि शा डीडी 
शांका नाही, ह्यातूनच काव्याद शास्त्रांची निर्माते 


झाली. तेव्हा संस्कृतज्ञांचा एक मोठा वर्ग सव देशात 
ठिकठिकाणी अस्तित्वात असावा. हे बोद्धिक कम खरे, 
परन्तु स्त्रिया लिहिण्यावाचण्याच्या अडचणीमुळे ह्या 
बौद्धिक व्यवसायापासून अलिप्त राहिल्या, पूवा शाळा 


नव्हत्या, गुरूपासून ज्ञान मिळत असे. सावजनिक 


संस्था नव्हत्या. त्या कारणाने सावर्जनिक कार्य करण्याची 
संघीही स्त्री-पुरुषांना उपलब्ध नव्हती. ह्यास्तव स्त्रिया 
पुरुषावलंबी तर झाल्याच, पण चूळ आणि मूळ ह्याच्या 
पलीकडे त्याना घेऊन जाणारे क्षेत्र निर्माण झाले नव्हते. 
हारेदास व पुराणिक ह्यांच्याकडून धार्मिक, नैतिक व 
त्रा का ॥॥ प ग कत 0) जारा क, तज तशापि ह्या 
1 
शिक्षणामुळे त्यांचे घर सुटण्याचे कारण नॅन्हते. पेरली 
चिकटून राहण्याचेच ते शिक्षण असे. 


स्त्रियांच्या सामथ्योला नवे बळणं 

आता ज्ञानाच्या नसल्या तरी शिक्षणाच्या बाबतीत 
स्त्रीपुर्ष समान पातळीवर आली आहेत. घरोघर 
पदवीधर स्त्रिया असलेल्या दिसत आहेत. पुरूषांची 
मिरास त्यांनी उडवून दिली, अधनारी नटेश्वर बनण्यास 
त्या तयार नाहीत. पुरुषाक्षी स्पर्घा करण्याइतके सामर्थ्यं 
त्यांना लाभले- आहे. त्यांच्या आकांक्षांचे क्षितिज 
आता विस्तृत झाळे आहे, असंख्य कार्यक्षेत्रे स्त्री- 
पुरुषांना आव्हान करीत आहेत. ह्या कारणाने अतः- 


पर कुटुंबंसंस्थेला निराळे वळण लागणे साहजिक आहे. 


परतु सामाजिक स्थेर्याच्या व खास्थ्याच्या द्ष्टीने हे 
वळण लावणारा कोणी पाहिज, नाहीतर हे तारू कोठे 
भरकटेल ह्याचा नियम नाही. कुडुंबसंस्थातर मोडू 
द्यावयाची नाही आणि स्त्रियांच्या स्वाभाविक वाढत्या 
आकांक्षाना तर वाव मिळावा अशी योजना कोणीतरी 
सुचविली पाहिजे. असे असून सबंध देह्यात ह्या 
गोष्टींचा विचार कोणी करीत नाही ह्याचे आश्चर्य 
वाटते ! स्त्रीपुरुष अलग काढून ्याक्ते म्हणून त्यांचा 
विचार करणे अशास्त्रीय, अनेसर्गिक व म्हणून घातक 
आहे. स्त्रीपुरुष ह्यांच्या मधीळ निसर्गसिद्ध भेद 
लक्षात घेऊन त्यांच्या कार्यक्षेत्राची आखणी केली तरच 
ती राष्ट्रीद्वारक होईल. 

माझ्या मते संसाराचे आधिपत्य स्त्रीला देणे भाग 
आहे. तो तिचा नैसर्गिक हक्क आहे. पण संसार 
चालविण्यास द्रव्याच्या ओंगणाची जरूरी आहे. हे 
द्रव्याजैनाचे काम पुरुषाचे. अशा ही कतेब्यविभागणी 
करण्यास कोणी हरकत घेण्याचे कारण दिसत नाही, 
पत्नीने पतीपासून मिळालेल्या द्रव्याच्या आधारावर 
सांसारिक जबाबदाऱ्या पार पाडात्र्या, अर्थात पतीने 
कमावलेले धन पत्नीच्या स्वाधीन केळे पाहिजे. अवश्य 
तर कायद्याने भर्त्तीजित धनावर पत्नीचा हक्क निर्माण 
करावा. नाहीतरी विद्यमान कायदा विचारपूवक 
केलेला नाही; कन्या ही दुसर्‍याची ठेव म्हणून पिता 
संभाळतो. योग्य काळी ती परग्रही जाते व तेथे सम्राज्ञी 
होते. पित्याच्या कुळाशी तिचा सोयरसुतक संबंधही 
सुटतो. अद्या स्थितीत पित्याच्या मिळकतीत तिला 
हिस्सा मिळावा आणि नवऱ्याच्या मिळकतीवर तिचा 


सदि हक अंतू तह सवे छाबत हणा अवमह 


आहे. 


2७ 


उ जळ "आंड 
-करेडगघर "चिठज-सजा? 
2220222 ॥४तथदर्धन ” 


अस्य 


नवभारत 


चिमुकल्या कुटुंबराज्याचा कारभार 

सरकार रयतेकडून कर घेऊन राज्यकारभाराचा खर्च 
करिते. आमचे चिमुकल्या कुटुंबराज्याचे हे सरकार 
पतीकडून कर घेऊन कुटुंबाचा कारभार चालवील, 
पत्नी सरकारपद्स्थ व पति रयतपद्स्थ असे हे नाते 
पतिपत्नींच होणार. द्व्यार्जन हे पतीचे काम असल्याने 
त्याला सामान्य ज्ञानाखेरीज आपल्या धंद्याची किंवा नोक- 
रीची विद्या अवगत असली म्हणजे त्याचे काम भागते. 
उलट कुटुंबाचा कारभार करणाऱ्याला अनेक विद्यांचे 
अध्ययन करावे लागेल, अद्या स्त्रीला समाजशास्त्र, 
अर्थशास्त्र, शिक्षणझ्यासत्र, आरोग्यशास्त्र. धर्मशास्त्र, 
नीतिशास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्रात प्रगति करावी 
लागेल. मानसश्शास्त्रहो तिळा डावलता येणार नाही. 
मुलांना शेवटपर्यंत शिकविण्याची जबाबदारी तिच्यावर, 
पतीच्या व मुलांच्या आरोग्याची काळजी तिलाच 
घ्यावी लागेल. मुलांचे सांस्कृतिक निरामयत्व राखण्या- 
साठी संस्कृत वाड्ाय व. धर्मश्रास्र ह्यांचीही जोड 
पाहिजे. ह्यावरून पतीपेक्षाही पत्नी अधिक सुशिक्षित 
पाहिजे असे ठरते. ज्या गोष्टी राज्यकारभार करणाऱ्या 
सरकारलाही समजत नाहीत त्या ग्रहिणीला समजून 
च्याव्या लागतील, उदा. सध्या सरकार “राहणी वाढवा ? 
म्हणून आक्रोश करीत आहे. लोकांची राहणी वाढली 
म्हणून आनंदात डुलत आहे, तथापि निर्यात वाढ- 
विणे आवश्‍यक आहे. अशा स्थितीत कुटुंब्राच्या खर्चात 
अडचण न भासता काटकसर करून आपण सरारला 
मदत करू हे सांसारिक स्त्रीला समजले पाहिजे. भोक 
पडलेला पायमोजा टाकून न देता काही दिवस तसाच 
वापरला व नवीन विकत घेतला नाही तर तो एक पाय- 
मोजा निर्यात करून देशाला पैसे मिळवून दिल्याचे 
पुण्य लाभेल. ह्यावरून संसारात रहाणीचे महत्त्व किती 
आहे ते लक्षात यइल. १ 
नोकरी करणारी स्त्री हा कुटुंबावर आघात 

दुःखाची गोष्ट ही की, सध्या स्त्रियांना देण्यात 
येणारे शिक्षण पुरुषशिक्षणाप्रमाणे पोटभरू शिक्षण 
आहे. ह्या शिक्षणाने नोकऱ्या मिळतील, पण संसार 
चालविण्याळा ते निरुपयोगी आहे. मुढींच्या शिक्षणा- 
साठी होणारा हा वायफळ खर्च होत आहे. ज्यां 
मुली नोकऱ्या न पत्तरता संसारात राहतात त्यांच्या 
बाबतीत हे शिक्षण दागिन्यासारले झालेले आहे. 


एम्‌, ए. झालेल्या स्त्रियांची मुळे बालमंदिरात 
वा शाळात जातात हे कशाचे द्योतक आहे ह्याचा 
क्चिर करावा, द्रव्य मिळवून देणारे शिक्षण पुरुषांना. 
ह्याला आपण ऐहिक शिक्षण म्हणू. स्रतरियांना 
सांस्कृतिक, आत्मिक, नैतिक, व व्यावहारिक शिक्षण, 
मिळाळे पाहिजे. मुलींचा अम्यासक्रम अगदी 
स्वतंत्र आंखला पाहिजे. परीक्षासत्रातून सुटका करून 
व्याख्याने ऐकण्याची सक्ती व चांचणी ह्यापली- 
कडे त्यांना जाण्याचे कारण पडू नये. नोकरीवाली स्त्री 
ही संसारी स्री होऊ शकत नाही. ह्या डुरवस्थेमुळे 
समाजात अराजक माजले आहे. बंडखोरव्रत्ती वाढीला 
लागली आहे. स्त्री-पुरुषांना शिस्त नाही. स्त्रियांची 
नोकरी हा कुटुंबसंस्थेवर मोठा आघात आहे. पदवी- 
घर स्त्रिया पुढे काय करितात ह्याचे संशोधन करण्याची 
की आली आहे. पदवीधर सत्री-पुरुषांच्या घरात 
कोणते ब किती ग्रंथ असतात ह्याची पहाणी करणे 
अत्यंत बोधप्रद होईल, हा दोष विद्यापीठांचा आहे. 
एखाद्या विषयाची आवड पदवीधरात उत्पन्न कर- 
ण्याच्या बाबतीत कोणत्याही विद्यापीठाला यश आलेले 
नाहा. सारांश, हाच्या शिक्षणाने स््री' पुरुषांच्या 
मनावर ब बुद्धीवर कोणताही संस्कार होत नाही, उलट 
हानी होत आहे! न 
कुटुंबाचा आर्थिक प्रश्न 

ह्या महु्गतेच्या दिवसात कुटुंबासाठी स्त्रियांना 
नोकरी करणे भाग पडते. त्यांत स्त्रिया खतः खपून 
करीत 
शब्दात स्त्रियांच्या नोकरीचे समशन ळा ह्याचे 
निरसन असे करिता येइल की पुरुषांचाच वह का 

र. 1 

वाढवू नये ? द्रव्या्जन हे पुरुषाकडे सोपविल्याव रं 
प्रश्न निकालात जातो. पति-पत्नी व अज्ञान कु 


ह्यांना उपजीविकेला ढागण[रा आवश्यक खंचे किती 
तदनुसार प्राथमिक पगार 


री 


येतो हे निश्चित करून 


की 
गार देणे सरकारी तिजोरीला न परवडणार 
नाही, हे थोडेसे खरे आहे असे मानले तरी त्यालाः 


र्ट 


८ स्ः! टर 
-ऐओोर्या ओली: 


क क. :१ नविन खरवड 
पंकयमम रळन 
सशक्त 


न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति 


उपाय काढता येणार नाही असे नाही. गांवातील 
-मुलांचे शिक्षण ह्या सुशिक्षित स्त्रियांच्या स्वाधीन करा. 
घुमच्या शाळाखात्याची बचत होईल, गांवांत राहून 
'घरभरसल्या त्यांना हे सहज करिता येण्यासारवे आहे. 

त्याचप्रमाणे सुक्रिक्षित स्त्रियांच्या आकांक्षांना वाव 
देण्याकरिता ग्रामपंचायती ब नगरपालिकेची कामे कर- 
ग्यास त्यांना संधी द्या; आजपर्यंत पुरुषांचे वर्चस्व 
ह्या संस्थात होते. त्यांनी काय ध्वज लावले आहेत ते 
दिसतेच आहे ! पुरुषांपेक्षा स्त्रियाच हे काम अधिक 
उत्साहाने, सभ्यपणाने, व चोख रीतीने करू शकतील. 
फारतर प्रथम त्यांना मार्गदर्शांन करावे लागेल, धंद्या- 
तीळ किंवा नोकरी करणाऱ्या पुरुषांना असली काम 
करण्यास फुरसत मिळत नाही. रिकामटेकडे लोक ह्या 
'धंद्यात शिरतात. अर्थातच ते त्यांच्या उपजीविकेचे 
साधन होते - आणि हे असले स्थानिक स्वराज्य नको 
असे वाटू लागते, मुंबई पुण्याच्या नगरपालिकांनी 
कसा धिंगाणा घातला आहे तो पाहावा. 
स्रीचे लम्न एकदाच 

कुटुंबातून काढून सरीचा स्वतंत्र व्यक्ति म्हणून 
'विचार केला म्हणज तिला पुनर्विवाहाची, अनेक विवा- 
हांची मोकळीक देणे तकंद्युद्द आहे ह्यात संशय नाही. 
'परंतु ह्यात समाजहिताचे विस्मरण झालेले असते. 
व्याक्ति जन्मास येते ती समाजात येते; कुदुंबात येते. 
तेव्हा कुटुंबात जन्मास आलेल्या मुलीचा कुडंबाला 
सोडून विचार करेण सयुक्तिक होणार नाही. आमच्या 
शास्त्रांत स्त्रियांच्या पुनर्विवाहाचा सवथेव निषेध केलेला 
आहे, तो स्त्रियांवर जुूम करण्याच्या हेतून नव्हे. हा 
निषेध अगदी खालच्या जातीपर्यंत पाळला जातो, 
सरीचा विवाह एकदाच. संस्कारहीन जातीना हे असि- 
धारा त्रत झेपत नाही त्या जार्तात सुद्धा पुनश्च ल्य 
नाही, पाटाची चाल आहे, पाट ही स्रीची सोय आहे. 
पाटाच्या स्रीला ठ्य़ाच्या स्रीची योग्यता प्राप्त होत 
नाही, सर्व हिंदु समाजात विवाहाचे इतके पाकिय 
मानळे जाते ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. 
इतरञ कोठेही ही भावना आढळणार नाही. 
पुनर्बिबाहातीळ तारतम्य 

आता पुनर्विवाहाचा पुरस्कार करणारांचा हेठ ख्रीला 

विषयसुख मिळावे हाच. परंतु ही आमच्या 

केल्पना नाही, विवाह प्रजोत्पत्तीसाठी असतो; विषयसुखा- 


साठी नाही, मुलीचा बाप कन्यादानाच्या वेळी “ प्रजो- 
तादना करिता ही ]ह्मी तुझा देत आहे. ' आहे 
म्हणतो. प्रजोत्पादनाच्या पूर्वी स्रीला वैधव्य आल्यास 
पुनविबाह क्षम्य होईल; पण प्रजा झाल्यावर आई पुन- 
विवाह करून परगरृही गेली तर मुलांची काळजी कोण 
घेईल ? आईने दुसरा नवरा केल्याचा परिणाम मला- 
वर किती विपरीत होईल याचा बिचार कोणी केला 
आहे का ? मुख्य जे प्रजापाळन व संवर्धन ते कोणी करा- 
वयाचे ! वर आलेच आहे की पूर्वी स्त्री कतु मागेल 
तेव्हाच स्त्री-पुरुषसंभोग होई. प्रजासंवर्धनाची जबाब- 
दारी स्त्रीवर असल्यानेच संभोगाची इच्छा करणे संयु- 
क्तिक आहे. स्त्रीसंभोग मागते तो संततीसाठी. अश्या 
संभोगापासून जे बालक निपजेल त्याचे जनकत्व खऱ्या- 
अर्थाने आईंब्रापाकडे येते. सुखसंभोगाने होणाऱ्या 
संततीचे जनकत्व कायद्याने बापावर लादले आहे. 
अश्या संततीचा पुरुष पिता होईल पण जनक होणार 
नाही. आईबापांची इच्छा नसताना आलेली ही 
संतती आगंतुक समजली पाहिजे. मी आपल्या मुलांचा 
खरा बाप आहे असे किती जणांना म्हणता येईल ते 
एक इश्वस्च जाणे ! ह्या सर्व गोंधळाच्या बुडाशी लयन 
हे विषयसुखाकरिता आहे ही भ्रामक कल्पना आहे. 

आमची अशी एक हढ समजूत झाली आहे की, 
विषयस्फुरण हे उपजत असल्याने टाळता येणार नाही. 
हे खरे असल्यास जगात एक मोठी अविबाहितांची 
संख्या आहे ती सर्व दुराचाऱ्यांची आहे असे म्हणावे 
लागेल ! आपल्या देशात अविवाहित पुरुष काही कमी 
नाहीत. बालविधवांची संख्या पूर्वी पुष्कळ असे. ती 
चारित्यसंपन्न होती. कळ सोसून त्या वेधव्य संभाळीत 
असा ह्यावर आक्षेप घेतला जात असे, परंतु हे किती 
स्त्रियांच्या बाबतीत खरे होते ह्याचा शोध कोणी केला 
आहे! जेसुईंट फादर आपखुषीने अविवाहित राहतात. 
हे काहीही असो. स््री-पुरुषांनी विवाहबडू होऊन 
नियत्रित य वि करण हाच उत्तम "माग हाय; 

तो निसर्गनियमाला धरून आहे. आपण 

तात हे स्रीपुरुषांनी ध्यानात ठेवणे अवश्य आहे. 
रतिसुखाचे ध्येय नजरेसमोर ठेवणारा पशुच बनतो. 
घटस्फोट समाजविघातक र 

आमच्या धर्मशास्त्रीय विचारांची जी मौलिक बैठक 
आहे. तिच्यात घटस्फोट बसण्यासारखा नाही, घट-- 


३९ 


डत 
-चफनशमप 
चम्ह 


नवभारत 


स्फोटाची सवलत मिळवून आम्ही आपला एक जन्म- 
सिद्ध हक्क मिळविला ह्या आनन्दात आमच्या सारी- 
क्षित स्त्रिया असतात हे दुदैव समजले पाहिजे! त्या फक्त 
आपल्या स्वतःच्या सुखाचा विचार करितात. मुलांच्या 
कल्याणाची उपेक्षा करून आपले स्वतःचे सुख साधणे 
हे नेष्ठ्य त्याच्यात कस शिरले हे एक आश्चर्यच होय. 
ल्झ॒ हे विषयसुखाकारेता ही आम्हाला बालपणा- 
पासून शिकवण मिळाली आहे त्याचे हे फळ आहे. 


प्रजोत्पादनाचा असंभव हे एकच कारण फार तर- 


घटस्फोटाला असू शकेल. प्रजावती स्त्रियांनी घटस्फोट 
घेणे हे आमच्या संस्कृतीला मारक आहेच पण 
स्वतःच्या अपत्यांना हाळ अपेष्टात टाकण्याचे पाप 
आपण करीत आहो हे त्यांच्या ध्यानात येत नाही. 
विकृत मेंदूच्या मुलात बराच भरणा घटस्फोट घेतलेल्या 
आब्रापांच्या . मुलांचा असतो असा अमारचा 
अनुभव आहि. 

स्रीचे * खातंत्र्य ? म्हणज़े काय ? 


अखेरीस “न स्त्री स्वातंत्र्यम्हति ? ह्याचा विचार. 


करणे अत्यवद्यक आहे. हे वचन पुष्कळांच्या मनाला 
डाचते. स्त्रियांच्या संबंधाने आमची इतकी अनुदार 
वृत्ति आहे असे वाहून पुष्कळांना सेबद होतो. त्याला 
कारणही तसेच आहे. स्वातंत्र्य गाब्द उच्चारल्या बरो- 
बर त्याचा प्रतिस्पर्धी शब्द पारतंत्र्य मनात येतो. 
पारतंत्र्य म्हणजे गुलामगिरी. आम्ही स्त्रीवर्गाला 
गुलामाप्रमाणे वागवावे असा आमचा धर्म सांगतो, 
ही अत्यंत लांछनास्पद गोष्ट आहे ह्याचा विषाद 
वाटणे स्वाभाविक आहे. | 
हे ध्यानात ठेवावे की, स्वातंत्र्य व पारतंत्र्य हे राज्य- 
्ास्त्रांतील शब्द आहेत. “न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति ? 
. हे वचन स्मात म्हणजे स्मृति म्रंथा्ताल आहे. त्यातील 
स्वातंत्र्य शब्दाचा अर्थ निराळा असला पाहिजे, 
ख्ातंत्र्य शब्द संस्कृत वाड्ययात बाहुल्याने प्रचालित 
असलेला आढळत नांही. ह्याच व एतत्‌ सह वचना- 
तच तो आढळतो. ' यत्र नोर्यस्तु पूज्यन्ते हा त्याचा 
प्रतियोगी शब्द; पारतंत्र्य नाही, अमका मनुष्य स्वतंत्र 
राहतो. ह्याचा अर्थ तों वेगळा, एकटा, राहतो. 
कुटुंबात राहात नाही असा असतो. हाच अर्थ 
मनूच्या वरील वचनाला लागू पडण्यासारखा आहे. 
स्त्रीने एकटे राहूं नये असा मनूचा आशय, आजही 


तो पटण्यासारचा आहे. जागरूकतेने वर्तमानपत्रे 
वाचणार्‍्याला मनूच्या वचनाला मान्यता द्यावी 
लागेल. मनुविद्दान समाजशास्त्रज्ञ होता. सांप्रत लय़ात 
मुली मोठ्या असतात तेव्हा दान देण्याची कल्पना 
प्रगत (१ ) विचारसरणीला शोभणारी नाही असे 
म्हणण्यात येते, मुलगी वयात आली की, तिने वाटेल 
ते स्वेच्छेने करावे हे मत सध्या रूढ आहे. कायद्याचेही 
त्याला पाठबळ आहे. माझ्या मते हा मूखपणा आहे. 
दान ह्याचा अर्थ केवळ संमति असा केला म्हणजे 
झाले. स्त्री ही कुटुंबातील व्यक्ति हवी ही गोष्टं सामाजिक 
आरोग्याच्या दृष्टीने अवश्य आहे. नाही तर अनेक 
आपत्ती निर्माण होतील तात्पय, टूरवर विचार 
करणाराला वरील वचनाने मान खाली घालण्याचे 
यक्तिंचितही कारण नाही. 


शानश्वर्रात ' स्री शोधणाराला ती त्याच्या हाती 
लागणार नाही. तेथे ती त्याला माता म्हणूनच 
सापडेल असे म्हटले आहे. केवळ स्त्रीचा विचार 
करण्याइतका मूखपणा आम्ही कधीच केला नाही. 
आधुनिक पाश्चात्य शिक्षणाचे हे फल आहे. विवाहपृव 
कौमार्यावस्थेत कुमारी ह्या नात्याने आम्ही तिला 
पूज्य मानतो. सवाशीण सांगतात त्याप्रमाणे कुमारी 
सणप्रसंगी सांगण्याची बहिवाट आहे ते एक प्रका- 
रच कुमारी पूजनच होय. क्नतुपूवे कुमारीला प्रत्यक्ष 
तिचा बाप तिला वंदन करितो. ही चाल उत्तर 
हिंडुस्थानात आहे. कन्या कुमारीचे देऊळ प्रसिद्धच 
आहे. मी असे ऐकिले आहे की, नेपाळात कुमारीला 
देवळात बसवितात. तेथे तिचे रोज पूजन होते. कतु 
प्रास होण्याची चिन्हे दिसताच तिला तेथून काढून 
घऊन दुसरी कुमारी आणून ठेवतात. कतुमती होण्या- 
पूर्वीच तिचा विबाह होऊन ती ग्रहिणी पदस्थ 
होण्याच्या मार्गाला लागते. गृहिणीचे वर्णन वर केलेच 


आहे. अविवाहित प्रगल्भ कुमारी ही अलीकड अस्ति- 
त्वात आली आहे ! 


सारांश, आज समाजाची घडण होत आहे तिच्या- 
मागे विचाराचा पूर्ण अभाव आहे. आम्ही वाट 
मिळेळ तिकडे जात आहो. कोठे जाणार हे आमचे 


आम्हालाच समजत नाही. पुराचे पाणी नेइळे तेथे 
जाऊन पडणार ! 


४५... 


ष्० 


श्री. श्री. रा. टिकेकर 


डॉ. सुरेंद्रनाथ सेन ( स. १८९०-१९६२) 


मराठ्यांना लाभलेल्या वंगीय इतिहासकारात डॉ. 
सुरेंद्रनाथ सेन यांचे स्थान मानाचे आहे; श्रेष्ठ आहे; 
पहिल्या क्रमांकाचे आहे. त्यानी शिवछत्रपति चरित्र 
सांगितले, परकीयांनी लिरिटेळी परभाषांतळी शिव- 
चरित्रे इंग्रजीत उपलब्ध करून दिली, आमची राज्य- 
पद्धति कशी होती आणि आमची लष्करी व्यवस्था 
कशी असे, याचा विस्तारपूर्वक अभ्यास केला, मराठी 
भाषा आत्मीयतेने शिकलेला- मराठ्यांशी मुद्दाम 
होऊन मराठी बोलणारा-पुण्यात जाहीर सभेत तास 
-सवातास मराठी भाषण करणारा, हा वंगीय इति- 
हासकार मराठ्यांचा असामान्य मित्र होता, मराठी 
संशोधकांचा अभिमानी आणि पुरस्कर्ता होता. ता. 
३० ऑक्टोबर १९६२ रोजी कलकच्यात डॉ. सेन 
कालवश झाले ! त्यांचा जन्मदिन २९ जुळे १८९०. 

पांकिस्तानात गेलेल्या बारिसाळ आणि मेमनसिंग 
जिल्ह्यात सेनांचे बाळपण गेले, वडील एका जमीन- 
दाराकडे नोकरीला होते. लवकर मिळविते व्हावे 
असा लकडा परिस्थितीमुळे सेनांना होता. अश्विनी- 
कुमार दत्त यांच्या शाळेत ते शिकले, शाळेत 
अथवा वार्षिक परीक्षात सुरेंद्रनाथांची चमक 
दिसली नाही. कॉलेजची दोन वर्षे त्यांनी बारिसाल- 
मध्ये कशीबशी पुरी केळी आणि लगेच मास्तरकी 
पत्करली, मनातून आणखी शिकावे अशी इच्छा 
मात्र जबर होती, तीप्रमाणे, त्यांनीं एम्‌. ए. पर्यंत 
मजळ गाठली. डाक्का कोठेबातून ते कलकत्ता युनि- 
व्हर्सिटीच्या परीक्षेस बसले, कारण डाक्का युनिव्हर्सिटी 
तेव्हा स्थापठेली नव्हती, एम्‌. ए. च्या परीक्षेत 
सुरेंद्रनाथ झळकले, त्यांना प्रथमश्रेणीचे गुण मिळाले. 
त्यांचा क्रम दुसर आला, ( स, १९१५ ) 


न. भा. ६ 


जबलपूरला एक वर्षभर ( रॉबर्टसन कॉलेजांत ) 
नोकरी केल्यावर सेन पुनः कलकच्यास पोचले. ह्या 
विद्यापीठांत त्यांची पुढील २२ वर्षे जाणार होती, 
कलकत्ता विद्यापीठातल्या पहिल्या चार पांच वर्षात 
त्यांनी भावी अभ्यासाची तयारी केली. कार्य- 
क्षेत्र नक्की ठरविले. “* मराठ्यांचा इतिहास ” हा 
त्यांचा आवडता विषय ठरला. प्रेमचंद रायचेट 
स्कालरशिप आणि पीएच. डी. अशा दोन्हीपरोक्षां- 
साठी त्याचे प्रबंध मंजूर झाले. (स, १९२२) 

विद्यापीठात तीन साडेतीन वर्षे काम केल्यावर 
त्यांना परदेशी जाण्याचा योग आला. ऑक्स्फडं 
येथे अभ्यास करून ते तिथले बी. लिट. झाले, 
पॅरिस, लिस्बन, अमस्टरडॅम... अशा युरोपातील 
राजनगरीत राज-दप्तरखाने धुंडाळण्यासाठी ते हिंडले 
आणि मराठी इतिहासाला उपयुक्त असे पुष्कळ 
साहित्य घेऊन ते स्वदेशी परतले. (स. १९२७) 
£ फॉरिन बायग्रफीज ऑफ शिवाजी? हा त्यांचा 
ग्रंथ ( परकी शिवचरित्रे ) ह्या दस्तरखान्यातील 
शोधांचे फळ होय. कॉस्म, द. गार्दा थिवेनो, करी, 
मार्टिन, व्हॅलेंटाइन, .. इत्यादिकांनी लिहिलेल्या 
शिवचरित्राची माहिती या ग्रंथात आढळते. 
संपादनचातुरी 

स. १९३९ मध्ये डॉ. सेन दिळीत दाखल झाले, 
कीपर ऑफ रेकॉर्डस्‌ हा त्यांचा नवा हुद्दा होता. 
इंपीरियल रेकॉड ऑफिस पूर्वी कलकत्त्यास होते ते 
दिल्लीस गेले. त्यावरचे श्रेष्ठ अधिकारी-तळमळीचे 
संशोधक, प्रथमच त्या कचेरीस लाभले. रेकॉंडस्‌ कमि- 
शन. आणि रेकॉर्ड आफिसचे प्रकाशन यांचे कार्य 
नव्या दमाने सुरू झाले, डो. सेनांच्या कतैबगारीस 


34 


नवभारत 


पुष्कळ वाव मिळाला, स्वराज्योत्तर कालात इंपीरियल 
नाव बदलून नेंदानळ आर्काइव्हजञ हे त्या राष्ट्रीय 
दसरसान्याचे नवे नाम ठरले. थिवेनो आणि केरिरी 
या उभयतांचे प्रवासवणेन डॉ. सेननी संपादले ते यांच 
वेळी, राष्टीय दसरखान्यातर्फे तो जाडजूड ग्रंथ प्रसिद्ध. 
झाला. डॉ. सेन यांचा विविध व्यासंग आणि त्यांचे 
संपादनकौशल्य या ग्रंथामुळे जगभर ठाऊक झाले. 
देशी परदेशी किती तज्ञांशी त्यानी पत्रव्यवहार केला 
आणि संपादन परिपूर्ण नटविले, याची कल्पना 
येण्यासाठी या प्रवासवणनातील आभार निर्देश 
पहावा, निसगविज्ञान, पक्षीशास्त्र, यांचा छंद डॉ. 
सेनना होता, हे या ग्रंथसंपादनावरून कळले, त्यांची 
पुस्तके पहाण्यास मी मुद्दाम त्यांच्या घरी गेलो 
होतो. त्यानी स्वतः ती काढून मळा दाखविली होती. 
आता ती कलकच्यास राष्ट्रीय ग्रंथालयात आहेत. 


महामहोपाध्याय “ पेशवे ”? 


दसरखान्याचे दहा वर्षाचे काम हा डॉ. सेन 
यांच्या जीवनातील मोठा महत्त्वाचा काळ म्हटला 
पाहिजे. मावळत्या ब्रिटिश राजसत्तेकरवी आमच्या 
प्रा, दत्तोपंत पोतदारांना ““ महामहोपाध्याय ” 
चनविण्याची कर्तबगारी त्यांचीच. एरबी कुणाच्या 
आग्रहाला डॉ. सेनांचे ““ पेशवे ? बघले नसते. 
पण सेन-पोतदार स्नेह असाच निकटचा होता. 


विद्यापीठात काये 


दिल्लीत राहिल्यामुळे डॉ, सेन याच्या व्यासंगाची, 
अभ्यासाची ओळख व्यापक समाजाला झाली आणि 
नवे काम त्याजकडे चाळून येऊ लागले, दप्तरखान्यात 
असूनही दिल्ली युनिव्हर्सिटीत ते काही काळ 
अध्यापनासाठी नेमाने जात. सेवानिवृत्ती ( स. 
१९४९. ) नंतर त्यांची तेथे रेक्टर म्हणून नेमणूक 
झाली. त्या वेळचे व्हाइस, चॅन्सेलर सर मॉरिस 
ग्वॉयर यांच्या विरुद्ध निष्कारण चळवळ कुणी तरी 


४२ 


चालविली आणि डॉ, सेनवर नवी जबाबदारी पडली. 
दिली युनि०चे ते व्हा. चन्सेळर झाळे, (स १९५० 
जुळे, ) 


“ कारस्थान ? आणि “' वारसदारी ” या दोन 
शब्दावर दिछीचे जीवन बव्हंशी अवलंबून आहे. 
कारस्थानाला कंटाळून स्वाभिमान टिकविण्यासाठी 
डौ. सेंननी युनिन्च्या कार्याचा राजीनामा दिला 
(स, १९५२३ फेत्र.) आणि ते कलकत्त्यास परत गेले. 
यावेळची त्यांची पत्रे फार बोलकी आहेत, दिल्लीची 
ओळख्व त्यायोगे चांगली होते. 


कलकत्त्यास त्यांजवर “ शेरीफ * पदाची जनाब- 
दारी पडली. ती पार पाडीत असतानाच त्यांनी 
“: १८५७ या ग्रंथाची तयारी चालविली. होती, 
त्यासाठी लंडनला ते एकदा जाऊनही आले. तो 
ग्रंथ सरकारतफे इंग्रजी-हिंदी भाषात प्रसिद्ध झाल्या- 
वर त्यांना विस्कॉन्सिन विद्यापीठाचे पाचारण आले, 
अमेरिकेत असता डॉ. सेनवर एक आपत्ति कोस- 
ळली, पक्षाघाताने त्यांची प्रकृति बिघडली. ते परा- 
धघीन झाले, त्याचवेळी ऑक्स्फर्ड विद्यापीठाने त्यांना 
डी० लिटू ही श्रेष्ठ पदवी देऊ केली. असहाय 
स्थितीतच त्यांनी तो मान स्वीकारला! (स, १९५८ 9 
लगेच डॉ. सेन स्वदेशी परतले. 


विकलांग अवस्थेत त्यांनी अखेरची तयारी चाल- 
विली. आपला अमोलिक ग्रंथसंग्रह त्यांनी राष्ट्राला 
अर्पण केला, सुमारे ३६ « ० पुस्तकांचा हा ठेवा बहु- 
रंगी असून बहुभाषीही आहे, सुमारे ४० ० मराठी, 
२०० बंगाली, आणि युरोपीय भाषातली २३०० 
अशी त्यांची ढोजळ वर्गवारी होते. भूगोल, ललित-. 
कला, प्रवासवर्णने, अर्थशास्त्र, प्राणीशास्त्र .. 


. अश्या 
विषयांचीही पुस्तके त्यात आहेत. 


लौकिक मान डॉ, सेनना भरपूर मिळाले, भार- 
तीय इतिहास परिषदेचे ते अध्यक्ष होते (स, 


डॉ. सुरेंद्रनाथ सेन 


१९४४ ). त्यानी लिहिलेली पुस्तके मान्यता पावली. 
त्यांच्या आवृत्त्या निघाल्या. शेकडो शिष्यांना त्यानी 
मराठी इतिहासाची गोडी लावली, त्यांच्या सह- 
कार्याने शालेय पुस्तके लिहून त्यांच्या गुणांचे चीज 
केले, 

विद्यार्थ्यांचद्दल असीम प्रेम असणारा गुरु; मरा- 
ठ्यांच्या इतिहासात रंगणारा विद्वान्‌; मराठी भाषा 
आत्मसात करणारा बहुभाषी; खतः उपाधिरहित 
राहून मित्रांना पदव्या बहाळ करणारा सन्मित्र, अश्ला 
अनेक दृष्टींनी डॉ. सुरेंद्रनाथ सेन आम्हास ठाऊक 
होते. आता त्यांचे ग्रंथ आणि त्याबद्दलच्या विविध 
आठवणी यावरच समाधान मानले पाहिजे, त्यांचे 
प्रत्यक्ष दरीन अत:पर शक्‍य नाही. 


खेड्यांतील समाजसुधारणा 
सामाजिक सुधारणांचा विचार करतांना खेडेगावा- 
तीळ जनतेचा विचार करणे अवश्य आहे. याचा अथ 


-. ३ 39 | ल्म 
। दि बँक ऑफ महाराष्ट्र लि. 
| भांडवल 
( १-१०-१९६२) 
, वसूल भांडवल रु. ४०,००,००० चे वर. 
रिझव्हे ब इतर फंड रु. २२,३०,००० 
र खेळते भांडवल ,ु, ९४ काटाच वर, 


महाराष्ट्र, आंध्र, मध्य प्रदेश व म्हेब्रर या राज्यांत एकूण शाखा ७९. 
बँकींगचे सवे व्यवहार केले जातात, चा 


| ठेवीवर आकषक व्याजाचे दर, 
रि 


विदेश विनिमयाची सर्वे प्रकारची सोय 


असा नव्हे की खेडेगावांतील समाजसुघारणांचे प्रश्न 
शहरांतील समाजसुधारणांपेक्षा तत्वतः निराळे आहेत 
फरक असतो तो भिन्नमिन्न वातावरणाचाच होय. 
विरवविद्यालयाच्या, आकारावार्णांच्या, विविध संस्था- 
च्या निमित्ताने आपल्या अजगरासारख्या निश्‍चल 
समाजांतहि वैचारिक लाटा उत्पन्न होऊन शहरात 
वेगाने व जोराने पसरतात. तसल्या लाटा खेडेगावात 
तितक्या वेगाने व जोराने पसरू दकत नाहीत, उत्कृष्ट 
रस्ते तयार झाळे तर लहान लहान शहरांनीही आपली 
दृष्टि जास्त विशाल करून आसमंतातील खेडेगावांना 
आपल्या सामाजिक व सांस्कृतिक जीवनांत सामील 
करणे रक्‍य. होणार आहे. शोेतकीप्रधान प्रदेशांतील 
लहान लहान शहरांनी अश्या तऱ्हेचे प्रयत्न करावेत व 
शासनसंस्थेने आपल्या सर्वे प्रयत्नांस सढळ मदत 
करावी हे उचित दिसते. 


- डॉ. सुमंत मुरंजन 
(महाराष्ट्र सामाजिक परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून ) 


2:53. ।:.<<...। 1... 


न 
न 
| 


चिं. वि. जोग 
जनरल मेंनेजर. 


श्रा,. भाऊ मांडवकर 
जक 


क्रग्वेदकाळी चातुवरण्ये होते 


आर्यांचे आगमन न 
आर्य लोक आरंभापासून भारतातच रहात होते, 
असे काही विद्वानांनी सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला 
असला तरी साधारणत: बहुतकांनीच मान्य केळ आहे 
की आय या दे्यात बाहेरून आले आहेत. 
आये हा शब्द “क? धातूपासून झाला असून त्या 
घातूचा अर्थ जाणे असा आहे. तो ध्यानी घेतल्यास 
आय म्हणजे भटके असा अथ होतो, अश्शा तर्‍हेचे 
मत धर्मानंद कोसंबी यानी मांडळे आहे. ' हा अर्थ 
लक्षांत घेतल्यास आये लोक भटकत भटकत इकड 
आले, ते येथले मूळ नव्हत, हे सहजच दिसून येते. 
आर्य भारतात आल्यावर सिंधू नदीच्या आसपास 
वस्ती करून राहिले, या भागास सप्तसिंधू असे नाव 
आर्यांनी दिले होते... ' 
या भागात पूर्वी दास लोकांचे राज्य .होते, असा 
: निष्कर्ष क्रग्वेदातील काही त्र्ञचांवरून निघू शकतो. _ 
या दासांशी आर्याना लढून पुढे सरकावे लागले, 
म्हणजे, आये एतद्देशीय नाहीत, हे सांगावयास नकोच. 
कग्वेदाची स्चना भारतातच झाली असली तरी ही 
रचना आर्यांनी समस्त भारतदेश व्यापण्यापूर्वींची 
आहे हे निश्चित ! या क्र्खेदग्रंथात वाघ, हत्ती या 
खास भारतीय प्राण्यांचा उछछेव नाही. आणि सिंहाचा 
मात्र आहे, यावरून असे दिसते की, आरंभी तरी या 
देशाची माहिती आर्याना नव्हती. आय या देशातील 
मूळ रहिवासी नव्हत, या मताचे समर्थन करण्यासाठी 
हा पुरावा पुढे करता येऊ शकतो, 


"१, धर्मानंद कोसंबी; भगवा स. > >, 
१, धर्मानंद कोसंत्री : भगवान बुद्ध : प. २८ , 


काय ? 


महेंजोदारो ( सिंध ), हरप्पा ( पंजाब ) व नाल 
( बडुचिस्तान ) येथील उत्खननात सापडलेल्या अव- 
शेषातील शिल्पावर घोड्याचे चित्र नाही. आर्यांची 
सारीच लढाई घोड्याच्या भरवश्यावर चालायची ! 
परंतु ज्या भागात आयांनी. प्रथम राज्य केले त्या 
सत्तसिंधु भागातच आर्याच्या संस्कृतीची चिन्हे नसा- 
वीत, हे कश्याचे प्रतीक आहे ? हे अवशेष दुसऱ्या 
कुणा संस्कृतीचे असावेत असे अनुमान निघते. 


आर्याच्या आगमनापूर्वी त्यानी पश्चिमेस साम्राज्ये 
स्थापण्याचे कार्य सुरू ठेवले होते. आयीनी बाबिलोनि- 


यात इ. स. पूर्वी १७६० या वर्षी साम्राज्याची स्थापना 
केली. * 


दासांची' संस्कृति 


दास या शब्दाचा अथ आज जरी विकृत असला 
तरी त्या शब्दाचा अथे त्याकाळी दाता असा होता, * 
असे दिसते. महेंजोदारो, हरप्पा आणि नाल येथील 
९ 6 - 


आयेपूवकालीन संस्कृती दासांचीच असेल तर ती 
त्यांच्या प्रगतीची परिचायक म्हणावी लागेल. 


दासांच्या नेत्याचे नाव वृत्र अस होते. दास झर होते, 
त्यांच्यावर इंद्राच्या स्वाऱ्या नेहमी होत असत. ड्‌द्र 
म्हणजे सेनापती . सेनापतीची ही परंपरा पुढे चाळू 
राहिली. म्हणजे इंद्र अनेक झाले. इंद्राशी सामना 
देण्यासाठी नमुची नावाच्या दासाने एकदा स्त्रियांनाही 
पाठवले, ” दासांप्रमाणेच त्यांच्या स्त्रियाही कडव्या 
च झूर होत्या हे यावरून दिसते. 


२. क्रमेद : १३२११२; २।१२।१२; ८२४२७. 


३, क्र्वेदः १॥३२॥११; ५३०५. 

४. धर्मानंद कोसंबी : भगवान बुद्ध : प» २७ 
५. धर्मानंद कोसंब्री : भगवान बुद्ध : पृ> २७ 
६. धर्मानंद कोसंबी : भगवान बुद्ध : पृ» २९ 
७, क्रग्वेद : ५!३०)९ 


श्४ 


क्रग्वेदकाळी चातुर्वण्ये होते काय ? 


परंतु आयांच्या घोडदळापुढे दासांचे काहीच 
चालले नाही. त्यांची आपसातली भांडणेही त्यांच्या 
पराभवाला कारण झाली असावी. दासाची शहेरेच्या 
शहरे इन्द्रानी उध्वस्त केली. “ म्हणून इंद्राला पुरंदर हे 
नाव पडले, त्याने व्ृत्राला ठार केळे. म्हणून. त्याचे 
नाव वृत्रहा पडले 

इंद्राच्या या पराक्रमी कृत्यांनी आये बलवान झाले. 
त्यांच साम्राज्य सप्तसिंधू प्रदेशावर स्थापित झाले, 
आये शक्तिश्ाळी ठरळे आणि दास गुलाम बनले. 
-दासांना खालची पदवी मिळाली. 

आर्यांचा साम्राज्यविस्तार पुढे पुढे वेगाने होऊ 
लागला. येथील मूळ रहिवाशांचा त्याना विरोधही 
झाला, तरीपण दासांइतकी प्रभावी शक्ती विरोधासाठी 
उभी नसल्यामुळे साम्राज्यविस्तरणाच्या कार्यात फारसा 
बाघ आला नाही. 

पुढे पुढे आये येथेच स्थिरावले, ते आपेळ. मळ 
-स्थान विसरले. याच देशाला त्यांनी आपली कमभूमी 
मानली व तिचे त्यानी गोडवे गायिल. शांततेच्या 
काळात आपल्या साम्राज्यातील सुंदर निसर्गरम्य स्था- 
नाची जी वर्णने आर्यानी केली, त्यावरून दिसून येते 
की, त्यांच प्रेम या भूमीशी किती निगडित झाले होते 
आणि त्यांचा साम्राज्यविस्तारही कसकसा होत चालला 
शवा. 


क्रग्वेदाची रचना 
आर्याच साम्राज्य प्रगत होत असतानाच जनजीवन- 
सुद्धा शीघ्रगतीने प्रगतीची कास घरीत होते. समाजाचे 
स्थ जेव्हा सुखश्ांतीचा अनुभव घेऊ लागते, तव्हा 
त्या समाजाचे साहित्यही जन्माला येते. आर्यांचे तसेच 
झाले. . 
क्रग्वेद आर्याची सवप्रथम रचना होय. जगातील 
अति प्राचीन असा हा ग्रेथ मानला जातो. वेदांना श्रती हे 
नाव आहे. यावरून लेखनकलेच्या वा लिपीच्या उद्धवा- 
पूर्वी वेद हे ऐकून ऐकून परंपरेने संरक्षून ठेवले जात 
होते. क्रडगेदातील आरंभीचा भाग पुढच्या भागाच्या 
मानाने अधिक प्राचीन असावा. क्वग्वेदाच्या निरनि- 
८. क्गेद : २) १९1६; २॥१४६ 


राळ्या मंडलांच म्हणजे विभागांचे कर्ते निरनिराळे त्रद्षी' 
आहेत. वेद अपौरुष्रय आहेत ही कल्पना आता मागे 
पडली आहे. : 

कग्वेदात अन्य विषयांबरोबर आर्याच्या आगमन- 
कालीन गंतेतिहासाच्या विविधछटाही आल्या आहेत. 
त्यावरून अंशयांच्या आगमनावर बराच प्रकाश पडतो. 


क्र्ग्वेदाची स्चना केव्हा झाली. याबद्दल विद्वानात 
एकमत नाही. हे कसे ते पुढील उताऱ्यांवरून दिसून 
येईल “ क्रम्वेद आर्याका ही नहीं. समस्त विश्‍वका 
प्राचीनतम ग्रन्थ है । इसके कालनिर्णयका प्रश्न भी 
इतना विलक्षण है कि कोऔ तो पचहत्तर हजार वर्ष 
पुराना मानता हे ओर कोओ ईसासे सिर्फ दो सौ वषाकी 
चीज.। सुप्रसिद्ध जमन विद्वान जेकोबीने क्ग्वेदके बाद 
रचित कल्पसूत्रोंका स्वनाकाल ईसासे ४७०० वष 
पूरे और क्हमवेदका रचनाकाळ लगभग ६५०० साल 
पूव मांना है । 

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकने ब्राह्मण-ग्रेथोका 
स्चनाकाळ ईसासे ४५०० वर्ष पूर्व मानाया । 
,.. इस संबेघरमे, सजसे अधिक उत्साहयुक्त द्द्ष्टि 
डा. अविनाशचद्र दत्तकी है जो क्र्वेदको पचास से 
पचहत्तर हजार वर्ष पुराना मानते है । पं. रामगोविन्द 
त्रिविदीका मत है कि “ कखेदका निर्माणकाल 
१८ हजार वर्षसे लेकर ५० हजार वर्षके बीचका है ।? 
भैक्समूलरके मतानुसार, कर्ग्वेद ईसासे १२००-१००० 
वषे .व बना था । इसके विपरीत, विंटरनिजका मत 
हे कि क्ग्वेदकी रचना ईसासे २५०० वर्ष पूर्व हुई 
थी । ... श्री. जयचंद्र विद्यालंकारने प्रायः, विंटरनि- 
जके मतको स्वीकार किया है । ”' “ 

या रचनाकालाच्या विविध मतांमध्ये शिरण्याची 
काही आव्यकता नाही, हे या उताऱ्यावरून तरी 
दिसून येईल. 

क्रखेदाच्या पाठीमागून अन्य वेदांची र्चना झाली. 
साधारणतः वैदिक वाड्मयात चार वेद, आह्मणे, 
आरण्यके व उपनिषदे यांचा समावेश होतो. हा वैदिक- 
काळ बोद्धवाड्मयाच्या पूर्वीचा समजावा. वैदिक 


र क्र्ग्वेद : १0७१३२, १॥२॥३८, ३1३1३३, '४२॥२०, १०॥६॥७५; १०१०१२१; 
१०, रामधारी सिंह दिनकर : संस्कृतिके चार अध्याय : प. २१ 


श्र्५ 


नवभारत 


वाडूमयाच्या कालखंडासंब्रंधी प्रो, पां. वा, काणे 
म्हणतात, “ वैदिक काळाची प्राचीन मर्यादा युरोपियन 
पंडित इ. स. पूर्वी २५०० वर्षांहून. पलीकडे नेत 
नाहीत. पण त्यांतील याकोची नामक जमन पंडिताने 
तो काळ इ. स. पूर्वी ४००० वषांइतका मागे लोटला 
असून लोकमान्य टिळकांनी तो इ. स. पूर्वी. १०००० 
वर्षे असावा असे दाखविळे आहे”, ' यापूर्वीचा व हा 
उतारा क्रबेदकाळाच्या दृष्टीने ताडून पाहता येईल. 

या. कालातील समाजरचना अनेक प्रयोगातून गेली, 
समाजाच्या सुचारु संचालनासाठी चातुवर्ण्याची 
योजना केली गेली, असे प्रायः मान्य केळे जाते. 
मुळात ही वर्णविषयक भूमिका काय होती, हे आपण 
पाहू या. 
क्ग्वेदकाठीन वर्णविषयक भमिका 

क्र्ग्वेदात १०५०० क्र्चा आहेत. या साऱ्या 
संभारात वणांचा उल्लेच फारसा आढळत नाही. 
क्र्ग्वेदाच्या पुरुषसूक्तात मात्र पुढीळ प्रसिद्ध मंत्र 
आला आहे --- 

ब्राह्मणोस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः | 

ऊरू तद्स्य यद्वेशयः पद्धयां श्यू्रो अजायत ॥ 

या क्रचेचा अर्थ असा आहे - “ ब्राह्मण हे 
इंश्वराच्या मुखापासून , क्षत्रिय हे बाहूपासून , वैश्य 
हे मांड्यापासून व शूद्र हे पायांपासून झाले. 

वस्तुतः हे सूक्त अतिप्राचीन नसावे , याबद्दल 
बऱ्याच विद्वानात ऐकमत्य आहे. हे सूक्त वैदिक 
धारेच्या तृतीय कालखंडात म्हणज बऱ्याच उशिरा 
स्वळे गेळे, असे डो. मंगल्देव शास्त्री यांचे मत 
आहे. शिवाय त्यात रूपक आहे. , हेही त्यानी स्पष्ट 
कल आहे. प्रो. पां. बा. काणे लिहितात, “ ज्या पुरुष- 
सूक्तात ही क्रचा आहे त्याची भाषा कालिदासाच्या 
भाषेसारखी सोपी व कोणालाही सहज समजेल अक्शी 


आहे. त्याच्या मानाने इतर सूक्तांची भाषा कठीण 
आहे. तेव्हा हे सूक्त कवेदात प्रथमपासून नुक 
मागाहून घातलेळे आहे असे म्हणावे ढागते. पण तो 
प्रश्न सोडून दिला तरी त्या सूक्तात एक रूपक सांगितले 
असल्यामुळे त्याचा शब्ददाः अर्थ घेण दाक्य नाही.”*” 

मनुस्मृतीत बर्‍याचशा पूर्वोक्त कल्पनांचा आश्रय 
घेतला गरेढा आहे , यावद्दल फारसा मतभेद नाही. 
पुरुषसूक्तातीळ वरील कव्यनेचा अनुबाद ममुस्मृतीत. 
अगदी तसाच आढळतो - 
लोकानां तु विवृद्ध यथ मुखबाहूरुपादतः | 
ब्राह्मण क्षत्रियं वेश्यं शूट च निरतयतू ॥ 

। अथ- तदनंतर इंश्वराने जनविकासासाठी ब्राह्म- 
णांना मुखापासून , क्षत्रियांना बाहूंपासून , वेश्यांना 
मांड्यांपासून व शूद्धांना पायांपासून उत्पन्न केले, 

या दोन्ही *छोकातीळ साम्य लक्षात घेण्याजोगे 
आहे. 
करग्वेदामध्ये ब्राह्मण , राजन्य ) वैश्य व झद्ट यांचा 
ी पुरुषसूक्तात आला आहे. ' विशः ? हा . शब्द 
कश्वेदात अनेकदा आला असून त्याचा अर्थ वैद्य? 
असा काहीजण करतात. परंतु त्या शब्दाचा अर्थ. 
सामान्य लोक ' असा आहे. प्रो. काणे यासंबंधी 
म्हणतात, ' “ कूग्वेदात विश: म्हणजे सामान्य लोक 
"जनता असाच अर्थ आहे. ' दासी: विदा: ? म्हणज 
दासवर्गातील लोक असा अर्थ उघड आहे. “ यच्चिद्धि 
ते व्शि यथा प्रदेव वरुण व्रतं मिनीमसि द्यवि द्यवि ।? 
( केद १॥२५॥१ ) या 'त्रश्नवेत विशाः म्हणजे 
सामान्य लोक असा अर्थ अगदी स्पष्ट आहे. ” श्री 
महादवशास्त्री द्विकर यांचेही असेच मत आहे, १७ 

'वेशः हा शब्द अनेक ठिकाणी त्र्ग्वेदात येतो; पख 
त्याचा अथ सामान्य लोक असाच आहे. ” त्य त्यावेळी 
प्रत्येकजण स्वतःला विश ? ज्ञ भे ब 

[म्हणजे आरयप्रजा 


११. प्रो. पांडुरंग बामन काणे : हिंदुघर्मशास्त्रविचार : पृ, ११८ 


१२. क्र्ग्वेद : १०१९०) १२ 


१३. डॉ. मंगलदेव शास्त्री: भारतीय संस्करतिका विकास : वैदिक 


दिक धारा : प्र, १२७ 


१४. प्रो. पांडुरंग वामन काणे, हिंदुघमैशासत्रविचार : पृ ५०-५१ 


१५, मनुस्मृतीः अ. १, "छो. ३१ 


१६. प्रो. पांडुरंग वामन काणे : हिंदुधमैश्शास्रविचार : प्र० ५३ 
१७. महादेवशास्त्री दिवेकर : नबा हिंदुधर्म : पृ० ११५ 


४्$. 


5 त ळी 
-करखगघनच 2-2: 
व्य दिर चा तदध 


क्रग्वेदकाळी चातुर्वर्ण्य होते काय ? 


समजत असे. म्हणजे वणव्यवस्था त्यावेळी नऱ्हती, 
सर्वजण समतेच्या भूमिकेवर अधिष्ठित होते. प्रत्येकजण 
त्यावेळच्या समाजात आपापला पुरोहित, राजा ; 
व योद्धा होता. 


क्रग्वेंदात वरेचदा आलेल्या क्षत्रिय या शब्दाचा अथ 
वलवान असा आहे. कधीकधी तो ' क्षत्रिय. म्हणजे 
बळ? असा असतो. ' ब्राह्मण ! या शब्दाचा अथ 
“स्तोत्रांचा गायक ? असा आहे. ' ब्रह्म' हा दाब्द 
क्रग्वेदात येतो व त्याचा अथे ' सुक्त-प्राथना-स्तोत्र 
असाच आहे, 

: पंचजन ? हा शाब्द त्रग्वेदात येतो, तेव्हा त्याचा 
अथे * सर्व जनता? असा होतो. वर्णविषयक उलेख 
तो नव्हेच * पाचामुखी परमेश्वर ? असे आपण म्हण- 
तोच . की ! प. खघुनाथशास्त्री कोकजे लिहितात, . 
“ वेदात ! पंचजन ? असा शब्द येतो, तो तत्कालीन 
पाच समाजांचा बोधक होता. पुढेपुढे या पंचजन 
आब्दाचा अथे बदलत गेला व चार वर्ण आणि पाचवा 
निषाद यांचा तो वाचक झाला.” स्पष्टच आहे की, 
चार वर्णान्यतिरिक्त ज लोक होते त्यांचा उछेख पंचजन 
म्हणून पुढे आला तो मात्र एका विशिष्ट वर्गास नीच 
लेखून निश्चित केला आहे; पण क्रखेदात तसा अथ 


-नाही. १ 


दास लोकांचा उल्लेख क्रग्बेदात जास्त प्रमाणात 
आला आहे. मागे आपण पाहिलेच आहे की, दास 
हा येथील सप्तसिंधू प्रांतातील एक लढवय्या एतंदेशीय 
बगे होता. तो हीन ठखून कदाचित्‌ एका नीच वर्णात 
आयीनी त्यास अंतभूत केला असणे शक्‍य आहे. परंतु 
क्र्वेदात वर्णदृष्ट्या दासांचा उछेख कुठेच आला नाही. 
दास हे आयांचे शत्रू होते. तेव्हा, दासांच्या विनाशाची 


१८. त्रग्वेद : १०1७११८; ७१०२)७-८ 


सूक्ते क्रग्वेदात भरपूर आली आहेत, यात विशेष 
काही नाही. मात्र वर्ण म्हणून उछछेव असा नाहीच ! 
इतकेच नव्हे तर दासांशी आयोच संबंध उच्चनीचत्वा- 
च्या भावनेने होत नसत. तर्केतीथ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
यानी लिहिल आहे- “' प्रथम वंशभेदाचा अभिनिवेश 
मात्र निर्माण झाला नव्हता. ते दासांशी रक्तसंबेध कर- 
ण्यास मागेपुढे पाहत नसत.?*' “असुर? ह्या राब्दाचा 
अर्थ बाइंट नव्हता; याचा उछेख मागे एका संदर्भात 
आलाच आहे. श्री. दत्तात्रेय वासुदेव निमकर म्हणतात, 
:< सुर-असुर, देव-दानव व मानव-राक्षस असे उछेख 
प्राचीन इतिहासात आले असून त्यांच्या वर्णनावरून मिन्न 
विचारांच्या वृत्तींचे ते द्योतक असल्याचे दिसतात,? 
पुढील अवतरणावरून यावर अधिक प्रकाश पडेल. 
“ असुर हा रशाब्द क्रग्बेदात वर्ण्ये देवतांच्या महिम्याचे 
वर्णन करताना अधिक सामध्ये दाखविण्याकरिता अत्यंत 
आदराने वापरलेला आहे. रुद्र, वरुण ब अभि याना 
असुर हे विश्षेषण क्रवेदात दिळेळे आहे.? 
आतापर्यंत आपण पाहिले की कोणताही शब्द वण- 
विषयक भूमिकेतून त्रग्वेदात वापरलेला नाही. खुद्द वण 
हा राब्दसुद्धा या अर्थाने वापरलेला नाही. जेथे तो 
शब्द आला'* तेथे रंग असा अथे आहे. फार तर कृष्ण- 
वर्णी दास व त्यांना शत्रूच्या ठायी असलेळे आये हे 
दोन वण, वर्णावरून म्हणजे रंगावरून पडले असावेत, 
असे दिसते. पण वर्णेयवस्थेच्या विचारांचा यावरून 
त्याकाळी उद्भव झाला असे म्हणता यावयाचे नाही. 
यावर आणखी प्रकाश पडावा म्हणून पुढील अवतरण 
पुढे करता येईल. “ वर्णी ” या शब्दाचा आर्य व दास 
हे दोन वणे असा अर्थ कल्पनेने करावा लागतो. कारण 
वर्णभेदाची कल्पना दास वं आर्य या मेदासंबंधी प्रथम 
येणे हे स्वाभाविक आहे. वण हा शब्द रंग या अर्थी 


१९, पं. रघुनाथशास्त्री कोकजे : नवा आचारधमः ए. २१० 


२०, क्रमवेद : १॥१७४७; २1११४; १॥५७)२. 


२१. तर्कतीथ्र लक्ष्मणशास्त्री जोशी : वैदिक संस्कृतीचा विकास: ए. १०८. 


२२, दत्तात्रेय वासुदेव निमकर : हिंदुलमरसंस्था : 


ए. ६१. 


२३. तर्कतीथ्रे लक्ष्मणशास्त्री जोशी : वैदिक संस्कृतीचा बिकास : ए. १९, 


२४, क्र्ग्वेद : २) १२१४. 


- 3.0 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


प्रथम वापरलेला आहे; म्हणून दासांच्या निराळ्या 
रंगामुळे वर्णभेदाची कल्पना सुचली असावी ?. * 

तेव्हा क्रग्वेदकाळी. वणेव्यवस्था नव्हती हे सहजच 
सिद्ध होते. “ वणंब्यवस्था हिंडुधर्माचे प्रमुख तत्त्व 
आहे, याचे कारणं ती फार जुनी असून तिचा उगम 
वेदकाळात आहे. कह्वेदातील पुरुषसूक्तात ती स्पष्टच 
सांगितली आहे; आणि इतर सूक्तातून ब्राह्मण-क्षत्रिय- 
वैश्य यांचा उछेख आहे? *  - असे उद्गार हे पुरुष- 
सुक्त आधीचे समजून काढले जातात. पुरुषसूक्त 
आधीचे नाही हे येथे लक्षात घ्यावयास हवे. तर्क- 
तीर्थांनी स्पष्टच सांगितळे आहे. “ प्रथम आर्य व 
दस्यु असा भेद दिसून येतो. दस्यु ब दास हे प्रथम 
पर्यायशब्द होते. क्र्ग्वेदात आये व दास किंवा दस्यु 
या भेदकल्पनेला अधिक महत्त्व आहे. वर्णभेदाची 
कल्पना त्यात मुळीच दिसत नाही, शूट्ट वर्णाचा उठेल 
क्र्वेदात सर्वांत पाठीमागून रचलेल्या पुरुषसूक्तात 
तेवढा एकदा आला आहे.. . .ब्राह्मण व क्षत्रिय हे भेद 
ब्रैदिक आयात प्रथम नसावेत. . .ब्राह्मण व क्षत्रिय हा मेद 
उदारा झाला. वणे या कल्पनेच्या आधारावर ब्राह्मण, 
क्षत्रिय व विश्‌ असे तीन भाग नंतर पडल असांवेत. 

वर्णभेदाची तुर्वर्ण्यांची 

युरुषसूक्त सोडल्यास वर्णभेदाची किंवा चा 
कल्पना क्वरवेदात कोठेही सापडत नाही, ब्रह्म, क्षत्र व 
विश या तीन संज्ञा तीन वर्णांच्या वाचक म्हणून वापर- 
लेल्या क्रग्वेदात आढळतात. परंतु त्यांना वणं ही संज्ञा 
कोठेच कग्वेदात दिळेळी नाही.? * पं, लक्ष्मणशास्त्री 
जोली यांनी अन्यत्र “ वणैधर्माचा प्रारंभ क्र्बेदातं 
सापडतो. २” असे जे उद्गार काढले आहेत ते दास 
व आर्य या प्रथममेदास अनुलक्षून काढले आहेत. वर्ण- 
व्यवस्था क्र्ग्वेदकाळी होती असे त्यांना म्हणावयाच 
नाही, हे वरील उद्धरणावरून दिसून येईलच. 


वर्ण्यवस्था मूळची नसून ती नतस्ची आहे, 
ह्याला आणखी पुरावे देता येतात. भगवंतांनी गीतेत 
म्हटले आहे की, “हे वण मीच निर्माण केले. ”?* या 
म्हणण्यात चातु्वण्ये नंतस्चे आहे, आधीचे नव्ह, हे 
स्पष्ट आहे. काळ निश्चित दिला नाही, याचा अर्थ 
चातुवेण्ये अनादी वा प्राचीन आहे, असा ओढून 
ताणून करण्यात अर्थ नाही. त्यामुळेच, “ मगवट्- 
गीतेत तर “ चातुवण्ये मया सृष्टमू गुणकर्मविभा- 
गराः ' असे स्पष्ट सांगितले आहे; परमेश्वराने चातु- 
वेण्यं उत्पन्न केळे असे येथ म्हटले आहे, वर्णभद हिंदू- 
लोकात मूळचा नाही असे प्रतिपादन करणारे लोक 
या वाक्याचा चुकीचा अर्थ करतात. ” *-- अज्षा 
तऱ्हेचे आग्रही मत मान्य करणे जीवावर येणारच ! 


वर्णव्यवस्था नंतर्चीच यासंबंधी प्रा. श्री, म. माटे 
म्हणतात, “' वर्णाची कल्पना पूर्वी एकदा नव्हती असे 
सांगतात व ते खरेही असण्याचा संभव आहे. जेव्हा 
लोक एकवणायच असतील तेव्हा वर्णाची कल्पना 
नसावी हे स्वाभाविकच आहे. प्रथकत्ब हे तुलनेने ब. 
सापेक्षतेने प्राप्त होते.”२* 
हेच भागवतात सांगितले आहे-- 
एक एव पुरा वेद्‌ः प्रणवः सर्ववाड्य़यः । 
देवो नारायणी नान्यः एको5भिर्बण एव च>* || 
( अर्थ- पूर्वी एकच वेद, एकच देव, एकच अग्नी 
ब एकच वणे होता. ) | 
महाभारताच्या वनपर्वातही पूर्वी एकच वरण होता, 
ही कल्पना आली आहे. ( वनपर्ब- अ. १८०) 
महाभारतातील पुढील *छोकातही हीच कल्पना आहे-. 
न विदेषोडस्ति वर्णानां सर्व ब्रह्ममयं जगत्‌ । 
ब्रह्मणा पूवेसृष्टे हि कर्ममि्वरणतां गतम्‌ ॥। 


२५. तकतीथ लक्ष्मणश्शात्री जोशी : वैदिक संस्कृतीचा विकास : पृ. १०८. 
२६. चिं. वि. वैद्य : हिंदुघर्माची तत्ते : प्र. १३८. 

२७, तकंतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी : वैदिक संस्कृतीचा विकास : पृ. १०८ 
२८. तर्कतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी : हिंदुघर्माची समीक्षा: प्र, १८४ 


_ २९. श्रीमद्भगवद्गीता: अ. ४, १३ 


३०. चिं. वि. वैद्य हिंदुघर्माची तत्त्वे: प्र. १३८ 
३१. प्रा, श्री, म. माटे: अस्पृष्टांचा प्रश्न: पृ. १२७ 


३२. श्रीमद्भागवत: स्क० ९| १४४, 


शट 


कग्वेदकाळी चातुर्वेण्ये होते काय ? 


मुळात.सर्वच जण इश्वराची लेकरे होती, असा 
उपन्यास करून मुळातील एकवर्णत्वाची वा चातुवर्ण्य- 
हीनतेची जाणीव यात स्पष्टच दिली आहे, 

येथवर केलेल्या प्रपंचावरून दिसून येईल की, क्ग्े- 
दाची प्रथमस्चना झाली, त्यावेळी वर्णव्यवस्था जन्म- 
लीच नव्हती. सवे लोक एकाच दर्जाचे होते. त्यांच्यात 
कसलाच भेदभाव नव्हता. वर्णाची कल्पना उद्‌भूत झाली 
नसल्यामुळे सर्वजण आपापल्या गरजा भागविण्यासाठी 
प्रसंगी योद्धा, प्रसंगी पुरोहित तर प्रसंगी स्वयंसेवी होत 
असे. वर्णयवस्था क्रबेदकाळी होती, या मतावर जे 
लोक येतात ते बरेचदा वचनांची ओढाताण करतात 
कसे ते वर दाखविले आहच. 


उत्पादक, म्राहक व कामगार 
यांच्या हिताचा मेळ हवा 
सध्या खेडी व शहरे यांच्या उत्पन्नात जी विष- 
मता आढळून येते ती कमी करण्यासाठी खेड्यांतील 
लोकांना निरनिराळ्या व्यवसायात काम देणे अग- 
त्याचे आहे. तेव्हा सहकारी संस्थांनी प्रक्रिया धंदे 
चालविण्यास घेऊनच केवळ भागणार नाही तर 
विभागवारीने पद्धतशीर योजना आखाव्या लागतील, 
रोजच्या उपयोगातीत काही वस्तु ज्या इतके दिवस 
परदेशांतून आणाव्या लागत किंवा मोठ्या प्रमाणा- 
वरील केंद्रित कारखान्यातच तयार होत, अक्ञा 
वस्तूच्या उत्पादनाचे काही लघु उद्योग शहरी विभा- 
गात . विशेषतः पंजाबमध्ये सुरू झाले आहित 
मात्र दे पुष्कळसे खाजगी मालकीचे आहेत ग्रामीण 
महाराष्ट्रांतील भावी औद्योगिक विकास जवळजवळ 
सर्वस्वी सहकारी पद्धतीचा 'व्हावा अशी आमची 
हार्दिक इच्छा आहे. सहकारी साखर कारखाने आणि 
त्यांनी जन्मास घातलेले पूरक धंदे यामुळे महारा- 
ष्टीय सहकारी कार्यकत्यीमध्ये विश्‍वासाची भावना 
वाढली आहि. त्यामुळे आता त्यांनी सहकारी पद्ध- 
तीच्या औद्योगिक विकासाची खुशाल आखणी 


न, भा. ७ 


करावी, मात्र ती करीत असताना शेतकरी, उत्पा- 
दक, ग्राहक आणि कामगार यांच्या हिताचा मेळ 
बसविण्याचा निश्‍चित प्रयत्न त्यानी करावा. 


-- श्री. वेकुंठलाल मेहता 


( औरंगाबाद येथे महाराष्ट्‌ सहकारी परिषदेच्या 
अध्यक्षस्थानावरून ) 


च्च्््च्स््त्स्च्च्त्च्क् | च्च्च्च्च््च्च्का 


लेखकांना विनंति 


(१) नवभारत ' मासिकासाठी पाठवावयाचे 
लेख कागदाच्या एकाच बाजूवर शाईने 
सुवाच्य लिहावे 


(२) लेखाची पोंच. तात्रडतोब देण्यात येऊन 
त्यासंजरंधी निकाल सामान्यतः एक महिन्यात 
कळविण्यात येईल, न स्वीकारलेला लेख 
परत करण्यासाठी अवश्य तो टपालखचे 
पाठवावा. 

(३) ठेषाची मर्यादा सामान्यतः ४००० शाब्दां- 
हून अधिक नसावी, अनेक अंकातून 
लेखांक देण्यापेक्षा विशिष्ट मुद्यावर स्वतंत्र 
लेख लिहिण बरे 

(४ ) आशयाला बाघ न आणता लेखाची मर्यादा 
कमी करण्याचा अधिकार संपादकमंडळाला 
राहील 

(५) लेखाबद्दल अल्पस्वल्प मोबदला देण्याचे 
संपादकमंडळाने ठरविले आहे 


(६ ) अभिप्रायासाठी पाठवावयाच्या पुस्तकांच्या 
दोन प्रती येणे लवकर अभिप्राय देण्याचे 
दृष्टीने असे सोईचे पडते 


(७) लेख, संपादकासाठी इतर काही मजकूर व 


अभिप्रायासाठी पुस्तके कायकारी संपादकांचे 
पच्यावर मुंबईस पाठविणे. 


। 

नन 
म 
| 

न | 
ल्न 
| 
| 


-$--७----५-(४८७--७----&०:--&-& 


४९ 


अनुक्रमणिका 


श्री. हेमकांत वेंकटेश बलकुंदी 


ज्ञानोपलब्धि आणि सामाजिक परिवतन 


समाजामध्ये ज्ञानोपासना अप्रतिह्तपणे सुरू असली 
पाहिजे; नाहीतर समाजाची अवनती होईल हा बिचार 
आज.जरी सर्वमान्य असला तरी तो सामाजिक विका- 
साच्या सर्वच अवस्थेत समाजाला पटत होता असे 
म्हणणे धाष्ट्यांचे होईल. कोणत्याही कालखंडामध्ये 
उपलब्ध असलेल्या ज्ञानसंचयाला पुनग्र्थित करून 
त्यातन नवनिर्मितीची साधना करणे वा नवे ज्ञान 
निर्माण करणे प्रयत्नसाथ्य परंतु प्रथमतः अतिशय 
कठीण भासणारे कार्य होते. या अडचणीसमवेतच एक 
आणखीही सामाजिक घटक या ज्ञानसाधनेच्या कार्याला 
'साघक वा बाधक ठरत असे. तो म्हणजे त्या समाज्ञाची 
संस्वना हा होय. या संरचनेचे परिणाम सगळ्या 
समाजात सारख्याच प्रकारचे असतात असे अर्थातच 
म्हणता येत नाही. भारतवर्षाच्या इतिहासामध्ये वेदो- 
पनिघदांचे प्रामाण्य मानण्याची साधारण प्रवृत्ति आढ- 
ळत असली तरी त्या प्रवाहाच्या विसंवादी विचारांना 
पाखंडी लेखून त्यांच्या समूळ नाद्याची मनोवृत्ति 
वाढीला लावण्याचे प्रयत्न झाळेळे आढळत. नाहीत. 
जरी विचारस्वातंः्य समाजाने दिळे असले तरी सामा- 
जिक जीवनात आचारपद्धतीने इतके स्पष्ट व ठाम 
स्वरूप धारण केले होते की विचारांच्या स्वातंत्र्यामुळे 
सामाजिक जीवनात संघष उद्भवण्याची उदाहरणे अग- 
दीचच कमी आढळतात. नवविचारांचा पगडा एखाद्या 


समहावर काही काळ बसला आहे असे आढळल्यासे' 
समाज त्या समहाचे ते वैशिष्ट्य मान्य करीत असे. ' 


अज्ञा वैददिष्ट्य पावलेल्या समूहातून पुढे काही जातींचा 
उद्गम झाला, 


पाश्चात्य राष्ट्रांचा वैचारिक इतिहास पाहिला तर 
त्यांच्याकडे वैचारिक खातंत्र्यावर इतकी कडक बंधने 
प्राचीनकाली होती की तितकी कदाचित आपल्याकडे 
आचासपद्धतींवरही नसावीत, साहजिकच स्ानोपासना 
हे एक सामाजिक कतेव्य आहे हा विचार संघर्ष केल्या- 
शिवाय आपले स्थान समाजात मिळवू शकला नाही. 
तोच अनुभव श्ञानोपासनेंवरील जमात, चच व शासन- 
संस्था यांच्या जबर पकडीतून सुटका करून घेताना 
आला, वैचारिक विकासाचा क्रम पाहिला असता प्रथ- 


धु 39 


मतः विज्ञानाने इंश्वरविद्या व चर्चप्रणीत धर्मविवेचन 
यांच्या जाचक अंधनातून मध्ययुगामध्ये सुटका करून 
घेतली. व त्यानंतर ते विचार समाजात स्वतंत्र व 
समाजोपयोगी म्हणून गणले जाऊ लागले, सोळाव्या 
शतकापासून तर असा अनुभव ग्रेतोे की जसजज्ी 
विज्ञानाची सामाजिक प्रतिष्ठा वाढ लागली तसतसा 


* चचंप्रणीत धर्मातील कडवेपणा ब बंधनकारकता यांचा 


जोर कमी होऊ लागला. काही काळाने तर विज्ञानाने 
संशोधित केलल्या वास्तवतेला अनुसरून आपल्या घमै- 
तत्त्व-विवेचनाची मांडणी बदलणे चर्चेला (' म्हणजेच 
धमसंस्थेला) भाग पडले असा क्रम दिसून येतो. कालां- 
तराने विज्ञानाचे समाजातील स्थान इतके बळकट झाले 
की त्यांने मांडलेले सिद्धांत व मते ही चेने विज्द 
केलेल्या 'घमतत्त्वांतकीच- किंब्रहुना त्यांच्याहिपेक्षा 
जास्त आद्रास्पद्‌ व गोखास्पद झाली. परंतु भौतिक 
विज्ञानाचे स्थान जरी इतंके बळकट झाले तरी सामा- 


जिक विज्ञानाची स्थिती त्या मानाने बरीच अप्रगत 
होती. 


सामाजिक विज्ञानाची गंगोत्री - राज्यशास्त्र 
अटराव्या शतकाच्या उद्यापावेतो सामाजिक व 
राजकीय विचारपद्धतींवर प्राचीनकालातीळ व मध्य- 
युगातील विचाखंतांच्या धमशास्त्रसंमत मतांचा पगडा 
होता, सामाजिक शास्त्रांच्या वाढीला सुरुवात शासन- 
विषयक विचारापासून झाली. याचे कारण उघडच 
आहे. ते म्हणज लहानशा समूहामध्ये विचारात्मक 
आचारात्मक एकता आणण्याची आवश्यकता हे होय 
अशा प्रकारच्या ऐक्याशिवाय समृहज्ञीवन अशक्‍्य- 
प्राय होईल हा विचार अगदी सुरुवातीपासून मानवाला 
आकर्षित करीत असला पाहिज, त्यानंतर साहजिकच 
मतगणना व राजत्वविज्ञान ( 0101791180 8९ ह्या- 
९९ ) या कल्पना उद्धवल्या असतील. कारण त्यांच्या 
विकासाला सामान्य सिद्धांताच्या विकासाची आवद्य 
कता भासत नव्हती. व त्यांचा आधार सामाजिक 
जीवनात वारंवार प्रतीत होणारा अनुभव होता. परंतु 
याप्रमाणे विकसित होताना राजकीय व सामाजिक 
विचारप्रणाली जसजशा वस्तुनिष्ठ व रूढ धर्ममतांश्ी 


ज्ञानोपटब्धि आणि सामाजिक परिवर्तन 


विसंगत होऊ लागल्या, तसतसा सामाजिक शास्त्रांच्या 
विकासाला विरोध जास्तच होऊ लागला. या विरो- 
घाला कारणीभूत परिस्थितीची मीमांसा करणे सोपे 
आहे. प्रत्येक समाजात काही विचारक्षेत्रे, प्रयोगजनित 
शुद्ध आणि संपूर्ण वस्तुनिष्ठ ज्ञानापासून, अलिप्त ठेवणे 
सामाजिक स्थेर्याच्या दृष्टीने अत्यावश्‍यक आहे अशी 
धारणा असते. याचे अगदी अलीकडील उदाहरण 
द्यावयाचे झाल्यास, जपानने केलेली पाश्चात्यांच्या 
उद्योगीकरणाची नक्कल, परंतु त्याने द्वितीय महा- 
युद्धाच्या पूर्वी पाश्चात्य सामाजिक व॒ राजकीय 
विचारावर टाकलेला वहिष्कार याचे देता येईल. अक्या 
प्रकारे समाजाच्या तत्कालीन स्थर्यासाठी काही विचार- 
क्षेत्रांना निषिद्ध मानण्याच्या प्रथेचा उगम सामान्य 
माणसाला नवविचाराच्या परिणामाबद्दह वाटणाऱ्या 
अनिश्चिततेतून होतो. कोणताही सामाजिक विचार, 
मग त्याची मांडणी कितीही वस्तुनिष्ठ पद्धतीने कर- 
ण्यात आली तरी, त्याच्या श्ञानक्षेत्राबाहेरही प्रक्षोभक 
ठरतो व त्याची परिणती समाजातील कोणत्या तरी 
व्यक्तीच्या वा समूहाच्या हितसंत्रंधाना धक्का पोचव- 
ण्यात होते. साहजिकच विचलित झालेली व्यक्ति वा 
समूह या विचाराला विरोध करू लागतात. 
वस्तुनिष्ठ विचारपद्धति - विज्ञानाची देणगी 
सामाजिक विज्ञानाच्या क्षेत्रातील नव विचाराच्या 
परिणामाची भौतिक शास्त्रीय विचारांशी तुलना केली 
असता त्या दोन्हीच्याही सामाजिक परिगामातील 
फरक उठून दिसतो. वस्तुनिष्ठ विचार हे भोतिक 
शास्त्रांमध्ये जितके स्वाभाविक व रक्‍्यप्राय असतात 
तितके सामाजिक व्यवहारात असणे असंभवनीय आहे. 
अशी एक समजूत बऱ्याच कालापासून प्रचांठत अस- 
लेली आढळते. पाश्चात्य राष्ट्रांचा इतिहास पाहिला 
तर वस्तुनिष्ठ विचारपद्धतीचा अर्थ निःपक्षपातीपणा, 
पूरवग्रहापासून अलिस्तता व॒वस्तुस्थितिकड आनक 
करून पूवैनिर्धारित मते वा मूल्ये यांच्या उपय 
गोणत्ब देणे असाच करण्यात येत होता. मानवा 
मनाच्या विकारक्षमतेतून उद्भवणारे दोष 
यळण्याच्या विचाराला, नैसर्गिक जगतातील घडा- 
मोडींचा अभ्यास करताना, बुदीस गवसलेल्या सिद्धांता” 
तून पाठिंबा मिळत होता. या सिद्धांतातून हा बोघ होत 
असे की नैसर्गिक सृष्टीचा विचार करीत असता 


विचारी मानवाला त्याच्या आचारमानाचा (धि०1याव 
०1 ७००१७०५) उपयोग होत नाही. कारण भैस- 
गिक सृष्टीचे आदरच व उद्दिष्टे ही संपूर्णपणे स्वतंत्र 
असून ती त्या सृष्टीच्या रचनेतच अनुस्यूत झालेली 
असतात. या सिद्धांताला पुढे पाठिंबा ओगस्ट कोंटच्या 
प्रत्यक्ष जञानवादातून ( ?०8111870 ) मिळू लागला. 
साहजिकच या सिद्धांताच्या प्रभावामुळे १९ ब्या 
शतकातील सामाजिक वाड्मयामध्ये विचारपद्धतीतील 
सांवेशता, राजकीय वा .सामाजिक हेठु, राष्ट्रवाद, वर्ग- 
भावना व आसमद्ुद्धीचे विचार या दोषांच्या निरमू- 
लनावर चांगलाच भर दिलेला आढळतो. आज 
जरी अशा प्रकारचा उपदेश करण्यात येत नसला तरी 
सामाजिक विचारांची वस्तुनिष्ठता ही अजूनही तित- 
कीच वांछनीय आहे. विचारामध्ये वस्तुनिष्ठता आण- 
ण्याची आवश्‍यकता जसजश्यी पटू लागली तसतसे श्ञान- 
शोधनही 'तितकेच निदौष्र व्हावे हा विचार बळावू 
लागला, साहजिकच त्या काळी जरी ज्ञानोपलब्धीचे 
समाजरास्त्र (0९ 8०लल ०9 ० ८००७1९0४०९) 
या ब्रिरुृदावलीने सुशोभित अशी स्वतंत्र ज्ञानशाखा 
नव्हती तरीही लॉक्‌ , ह्मम, बेन्थाम, मिल्‌ , व स्पेन्सर 
या' तत्त्ववेच्यांनी अभावितपणे या शाखेच्या कक्षेत 
बसणाऱ्या विषयांचाच विचार केला 'होता. त्यातल्या 
त्यात आजच्या विविध प्रकारापैकी तार्किक, मानस- 
शास्त्रीय व ज्ञानप्रामाण्यविषयक ( ९७1४५९०॥०]्टा- 
०७] ) अशा अंगांचा बराच विचार झालिला आढ- 
ळतो. मिलने आपल्या तर्कशास्त्रावरचा ( 87४५९१0] 
० 1,0४० ) व हेट स्पेन्सरने आपल्या समाज- 
शास्त्राचा अभ्यास ( 8६५१५४ ० 8०भ्रंण०४४9 ) या 
ग्रंथातून वस्तुनिष्ठ वा व्यक्तिनिरपेक्ष ज्ञानंशोधनाच्या 
प्रश्नाचा विचार केलेला आढळतो. परंतु- तत्कालीन 
समाजशास्त्रज्ञांना फ्रान्सिस गाल्टन व कालेपीअरसन 
यांच्या सांख्यिकी पद्धतीचे जितके आकषेण वाटले 
तितके मिलू ब स्पेन्सर यांचे वाटले नाही असे म्हणता 
येईल, 

अमेरिकेमध्ये प्रथमतः या शांनशाखेकडे दुलक्ष 
करण्यात आले. परंतु या विचारपद्धतीचा पुरस्कार 
करणाऱ्यात प्रमुख स्थान विल्यम ग्राहाम सम्नर यांना 
द्यावे लागेल. त्याने थोड्या स्वरूपात या 
विषयाचा अभ्यास केत गेकाचार व 


ष्र 


नवभारत. 


विविध चालीरीती यांचा सामाजिक मूल्यावर कसा 
परिणाम होतो हे त्याने ज्ञानप्रामाण्याच्या जटिल विचा- 
रांचा आधार न घेता दाखविण्याचा प्रयत्न केला. 
त्याने सस्कृति-केंद्रतेचा ( 1091००९०॥॥1४170 ) ज्ञाना- 
वर कसा परिणाम होतो हे दाखविले व ज्ञानशोधना- 
तील वस्तुनिष्ठेच्या तत्त्वाला समाजशास्त्राच्या कोंदणात 
प्रथमतः बसविण्याचा बहुमान प्राप्त करून घेतला, 
त्यानंतर थॉर्नस्टाइन वेब्लेन याने सांस्कृतिक मूल्ये व 
बौद्धिक काये यांच्या परस्परसंत्रंधांचा विचार व्यव- 
स्थितपणे केळा. अश्याच स्वरूपाचा प्रयत्न जेम्स हावे 
रॉबिन्सन यांनी आपल्या 0002 र्धप्रात 1 0018 
॥॥७॥17७्ट या ग्रंथात केलेला आहे. अगदी अलीकडे 
-चाल्से बीअडै या लेण्वकाने याच स्वरूपाचा प्रयत्न 
करून व्यक्तिनिरपेक्ष सामाजिक ज्ञानशोधनाच्या प्रश्नाचा 
विचार केला असून त्यावरून त्याच्या विचाराच वळण 
हे ज्ञानोपलन्धीच्या समाजशास्त्राचा जनक काले मॅन- 
हाईमच्या विचारांशी सुसंगत आहे, असे दिसून येते. 
ज्ञानोपलब्धीच्या समाजशास्त्राची पाश्चेभूमी 
आतापर्यंत घेण्यात आलेल्या ऐतिहासिक आढाव्या- 
कडे पाहता या ज्ञानज्शाखेचा विस्तार निरनिराळ्या 
गरजातून झाला असल्यामुळे तिची वाट सावकाश 
व परिस्थितीच्या बहुविध आघांतांनीच साकार झाली 
झाहे असे आढळते. परंतु अशी वस्तुस्थिती असताना 
देखील या शाखेचे उद्‌मवन काळे मार्क्सच्या विचारा- 
तून झाले असे मानण्यात येते. मार्क्सच्या लिखाणा- 
तूनही हिची नुसती अस्पष्ट ओळख होते. कारण 
मार्क्स निरनिराळ्या आदर्शबादांचा (1१९०102105 ) 
ब त्या वादाच्या समाजातील विविध वर्गाशी असलेल्या 
परस्परसंब्रंधांचाच विचार करीत होता. त्याच्या मता- 
प्रमाणे हे आदर्शवाद म्हणजे निर्हेतुकपणे बा हेतुपुरस्सर 
वस्तुस्थितीचे केलेले विकृतीकरण असते व या विकृती- 
करणाचा मूल हेतु आपल्या वर्गाच्या हितसंडंधांचे 
रक्षणं करणें हा असतो, अश्या प्रकारचे विकृतीकरण 
ऐतिहासिक कालापासून होतं असून त्याचा पुरस्कार 
सामाजिक वर्गपद्धति (९1888 8981९118) करतात, या 
सिद्धांताचा शोध लावण्याची माक्संची खटपट चालू 
होती. साहजिकच त्याने ज्ञानशोधनावर सामाजिक वस्तु- 
स्थितीच्या होणाऱ्या परिणामांचा विचार विस्ताराने केला 
नोही. त्याचप्रमाणे नीत्टोने मांडलेल्या व व्यवहारदृष्टि- 


वादाशी ( ?152100०118॥ ) साम्य असलेल्या प्रेरक 
शक्तींचा सिद्धांत (1७९०५४ ० १11ए७9) व ज्ञानप्रक्रि- 
येंचा सिद्धांत (१॥७९०॥५ ०1 ७००१०1९१४९) या विचा- 
रांतून शानमीमांसेला प्रोत्साहनच मिळाले. नीत्शेनंतर 
या स्ानशाख्रेवर बराच प्रभाव पाडणाऱ्या व्यक्ति म्हणजे 
फ्राइंड व इटालियन समाजशास्त्रज्ञ विल्फेड पेरेटो हे 
होत. यांच्या आद्यप्रेरशाक्तींचा सिद्धांत ( 71९०१ 
र्जा णगट्टाप७ी १018९8 ) व विकृत आणि 
मूलप्रश्वात्ति (1986111068 ) यांच्या संघाताने मानवी 
विचारावर होणाऱ्या परिणामाची चिकित्सा करणाऱ्या 
मतांचा प्रभाव जितका पडला तितकाच या विचार- 
प्रवाहाला समांतर व अंततः आदुर्शावादाच्या सिद्धा- 
न्तात परिणति झालेली . दुसरी विचारधारा म्हणजे 
प्रलक्षज्ञानवाद हिचाही पडला. 


या ज्ञानशाखेच्या तांत्रिक विचाराची उभारणी 
करण्यामध्ये नाव धण्याजोगे दोन विचारवंत म्हणजे 
ल्यूकस व मॅक्स शेलर हे होत, ल्यूकसने मार्क्सच्या 
विचारातील हेगेलच्या विविध प्रभावाची छाननी केली; 
परंतु तसे करतांना त्यांने पुष्कळशी अतिरेकी व साचे- 
बंद मते मांडल्यामुळे त्याच्या विचारामध्ये एकांगीपणा 
चांगलाच दिसून पडतो. ल्यूकसने माक्स प्रमाणेच 
आदरशवादांचा विरोधच केला; पण त्यावरोबरच 
शानमीमांसेच्या तत्त्व्ञानाची पद्धतशीर मांडणी कर- 
ण्याचे कार्य अपुरेच सोडले, त्यामानाने मॅक्स शलरने 
या तात्विक बाजूकडे जास्त लक्ष पुरविळे असून त्याने 
श्ञानोपलब्धीचे समाजशास्त्र व तत्वश्ञानातील विश्वदष्टि 


( ळा -४1९७ ) या दोन्हीचीही सांगड घाल- 
ण्याचा प्रयत्न केलेला आढळतो. 


काले मॅनहाईम घ प्रथममहायुद्धो त्तर - 


विचारप्रवाह 
मॅक्स दोलरच्या एतद्विषयक मतांचा परामश काळ 
म॑नहाइंम यानी १९२५ साली शेलरच्या ' ज्ञानोपलन्धीचे 
समाजशास्त्र * या लेखावर केलेल्या टीकेतून घेतलेला 
आढळतो. त्यांच्या विचारांचा आढावा घेताना 
साहाजिकच त्यांच्या जीवनातील काही घटनांची बं 
त्यांच्या ला लाभलेल्या सामाजिक पार्श्- 
भूमीची माहिती करून घेणे उद्‌भोधक ठरेल असे 
बाटते. कालं मॅनहाईम यांचा जन्म सन १८९४ .मध्ये 


ष्र 


ज्ञानोपलब्धि आणि सामाजिक परिवर्तन 


'मध्ययुरापातील बुडापेस्ट य़ा ठिकाणी झाला. त्यांचा 
जीविताचा बहुतेक काल ते हिटलरच्या कारकीर्दीत 
देश सोडून बाहेर पडण्यापूर्वी जमनीतच गेला होता. 
त्यांच्या मृत्यूपूर्वीची बररीच वर्षे ते इंग्लंडमध्ये राहात 
होते व तेथेच १९४७ मध्ये ते निघन पावले. थोड- 
क्यात सांगावयाचे म्हणजे प्रथम महायुद्धाची चाहूल 
लागण्याच्या काळी ते जन्माला आले व द्वितीय महा- 
युद्धातील लोकशाहीच्या पोकळ विजयाची धुंदी उतर- 
ण्याच्या काळी कालवश झाले, त्यामुळे त्यांच्या आयु- 
ष्याच्या पूर्वमागामध्ये प्रथम महायुद्धाची छाया 
जितकी पडली आहे तितकीच छाया आयुष्याच्या 
उत्तरखंडात त्यांना नियोजनब्रद्ध लोकशाही राष्ट्रांची 
हुकूमशाही राष्ट्रांशी होणाऱ्या संघर्षातून उत्पन्न 
झालेल्या वैफल्यपूण परिस्थितीबद्दल वाटणाऱ्या चिंतेची 
पडली होती. त्यांचे ज्ञानमीमांसात्मक लिखाण हे दोन्ही 
महागुद्धांमधील संघिकालात झालेले असल्यामुळे त्यावर 
अनेक विचारप्रवाहाचा क्रिया-प्रतिक्रियातमक प्रभाव 
पडलेला आढळतो. 

अर्थातच या सर्व प्रवाहामध्ये त्यांच्या मनावर 
चिरकाल परिणाम करणारा प्रवाह हा मूलतः जमन 
विचारपद्धतीतून संमवलेल्या होता हे नमूद करणे आव- 
इयक ठरेल, त्यांच्या पिढीवर पहिल्या महायुद्धाच्या 
काळी निर्माण झालेल्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक 
च मानसिक अंदाधुंदीचा अतोनात परिणाम झाला होता. 
त्यांची पिढी ही आधुनिक युरोपच्या इतिहासांत १०0४ 
ृथा९७४०9 हे अभिघान पावली होती. अर्थातच 
अशी पिढी तत्काळीन सर्वच युरोपातील राष्ट्रांतून 
आढळत होती. परंतु युरोपचे पश्चिम व मध्य असे 


-दोन विभाग कल्पिळे तर त्यातील मध्ययुरोपवर 


जर्मन संस्कृति व जर्मन विचारसंचय यांचा प्रभाव 
जितक्या प्रकर्षाने पडला होता तितका पश्चिम युरोपांतीळ 
लोकशाही निष्ठ राष्ट्रांवर ( विशेषतः इंग्लंड व फ़ान् 
पांवर ) पडला नव्हता. महायुद्धाच्या कालात अहर्निश 
प्रचारित झालेल्या जागतिक वर्चस्वाच्या व तज्ज- 
नित प्रतिष्ठेच्या अवास्तव कल्पनांचा मध्ययुरोपातील 
या पिढीच्या मनांवर इतका प्रभाव पडला होता की 
युद्धातील पराभवानंतरच्या वैफल्यपूर्ण परिस्थितीने 
त्यांना ऐहिक सुखाची आद्या तर अजजित्रात राहिली 
नाही;. परंतु त्यांच्या मनांतील बॉडिक, वैचारिक 


व सांस्कृतिक विफल कल्पनांनी पराभवाच्या आघा-- 
ताच्या प्रतिक्रियेच्या स्वरूपांत जे भव्य ब॒अतिरम्य 
काल्पनिक सुखवादी स्वरूप धारण केले त्याचे प्रतिबिंब 
निरनिराळ्या जीवनक्षेत्रात उमटलेले आढळते. या 
बदलत्या परिस्थितीच्या जाणीवेने तत्कालीन सामाजिक 
शास्त्रांतही निरनिराळे विचारप्रवाह सुरू झाले व 
त्यांतील कांहीचा प्रमाव मॅनहाईमच्या मनावर झाला 
असणे अगदी साहजिक आहे. 
माक्‍सेबादाची अपूर्णता ब 
सं*त्लेषणवादाचा उद्य 

यांपैकी सर्वात महत्त्वाचा विचारप्रवाह म्हणजे 
अर्थातच मार्क्सवाद हा होय. भांडवलशाहीच्या 
अस्तानंतर कामगारयुग येणास्च या माक्‍सेच्या मूलतः 
विक्रासवादी भविष्यवाणींचा प्रभाव सर्वांत जास्त 
होता, कारण ती खरी ठरेळ की काय असे वाटावे 
अशी परिस्थात त्याकाळी होती. मॅनहाईम हा, रूढ 
अर्थाने, संपूर्णपणे मार्क्सवादी नव्हता, त्यामुळे त्याच्या 
विचारावर माक्‍संबरोधर्च इतरांच्याही विचारांचा 
परिणाम झालला आढळतो. परंतु त्याला. बूझ्वांचा 
पडता काल व कामकरीवर्गाचे उज्ज्वळ भवितव्य हे 
माक्‍्सच्या विचारसंचयातील दोन मुद्दे महायुद्धोत्तर 
परिस्थितीला लागू पडतील असे वाटत होते. विशेषतः 
सामाजिक विचाराच्या आदर्शवादी ( 1१९०1०४15५ ) 
स्वरूपाब्राबत सिद्धांताचे मार्क्सने केलेलें विवरण तर 
त्याला चांगेठच आकर्षक वाटले, कारण ऐतिहासिक 
प्रक्रियेमध्ये सामाजिक समूहांनी सक्रिय भाग घेण्याच्या 
प्रथेची महती विशद करणाऱ्या पद्धतीचे दीन त्याला 
मार्क्सच्या विचारात झाले. कामकरीवर्गाला प्रतीत , 
झालेला वर्गप्रभावित विचार हेच अंतिम सत्य असते. 
हा मार्क्सवादी व जॉज ल्यूकसनेही पुरस्कारलेला 
सिद्धांत त्याला मान्य नव्हता. त्याकाळी निरनिराळ्या 
सामाजिक शास्त्रातून प्रचलित अभ्यासपद्धतींजद्दल 
कांही अंशी अनादर वंसत होता; त्यातून विचार, 
कला व साहित्य यांच्या ऐतिहासिक अभ्यासातून तर 
तो. विशोष प्रकर्षाने जाणवत होता. ऐतिहासिक संशो- 
धनपद्धतीच्या पुरांतन, निर्जीव व शुष्क स्वरूपाबद्दल 
एकप्रकारचा उत्रग निर्माण झाला होता व त्याची 
जागा सं-छेषणवादी वा समन्वयवादी (3971॥]५610 ) 
विचारपद्धतीने घ्यावी हा विचार प्रबळ होऊ लागला. 


ष्‌ 


नवभारत 


-होता. साहित्यातील लेखकाच्या 1001 चे निरनिराळ्या 
ग्रंथातून दिसून पडलेले स्वरूप पाहून त्याच्या कृतीवर 
निरनिराळ्या लेखकांच्या वा लेखनकार्याच्या प्रभावाची 
मीमांसाकरणे हा रूढमाग होता. परंतु संन्हेषणवादाच्या 
पुरस्कर्त्यांना तो 10०७४ ज्या परिस्थितीत कार्यप्रवण 
झाला त्याची कल्पना व्यवस्थितपणे मांडली नाही तर 
तो ००० अर्थशून्य ठरेळ असे वाटत होते. त्यामुळे 
भूतकालांत जमा झालेल्या युगांच्या व कलाकारांच्या 
काळच्या सामाजिक व सांस्कृतिक मनस्कतेची ( 301- 
६) सहानुभूतिपूवक पुनर्निर्मिती करणे हेच खरे 
संन्छेषणाचे कार्य आहे हा विचार त्यांनी मांडला. कलेच्या 
क्षेत्रांत रीगल व व्होराक यांनी व साहित्याच्या इतिहासांत 
फ्रेडरिक गुंडोल्फ यांनी, आपल्या गटेवर लिहिलेल्या 
१९१६ सालच्या पुस्तकात, या सं<छेषणवादी चिकित्सेचा 
परस्कार केलेला आहे. त्यांच्या टीकेचा रोख कटाक्षाने 
बास्तविकतावादाच्या ( ?०81ए[8 ) सिद्धांतावर 
होता. निजींव निसर्गाचे अध्ययन करताना उपयोगी पड- 
णारे सिद्धांत मानवी जीवनातील बौद्धिक व सांस्कृतिक 
घडामोडींना लावणे हे अयोग्य आहे व नैसर्गिक 
सृष्टीत प्रतीत होणारे यांत्रिक सिद्धांत मानवी व्यवहाराला 
लागू पडत नाहीत हा विचार या वादाने आग्रहाने 
मांडला आहे. या भूमिकेमुळे सं-छेषणवादाच्या आधा- 
राने सामाजिक वास्तवतेचे मर्मम्रहण करणे हेच अंती 
सार्थ ठरेल अश्शी विचारसरणी प्रचलित झाली. 


इतिहासाची नूतन मीमांसा 


या वादाचे इतिहासाध्ययनाच्या क्षेत्रात जे पडसाद 
उमटले त्यांचा येथे विचार करणे सयुक्तिक ठरेल. गते- 
तिहासाचा अभ्यास करताना सद्योधक अभ्यासाधीन 
विषय व वस्तु यांच्याशी पूर्ण तादात्म्य ( ४०९०11९ 
९००००१०॥॥०॥ ) पावू शकतो वब हे करताना तो 
वतैमानकालापासून अलिस होऊन गतेतिहासातील 
अभ्यासाधीन कालखंडातील कल्पना, विचार व सामा- 
जिक मृल्ये यांच्याशी सममनस्क होऊ शकतो हा या 
वादाच्या पुरस्कर्त्याचा मूलभूत मुद्दा होय. हेच 
निराळ्या शब्दात सांगावयाचे म्हणजे सामाजिक 
विचार, कल्पना व मृल्ये ही कालसापेक्ष असून 
त्यांच्यामध्ये शाश्वत वा चिरंतन महत्त्वाचा आद्य 
नसतो. इतिहासातील प्रत्येक युगाचे काहीतरी वैशिष्ट्य 


५४ 


असते व ते आत्मसात्‌ करावयाचे असल्यास अमभ्या- 

सकाला त्या युगात-- कायाप्रवेश अदाक्य असल्याने. 
मानसप्रवेद्य करता आला पाहिजे. उदाहरणार्थ, औरंग- 

जेब्र बादशहाच्या काळच्या कलाकृतीचे मूल्यमापन 

करताना आजच्या इतिहाससंशोधकाने त्या काळच्या 

कलाकृती निर्मितीच्या वातावरणात प्रवेश केला पाहिजे. 

हा मुद्दा मान्य केल्यास वाड्ययाच्या क्षेत्रात मूल्यांचे 

बहुलीमवन होईल हा धोका अवश्य संभवतो व तो संर्छे- 

षणवादी टीकाकार मान्यही करतात, या दृष्टिकोनाचा 

ताबडतोज परिणाम असा झाला की त्याकाळी सामा- 

जिक तत्त्वशानाच्या क्षेत्रामध्ये ऐतिहासिकतावाद 

( पा8(०॥ल80 ) नावाचा एक नवाच वाद उदयास 

आला. वाड्ययीन मूल्ये बा कलामूल्ये ही कालसापेक्ष 

आहेत असे विंधान केल्याबरोबर साहजिक कोणत्याही 

कलाकृतीच्या मूल्यमापनाची सुरुवात-- मंग ती 

रामायणासारवी स्चना का होईना--- तिच्या काल-. 
निणैयापासून होईल हे उघडच आहे. तो निरणय झाल्या- 
नंतर त्या. काळी प्रचलित असलेल्या मूल्यांच्या आघारा- 
वर त्या कलाकृतीचे रसग्रहण करावे लागेल. या 
दृष्टीकोनाचा एक विलक्षण परिणाम असा झाला की 
अभ्यासकाने एकदा प्राचीनकालाकडे बघण्याची योग्य 
दृष्टी स्वीकारली की त्याला त्या काळच्या सर्वच 
कलाकृती भव्य व उदात्त दिसू लागतात. महायुद्धामध्ये 
पराभूत झाल्याने हतोत्साह व गतवीये झालेल्या जमैन- 
राष्ट्राला हा दृष्टीकोन किती. आकषक वाटला असेल व 
त्यामुळे त्याला पराभवजन्य दुःखे व संघर्ष सहन 
करण्याला किती प्रोत्साहन मिळाले असेल त्याची कल्पना 
कोणालाही सहजच होईल, काळं मॅनहाईम या वादाचा 
उत्साही पुरस्कर्ता होता व याचा परिणाम ज्ञानोपल- 
न्धीच्या समाजशास्त्रावर चांगलाच झाला आहे. त्याने' 
ऐतिहासिकतावादातून हा बोध घेतला की इतिहासाची 
प्रक्रिया समजावून घ्यायची असल्यास तिच्यामध्ये 
सक्रिय भाग घेणे आवश्यक आहे, त्याशिवाय इतिहास- 
कालाचे आकलन होणे शक्‍य नाही. तत्त्वज्ञानाच्या 
क्षत्रामध्ये या वादामुळे कांटने प्रतिपादळेल्या मतांच्या 
विरुद्ध एक नवाच विचारप्रवाह निर्माण झाला व तो 
म्हणजे इंद्रियप्राह्यविज्ञानवाद (?॥8९10000101010891 
801५००] ) होय, 


ज्ञानोपलव्यि आणि सामाजिक परिवर्तन 


इंद्रियम्राह्य विज्ञानबादाची ज्ञानमीमांसा 

या वादाचा जनक एडमंड हुसेळं नांवाचा जर्मन 
तत्त्ववेत्ता होता. ज्ञानप्रक्रियेचे वि-छेषण करताना याने 
-इमॅन्युएल कांटच्या विरोधी भूमिका घेतली होती. 
कांटच्या तत्वज्ञानामध्ये सर्वच ज्ञानविषय हे ज्ञात्याच्या 
आप्मनिष्ठ विचाराचे प्रतिबिंब असतात असे मान- 
ण्यात येते. याचाच अथ असा होतो की जात्याच्या 
मनाच्या संस्चनेमध्ये कोणत्या प्रकारचे नवे ज्ञान 
स्वीकारावे हे ठरविण्याची क्षमता. असते. परंतु 
हुसेळळा कांटने घडवून आणलेल्या तत्त्वज्ञानाच्या 
क्षेत्रातील कोपर्निकससद्दश क्रांतीतून निष्पन्न झालेली 
ज्ञात्याळा ज्ञानविषयापेक्षा प्राधान्य देण्याची प्रथा 
अमान्य होती. त्याची भूमिका अशी होती की 
वास्तविक ज्ञानामध्ये ज्ञात्याला ज्ञानविषयाचीच 
ओळल् होते; त्याला आपल्या पूर्वदत्त स्वतंत्र चेतनेवर 
ज्ञानविषयाच्या उमटलेल्या प्रतिबिंब्रावर समाधान 
मानूंन घ्यावे लागत नाही. यावरून ऐतिहासिकता. 
वादाचा परिणाम येथेही झालेला दिसून येतो व ज्ञान- 
विषयाशी संपूर्ण. तादात्म्य पावल्याशिवाय शात्याला 
तात्विक वा सात्विक ज्ञान ( 3०08087019) ]1110'- 
12१४० ) होणार नाही ही विचारसरणी प्रसृत होऊ 
लागल्याचे दिसून येते. तेव्हां याही वादाला 7107 
2९॥९7०५00 ने चांगळेच उचलून धरले असल हे 
सांगावयास नकोच, 


इंद्रियम्राह्मविज्तानवादाच्या सिद्धांतानुसार मानवाने 
जगतातील वस्तूंबाबत संपादलेले शान ह. त्यांच्या “तत्त्व 
वा सत्व? ( 11856106 ) याच्या आकलनाला पुरे 


बड प त्या 
पडते; कारण वस्तु या संपूर्णपणे क्षय नसून डे 
हुसेलेने मांडले आहे. 


अंशतःच ज्ञेय आहेत असे मत हुस भा 
म्हणूनच आदर्श गणितदास्त्राने प्रमाणित झालेला 
ज्ञानविषय हीच ज्ञानाची परमसीमा होय. हे विघान 
अनुभवमूलक ( ७०17109) ) ज्ञानापासून संभवणारे 
धोके टाळून खयंप्रमाण ( 9००1०9) ) पुराव्याने 
सिद्ध करता येणे सहज दक्‍य आहे. त्याच्या प्तास्विक 
ज्ञानाच्या कल्पनेचे विशदीकरण करण्यासाठी हुसेळ 
सामाजिक मूल्यांचा उछेख करतो, कारण मूल्यांचे 
तात्त्विक आकलन करणे हे निश्चितरूपाने राक्‍य आहे. 
येथबरच्या विवेचनाचा निष्कर्ष थोडक्यांत. सांगा- 


वयाचा म्हणजे इंद्रियग्राह्मविज्ञानवाद संपूर्णपणे वस्तुनिष्ठ 
मूल्यांचा पुरस्कार करीत होता व सामाजिक मूल्ये ही 
सापेक्ष व कालबद्ध आहेत या ऐतिहासिकतावादाच्यो 
भूमिकेशी सहमत नव्हता असे म्हणता येईल. या 
मताचा सर्वात जास्त हिरीरीने. पुरस्कार मॅक्स गेलरने 
केला; परंतु आश्चर्याची गोष्ट अशी की त्यानेच ज्ञानो- 
पलव्धीच्या समाजशास्त्रासारख्या सापेक्षतेचा पुरस्कार 
करणाऱ्या ज्ञानशाखेचा उदय घडवून आणण्यात हात- 
भार लावला. 


काले मॅनहाईमची भूमिका 

काले मॅनहाईमना शेलरचे वस्तुनिष्ठ ज्ञानासंत्रंधीचे 
विचार अमान्य होते; परंतु त्यांनी इंद्रियम्राहद्मविज्ञान- 
बादांतील “ हेतुग्भ॑ कृतींच्या? ( 15६8000081 
80७७ ) मताचा पुरस्कार केला. या. मताप्रमाणे 
कोणत्याही ज्ञानविषयाचे समर्पक ज्ञान प्रास्त करून 
घ्यावयाचे असल्यास ज्ञात्याला हेतुपुरस्सर त्या 
विषयाशी तदाकारवृत्ति धारण करावी लागते व तसे 
केल्यानेच त्या विषयाचे ज्ञान होणे शक्‍य असते. 
जगतातील भोतिक वस्तूंचे ( 0५9७०७] ०७]९०७ ) 
ज्ञान करून घेताना त्यांच्या अभ्यासकाला स्वतःची 
इंद्रेये, मोजमापाची साधने व सांख्यिकी भाषेत 
मांडलेल्या पूवविधानाघारित निगमनांचा उपयोग होऊ 
शकतो; पण मानवी सहजप्रव्वत्ति, कृती व मूल्ये यांचे 
आकलन. करतांना सर्वस्वी निराळी हेतुगभ मनस्कता 
( 1981010791] १४०१७) घारण करावी लागते. 
या मताचा पुरस्कार करताना साहजिकच मॅनहाइमनी 
प्रत्यक्षशानवादाचा ( २०७७९19) ) अव्हेर केला, 
कारण त्या वादाने निजींब भौतिक वस्तु व ऐति- 
हासिक-सांस्कृतिक वास्तवता या दोन्ही वस्तुस्थितींच्या 
भिन्न पातळींकडे दुलंक्ष करून त्यांचा अभ्यास एकाच 
पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न केला होता, ही पद्धति अर्था- 
तच इंद्रियम्राह्मविज्ानवादाशी विसंगत होती. परंतु 
त्याहीपेक्षा खोळ जाऊन श्ञानमीमांसेच्या प्रश्नाचे ममे- 
स्थान समजाऊन घेण्याची उत्सुकता मॅनहाईमना होती. 
अशा मीमांसेसाठी त्या ज्ञानविषयांच्या वा इतिहासाच्या 
गतिमान प्रक्रियेत सहभागी होणे अत्यावश्यक आहे हे 
त्यांचे मत असल्याचा उल्लेख वर आलिलाच आहे. 


यजन 


५५ 


श्री, विनायकराव करमळकर 


अध्यात्म रामायणाचा काल 


_ रामायण व महाभारत ही हिन्दूंची आदिकाब्ये 
(७1०७) होत. आदिकवी महर्षि वाल्मीकि 
हाच रामकथेचा मुख्य कर्ता होय याबद्दलही दुमत 
नाही. या कथेने भारतीय जनमानसात असे अढळ 
स्थान मिळविले आहे की अनंत कालापासून, 
प्राचीन-प्रतिभासंपन्न कवी -लेखकापासून, अगदी 
आधुनिक कवीलेखकांपावेतो हीच कथा त्यांना 
स्फर्तिस्थान झाले आहे. वाल्मीकीचे काली राम 
हा एक आदरश्ष मानवाचा नमुना म्हणूनच वर्णित 
आहे. त्याचे चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम, आज्ञाघारक 
पुत्र, प्रेमळ बंधू , प्रजावत्सल राजा, धीरोदात्त नायक, 
शान्त, दान्त, सुखदुःखसमान आदि गुणसमुच्च- 
-याने भरलेले आहे. यापुढे या मानवचरित्राचे 
दैविकीकरण होऊन त्यास अवतारित्व लाभले, 
एवढेच नव्हे तर त्यावर जो आध्यात्मिक साज 
चढविला. गेला त्याचे सर्वस्वी श्रेय अध्यात्म रामा- 
यणकर्त्यासच द्यावे लागेल. 
अध्यात्म रामायणांतील उपक्रम 

अध्यात्म रामायणाचे रामद्ृद्य नामक प्रथम 
सर्गातच सद्र-लेखक शिवपार्वती-संवादमिषाने 
या अध्यात्मविषयाची मांडणी करितो. “ रामः 
परात्मा प्रकृतेरनादि ? येथून जी सुरुवात होते ती 
रामरावण युद्ध समाप्ति, रामराज्याभिषेकोत्तर, शिव- 
मुखाने पार्वतीला - राम, मारुती, सीता -यांचा 
गह्यतम संवादच सांगतो, अखिल रामायणांत 
हनुमानाची भूमिका अद्वितीय अशी समजण्यांत 
येते. तो महामति, कृतकार्य, निराकांक्षी, केवळ 
अत्यंत पवित्र अश्या जञानेच्छेने प्रेरित होऊन श्रीराम- 
चंद्रापुढे हात जोडून उभा राहतो. तेव्हा भक्तवत्सल 
प्रभू दयाद्र॑ अंतःकरणाने सीतेकरवीच त्यास परम 
पवित्र ज्ञानरहस्य कथित करवितात,; सीता सांगते :- 
£ रामंविद्विपरंत्रह्म ...... मां विधि मूलप्रकृतिम्‌ ! 
जगाचे कर्तृत्व त्याच्या सांनिध्यात मजकडूनच झाले 
असून, अज्ञानी लोक त्याचा आरोप अद्वय अशा 


सच्निदानंदावर करितात. वगैरे, 

संतवये एकनाथ महाराजांचे मनोगत भावार्थ- 
रामायण लिहिण्यात अगदी असेच दिसून येते. 
आपल्या प्रासादिक ग्रंथात कवित्वाचे मूळ प्रयोजन 
ते स्पष्ट लिहितात : “ ग्रंथी राखोनिया गुद्यार्थ, 
मुख्यत्वे दावावा परमार्थ, हाचि कवित्वाचा निज- 
सार्थ, .येणे रघुनाथ संतुष्ट ॥ अखिल भारतात जेथे 
म्हणून रामोपासना चालू आहे तेथे चेत्री नवरात्रात 
या प्रासादिक अध्यात्म रामायणाचा पाठ चालतो. 
संस्कृत भाषेत अनभिज्ञ तुलसीदासांचे रामचरित- 
मानसाचे नवाण्ह. पारायण करितात, मुख्याघार 


' वरील अध्यात्मरामायणच आहे, 


अशा या महनीय अध्यात्म रामायण ग्रंथाची. 
काल, स्थल व कर्ता, या संबंधाची विश्वासार्ह निश्चित 
माहिती नसावी ही अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे, 
प्रस्तुत लेखांत या संबंधी काही विवेचन करावयाचे 
योजिले आहे, 
कत्योविषयी तर्कवितर्क 

अध्यात्म रामायण हे ब्रम्हांड पुराणांतरगत आहे, 
असे आजपावेतो समजले जात असे, कारण थिओ- 
डर आफ्रे व डॉ. व्ही, राघवन्‌ या प्रसिद्ध पुरातत्व 
वादींच्या हस्तलिखितांच्या विस्तृत जंत्रीत त्से 
म्हटले आहे, उभयतांना या निर्णयावर यावयाचा 
आधार म्हणजे नारदीय पुराण व अमृतसर येथील 
कोणा ठाकुर महान्‌ चंद्र रीस याचे कडे सापडलेली 
डंमिळ अशी मविष्य पुराणाची प्रतिसर्ग पर्वाची प्रत 
होय, सदर प्रतीत असे ध्वनित केले आहे की 
काशीच्या कोणी रामशर्मनने, शिवाच्या त्यास मिळा- 
लेल्या खप्तातील दृष्टान्तावरून कृष्णचेतन्याचे शिष्य- 
परंपरेत येऊन ते लिहिले, हे स्पष्ट कपोलकल्पित 
असल्याबाबत'ची चर्चा बनारस येथे भरलेल्या पुरा- 
तत्त्व जो विस्तृत निबंध बाचला गेला त्यावरून 
होण्यासारखी आहे. सद्र निबंध श्री, रघुवर मिठु- 
डाळशा्ली कृत असून तो गंगानाथ झो. नर्मळ 


५ 


अध्यात्म रामायणाचा काल 


व्हाल्यूम १ पाट॑२ मध्ये छापला आहे. सद्र 
नित्रंधात या ग्रंथाचे कर्ते रामानंद असे ध्वनित 
करण्यात आले आहे, ते या विषयात तज्ञ असलेल्या 
विद्दद्‌ समूहात मुळीच सम्मत झालेले नाही. मुख्य 
रामायणात रामास उद्देशन ' रामानंद, राघव, ' या 
आलेल्या दाब्दावरून हे जे त्याना प्रतीत होत आहे 


ते दूरान्वयी व आनुमानिक आहे, राघवानंदाचे शिष्य ' 


प्रसिद्ध रामानंद यानी खुबीने आपल्या गुरूच्या 
नांवासहित आपले नांव प्रच्छन्नरीत्या यात गोविल्याचे 
त्याचे म्हणणे सुप्रतिष्ठित तर्कापुढे मुळीच टिकत 
नाही. कारण यात आणखीही अश्ली २-३ खळे 
दाखविता येतील कीं ज्यामुळे दूरान्वयी संत्रंध अधिक 
ओढला जाण्यासारखा आहे. उदाहरणार्थ: ( उत्तर- 
काण्ड नवमसर्ग 'छोक ७० ) आख्यानमेतद्रथुनाय- 
कस्थ । कृत॑ पुरा रावव चोदितेन । महेश्वरेणासत 
भविष्यदर्थ | श्रृत्वा तु रामः परितोषमेति |।७० | 
यांत श्रीरामानेच मेरणा केल्यामुळे शंकरानी सांगि- 
तळेले हे आख्यान, ( राघवशब्दावरून राघवानंद 
अर्थ करून ) त्यांचे प्रेरणेने मी (रामानंदाने) रचिले 
हे. कितपत मानले जाईल १ महेश्वर शब्दाची 
विल्हेवाट काय लावावयाची ! 


स्थलकालाचा वाद्‌ 

प्रसिद्ध रामानंदाचा काल १२९९-११३०० ते 
१४१० ईसवी असा सर्वसम्मत आहे. मेकॉलिफ 
यांचे म्हणण्याप्रमाणे त्यांचा जन्म म्हैसूर प्रांतात मेल- 
कोट येथे झाला. याविरुद्ध डॉ. भांडारकर, डा. 
बडथ्वाळ, डो. हजारीप्रसाद द्विवेदी, शालिग्राम, 
श्रीवास्तव, त्यांचा जन्म प्रयागासच झाला, असे 
प्रतिपादितात, तेच यथा्थे आहे. प्रस्तुत * रामा- 
नंदकी हिन्दी रचना! या डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी 
संपादित बिडला ग्रंथमालेच्या पुस्तकाने या प्रश्नावर 
निर्णयात्मक नवीनच प्रकाश टाकला आहे; रामानंदी 
सांप्रदायात ' वैष्णवमताब्जभास्कर ' व *' रामा- 
चैन पद्धती ? हे रामानंदाचे स्वक्ूत सेद्धांतिक व 
कर्मकाण्डाचे ग्रंथ परमादरास पात्र असून सांप्रदायात 


सर्वमान्य आहेत. अध्यात्म रामायणाचे कर्तृत्व जर 
त्यांचेच असते तर तसा स्पष्ट राहो, निदान ओझरता, 
उल्लेख यात कोठेतरी येता, उलट द्विवेदी असे स्पष्ट 
लिहितात कीं, *“ अगस्त्यसुतीक्ष्संवाद अर्थात्‌ 
अगस्त्यसंहिता व अध्यात्मरामायण हे ग्रंथ रामा- 
नंद आविर्भावपूर्वक दक्षिणेतून उत्तरभारतात 
कदाचित्‌ राघवानंद वा आणिक कोणी आणले, 
तसेच सदर अध्यात्मरामायण कोणी रामवर्मन 
याने लिहिले असावे असा समज आहे. रामानंदी 
तत्त्वज्ञान त्रिक पद्धतीवरून आधारलेले असून 
अध्यात्म रामायण हे साधनमार्गात जरी सगुण 
गोड भक्तियोगाचे असले तरी त्याची तात्विक 
बैठक केवलाद्वैती असल्याची आमची बालंबाल 
खात्री आहे, प्रस्तुत लेखात ग्रंथाचे बहिरिंग परीक्षण 
नियोजित असल्याने आम्ही तत्त्वज्ञानसंबंधी “छोक 
लिहिण्याचा मोह आवरता घेतो, 
ब्रह्माण्डपुराणाचा आधार भ्रामक 

अध्यात्मरामायण ब्रह्माण्डपुराणात असल्याची 
अशी एकही प्रत परिश्रम करून आम्हास उपलब्ध 
झाली नाही. हा गेरसमज हढावल्याचे एक मात्र 
कारण आमचे मते ब्रह्माड पुराणाचे अखेरीस 
सापडते. तेथे अनेक महात्म्ये वर्णिलेटी असून त्यांचे 
यादीत ' अध्यात्मरामायण? हा केवळ शब्द मिळतो. 
अर्थात अध्यात्मरामायण माहात्म्य ५९ -छोकांचे 
ब्रह्माडपुराणांत वणित आहे, ' अध्यात्मरामायण मूळ 
ब्रह्माण्डपुराणात नाही व ते रामानंदक्कत नाही? या 
आमच्या म्हणण्यास प्रसिद्ध पुरातत्त्ववादी डॉ, वासुदेव- 
शरण अग्रवाल (वाराणसी) यांनी स्वीकूवी दिळी आहे, 
डॉ. भांडारकरांचा गेरसमज 

आता अध्यात्म रामायण हे आधुनिक असल्या- 
बाबत जो डॉ. भांडारकरांचा समज तो साफ 
चुकीचा व अनवधानपूर्वक आहे हे लिहावयाचे 
आम्ही धाष्ट्ये करितो. हा डॉक्टरंसाहेबांचा समज* 
नाथांचे भावा्थे रामायणाचे ज्या ओबीवरून झाला 
ती ओवी अशी :-- 


क्व ०१९10 १९६७186? 0४०, 67 ४१७७५10180, ञिपछांणा8ण, ७ ०७७ छा 0 एशोाष्टा०08, 


न, भा. ८ 


ष्फ 


-कखगघनचछजधज* 
धिक 


त 


नवभारत 


रजे कां अध्यात्मरामायण । रामायणींचे वेचे 
काढोन । केळे आधुनिक निरूपण । त्रघिप्रणित 
जाण ते नव्हें ॥ १५१ ॥ ( अरण्यकाण्ड. सर्ग 
२० ओवी १५१ ) 

या विषयाचा आम्ही सूद्म अभ्यास करीत 
असता, ही संघ -- ओवीच आम्हास पटेना । 
आधुनिक निरूपण म्हणजे काय ? अध्यात्म रामायण 
मलकथा वाल्मीकीस अनुसरून असली तरी त्याची 
स्चना विद्वत्तापूर्ण, प्रासादिक, आहे. त्यांत व्याक- 
रणविधुरस्थळे नसून रचना सलग आहे, मग 
वेंचे ते कोणचे; कोठीळ घेतले ? ओवीचे पाठभेद 
चौकशी करिता-समर्थ वाग्देवता मंदिर धुळे ब 
भावार्थ रामायण संपादन समिती औरंगाबाद, यांचे 
कडून उत्तरे आली : भावार्थ रामायण प्रत बाडांक 
२२१० यांत प्रस्तुत ओंबी “ जे कां आध्यात्म रामा- 
येण । रामायेणिचे वेचे काहाडून । केले आध्या- 
त्मिक निरोपण । कषी प्रोक्त जाण ते-नव्हे 
(१४९ सर्ग २०) असे श्री. शिदोरे विश्वस्त समर्थ 
वाग्देवता मंदिर धुळे, यांचेकडून कळले. श्री, पोहने- 
रकर यांचे जवळील प्रतीत 'कषीकूत किंवा प्रणित'चे 
जागी 'प्रोक्त' आहे. निरूपण? या शब्दाचे साहचर्य 
आध्यात्म या दाब्दाशीच आहे. हस्तलेषनात हा दान्द 
उच्चार साम्यत्वात “ आधुनिक ' नकळून घेतला 
असावा, हे ब्रह्मलीन रांकरानंद भारती यांचे बाडांक 
पाहिल्यावाचून केलेले आनुमानिक विधान सत्य 
निघाले ! ( हे स्वामी पूर्वाश्रमीचे महामहोपाध्याय 
श्रीधरशास्त्री पाठक होत. ) रामदास रामदासी 
मासिक १९४४ अंक २७०-२७१ पहा ) तथापि 
: वेंचे काढोन म्हणजे “ महत्त्वाचा भाग लिहून 
घेणे ? ही जी पुस्ती के. श॑. श्री. देवानी लिहिली 
तीबद्दह खेद होतो. सत्य उमगूनही नाथाविषयींचे 
आदरात सत्याविष्कार करण्याचे मनोधेय्र त्यानी दाख- 
विळे नाही. अध्यात्मगमायण कडबरिप्रोक्त नाही 
हे नाथांनी न लिहूनही समजण्यासारखे होते. ते 
वाल्मीकि रामायणाइतके प्राचीन नाही एवढाच 
त्याचा अर्थे, आता क्रषीत. सात प्रकार येतात ते 


ष्ट 


म्हणजे-श्रुतर्धि, कांडा, परमार्षे, महर्षि, देरवारष, 
ब्ह्मष्रि, ब राजर्षि, यावरून काय समजावया'चे ? समर्थ 
परंपरेतील प्रशिष्य गिरधर (सन, १६५३-१७३९) 
यानी जे ' संकेत रामायण ? अठरावे शतकाचे 
पहिल्या पादात लिहिले त्यात : आर्ष अध्यात्मी 
केले कथन । लक्ष्मण दातुध्न सुमित्रा भागे उत्पन्न ? 
असा पायसविभागणी संबंधात अध्यात्म रामायणास 
अनुसरून अर्थ केला आहे. यावरून त्याचा समज 
अध्यात्म रामायण ब्रम्हाण्ड पुराणात व पुगणे कृष्ण . 
द्वपायन व्यासकृत एवं च त्याचे कर्ते व्यासच पण 
ते जुनेच आहे हा समज हढावतो. 

ठणर्ग हव्या, ारशसीणा९ ए1प8६ 100९ 
८०॥९ 1160 ९३180९010९ ८७०१ ७1९ ए,]86ए००॥॥1 
९९॥॥॥ (18४९ 6॥ ) हे उपरोलिखित ग्रंथातील 
विधान - डॉ. भांडारकर यांचे ( पांचरात्र' प्रस्तावना 
एष्ठ. १९) वील डो, भांडारकर यांचे 'रामावतारा- 
संबंधी- तो ८ वे शतकांत ओळखला जाऊ लागला 
असावा - विधानाची परंभारे वासलात लागते. प्रस्तुत 
लेखारंभी म्हटल्याप्रमाणे हे अवतार खिस्तपूर्वच 
ओळखले जात होते. 
नाथांचे भावार्थरामायण 


भावार्थ रामायणाची स्चना नाथांनी अनेक 
रामायणातील कथा जमेस घरून मराठीत केली. 
त्यात वेंचे घेणे अपरिहार्यच होते, रामरक्षा स्तोत्र, 
गीता, भागवत, वासिष्ठ रामायण, हनुमान्ञाटक 
प्रसन्नराघत्र, वाल्मीकिरामायण व सर्वसा घारण प्रच. 
लित सुभाषिते यांचे वेचे त्यात आहेत. फार काय 
प्रत्यक्ष अध्यात्म रामायणातील इलोकबरहुकूम वेचे 
त्यात आहेत हे स्पष्ट निदडनास येते. मग त्याच 


रामायणासंब्ंधी नाथ ( जसे लोक समजतात तसे ) 
अनुदार होतीलच कसे ! 


प्रस्तुत लेखारंभी नाथांचे 
ताना आम्ही जी भावार्थ 
उद्‌धृत केली तीवरून नाथांना आध्यात्मिक अर्थे- 
प्रवण रामायण लिहावयाची प्रेरणाच मुळी सदर 


अध्यात्मरामायणावरून मिळाली असे आम्ही 
म्हणतो हे विपयस्त नाही. 


काब्यप्रयोजन सांग- 
रामायणातीळ ओवी 


अध्यात्म रामायणाचा काल 


कोणत्याही ग्रंथासंत्रंधीचा स्थळ कोल निर्णय 
"करिताना 'ग्रंथनिविष्ट पुराव्यास पहिल्या प्रतीचे 
महत्त्व दिले पाहिजे. मग त्यास तत्काटीन इतर 
ग्रंथातून आधार म्हणून उपोद्दलक पुरावे हुडकून 
काढणे क्रमप्रास्तच असते. यासाठी आता अश्या 
पुराव्यावरून काय निष्पन्न होते ते पहावयाचे आहे, 

पद्मभूष्रण म. म. विद्दद्रल्न, श्री. काणे ग्रांचे 
म्हणण्याप्रमाणे : रामायण हा इतिहास नाही तर ते 
एक आदिकाब्य आहे? हे म्हणणे आमचे अध्यात्म 
रामायणकाळ निर्णयास बाधक नाही. रामायणातील 
अनेकानेक कथाप्रसंगात एकवाक्यता नसणे, सर्गचा- 
सर्ग गहाळ वा. भिन्न असणे, कालाचे पौर्वापर्य, 
मानवी आयुर्मान, राज्य, तपश्चर्या इ० च्या कालाची 
असंभाव्य व॒ अतिशयोक्त वर्णने आदि कित्येंक 
गोष्टी आजच्या प्रगल्भ बौद्धिक बैठकीवर अजि- 
बात टिकण्यासारख्या नाहीत. तथापि राम ही ऐति- 
हासिक व्यक्तीच नाही आणि आज अनंत पिढ्या- 
पासून जो अवताखाद मारतीय संस्कृतीच्य़ा सश्रद्ध 
माणसातच नव्हे तर साक्षात्कारी सत्पुरुषात चढ 
मूळ. करून आहे तो सर्व डावलण्यासारखी आमची 
मनःस्थिती नाही. 
सोन्याचे दिनार नाणे 

अध्यात्म रामायणांत जनकाने रामास विवाह 
प्रसंगी एक अब्ज दिनार दिल्याचा उछेख आहे. 
( सर्ग ६ छो. ७६ दीनाराणामू कोटिशत - रथा- 
नाम्‌ अयुतं तदा ) दिनार ही ऐतिहासिक सुवणेमुंद्रा 
असून तो प्रथमतः रोमन शैप्य नाणे 1)शच8 
बरून अस्तित्वात आली. भारतीय दिनार ड्रे तोळे 
वजनाचे होते. हे नाणे कुशान राज्यसमयी 
( कनिष्क, हुविष्क, वासुदेव ) खिस्ताब्द पहिले 
दुसरे शतकात चलन स्ल्पात होते, तसेच ते 
गुप्तकाळात ६।॥७ वे रातकात प्रचलित होते. गुत- 


कालात. भारतात परकीय देशातून ( आमचे. मसा- 
निर्यातीची किंमत म्हणून ) सोने 


ह्याचे जिन्नस 
अधिक प्राप्त झाल्यावर ते अधिक वजनी म्हणजे 
डु तोळा वजनाचे झाले व त्यास सुवण नाम 


मिळाले, मग चेदि व चंदेल राज्यक्रालात म्हणजे 
इ. स, १०२७५ त्यास सुवण द्राम म्हणत, ते 
रुप्याचे नाणेही झाले, असे सुप्रसिद्ध पुरातत्वविदू 
व नाणकशास्त्र निष्णात के, वा. डॉ. आळतेकरांनी 
कळविले. त्यांचे मते दिनास्वा भरभराटीचा काल 
चवथ ते सातवे दहातक असावा, यात एखादे शतक 
अलिकडे वा पलिकडे एवढाच फरक पडेल । 
अमरकोषाने (पांचवे शतकी ) निष्क, दिनार, सुवर्ण 
ही तुलनेत सारखीच ठरविली आहेत. भागवता- 
तील ( काळ ६-७ वे शतक ) कृष्णाची बाल- 
लीला, क्रियाबोग, तंत्रोक्त पूजाविधान, दीक्षाविधी, 
एकादडय़ादि व जयन्तित्रते यांची अमिट छापसा- 
इद्य़रवर्णने, प्रासादिक सगमभाषापद्धती रूपाने 
अध्यात्म रामायणावर पडली आहे. भारतास ' कमे- 
भूमि म्हणून ओळखण्याचे उछेख गुप्ततालातीलच 
असून ते इतर "९-६ जागी सापडतात. अध्यात्म 
रामायणात हा उछेख “ तत्रापि भारते वर्षे कमेभूंमौ 
सुदुलंमम्‌ ।। ( युद्धकाण्ड सर्ग ४ शोक ५१) 
असा आहे. सध्या सर्वमान्य कालिदास कालनिर्णय 
दोन आहेत. एक खिस्तशतक पूर्व ५६ वा ४५० 
खिस्ताब्द. कालिदास रघुवंदाकाव्यात. वाल्मीकीचे 
अनुसरण न करिता इतर ( कदाचित्‌ अध्यात्म- 
रामायण पद्मपुराण ) रामायणाचे अहिल्योद्धार, पायस 
विभागणी संबंधात करितो, ( “ आर्यारामायण ? के, 
वि. गोडबोले यांची विस्तृत प्रस्तावना पहा. ) डॉ. 
माईणकर आपले इंग्रजी पुस्तक “ कालिदास ? 
यात कालनिणय ५-६ शतक ईसवी असाच 
करितात, हा संभाव्य काळ ६-७ इ. स. 
दातकच ठरतो. यांत अपवाद स्वरूपाचा एकच 
सबळ पुरावा आड येत आहे तो म्हणजे 
श्रीमदाचार्यांचे उपदेशसाहस्ी या स्फुट ग्रंथाचा, 
कारण यांतील 'छोकांचे ( पद्यमय भाग ) अध्यात्म 
रामायण उत्तर काण्ड पंचम सर्गामधील “ रामगीता ? 
या प्रकरणाशी अत्यंत साम्य आहे. काही ठिकाणी 
हे छोक नाममात्र शब्द फरकांनी एकच आहेत. 
विषय तत्त्वज्ञानाचा असल्याने भाषाप्रणाली समान 


५९ 


नवभारत 


असणारच; तथापि इतके साधर्म्य आश्चर्येकारकच ! ! 
अज्शा स्थितीत अध्यात्म रामायण आचार्य कालोत्तर 
म्हणजे मग अकराव्या शतकांतील असावे असे 
मानण्याकडे प्रश्वत्ती होते. मग उत्तर रामतापनीयोप- 
निषदांत म्हटल्याप्रमाणे रावणाकडून सीताहरण इच्छा- 
पूर्वेकच झाले; म्हणजे रामाचे करवी मृत्यू मिळून 
मोक्षप्राप्ती व्हावी, म्हणून हेतुपूर्वकच त्याचे सीताहरण 
आहे, उत्तर रामतापनीयोपनिषद्‌ यांत ' स्वनिदृत्य- 
थेम्‌! ४-१७ असे शब्द आहेत. ते अध्यात्म- 
रामायणहेतुसरदा आहेत- 
काण्ड ३ सर्ग ६ इलोक ३१ व 
डं ७ क्य डड १9 १० पहा, 
डॉ. वेबर यांचे मते हे उपनिषद अकरावे शातकां- 
तील अर्थात रामायण काल १०-११ दातक ठरेल. 
दुसरे वर तंत्र वाड्मयाचा पुराणात वापर जर श्री. 
हाज़ा यांचे म्हणण्याप्रमाणे असला तर काल १०-११ 
शतकच ठरतो. धि०फ, गी०प॥ 111९ ९४०0110001) 
०७. 0७९ पा एपाचाठघे8छ फ९ फघए९ ५९९0) 
10100 006 ए'७०७एए० 1002102 0९षटछा, ४0 
06 100106१ ७४! 0७९ कुघ्रपाळाट , फ०015 
॥'०७ 90०प; 800 $, 1), 
( 800१168 10 ण. ४7७108 9) 
अध्यात्म रामायणाची हस्तलिखिते रामानंद- 
कालापूर्वीची नाहीत या श्री. र. मि. शास्त्री महो- 
दयांच्या मुद्यात विशेष अर्थे नाही. कारण भूर्ज व 
ताडपत्रावर अध्यात्मरामायणाच्या पोथ्या म्हणजे 
हस्तलिखिते उपलब्ध आहेत. त्रिवेंद्रम येथे अश्शी 
६-८ हस्तलिखिते आहेत, तसेच उज्जैन पुरातत्त्व 


% “ पलालमिव धान्यार्थी त्यजेत्‌ ग्रंथ अशेषतः : ब्रम्हबिन्दू ब त्रिपरोतापनी 
रामवर्मन्‌ हा हिंग्मत्तिवर्मन नागेशशिष्याचा मुलगा याचा * सेठु ? 


वर टीका आहे, हा रामायणलेखक नाही, 


डॉ, राजेन्द्रलालमित्र संस्कृत हसतलिखिते- एशियाटिक लॉयब्ररी कलकत्ता शास्त्र 
प्राप्तस्थल राजीवलोचन गंगोपाध्याय त्राम्हणपुरा. जि. नडिया आतां पूर्वपा 


झाखा ऐ४०. 08 ४. 12. 


६० 


संस्था येथील पुस्तकांत १५७५ व अनु. नं, ८४८ 
ताडपत्रावरच आहे. 

भक्तीचा उदय ताम्रपणी कावेरी नद्यांचे आसमं- 
दात झाला हा जसा भागवतात ग्रंथनिविष्ट पुरावा 
आहे तसाच एक पुरावा अध्यात्म रामायण लेख- 
कांचे स्थानाविषयी आम्ही वाचकाचे विचारार्थ 
ठेवितो, तो आमचा केवळ तवे होय. याची ग्राह्या- 
य्राह्ता तश पुरातत्ववादी ठरवोत. ' चिद्धना- 
मृताचा म्हणजे अपरोक्षानुभूतीचा साक्षात्कार 
झाल्यावर अखिल हृदय जगाच्या निरासा करिता 
ग्रथकर्त्याने एक मार्मिक दृष्टान्त. दिला आहे. 
( उत्तरकाण्ड ५ वा सर्ग, ) 

पीत्वा यथा5 म्मः प्रजहाति तत्फलम्‌ ॥ “छोक. 
ही उपमा कोवळ्या नारळाची म्हणजे शहाळ्य़ाची 


आहे. घान्यार्थी भूस उडवून धान्य साठवितात ही 
अनेक उपनिषदांत* 


ही उछ्ठेखिलेली उपमा सोडून 
शहाळ्याची उपमा | 
औचित्य असल्यास लेखक सागर डन तिच 
र काठचा 
द । हा असावा 
अध्या? ं रोबर 
त त्म रामायणात भक्तिविशेषावरे केवला- 
क्र चे सिद्धि असल्याने इतर आचार्यानुयायी ' ही 
गुति नाही, स्मृति-पुराण आहे? म्हणून हा अभेद्य 
उगला डावलतात, हे सर्वश्रतच आहे. यावरून हा 
लेखक आव्वार्यपरं च ळा. अले 
रंपरेतील केरळ, मल्बारचार्‍च राह- 
णारा असावा हेच अनुमान दढ होते 
एकंदर निष्कर्षावरून 
स्वतंत्र ग्रंथ ६--७ शतक 
दातकांतील असावा, 


अध्यात्मरामायण हा 
वा १०-११ इ, स. 


योपनिषद्‌ री 
म्हणजे अध्यात्म रामायणा- 


1. ग्र्थ अ.नं २७७०, 
किस्थान, ऐ, लॉ. मुंबई 


यात 


"कखगघलुचिघजचज, 
प्यावी तथद्धन 


कपत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


२९2१. ४०. ७. 5177 नवभारत 
०८०७०५0५५७ >>> 


क्ट 
> 
४2202. "2 वधा: 


या 


-५._*- 
आ. 


रोपांच्या जोमदार वाटीला जितदी 


9 सूर्यप्रकाश, पाणी व खतें यांची प 
९. गरज, तितकीच उच्चोगंधंचाच्या म 
प वाढीला जमीन, पाणी व म 
/ वीज यांची गरज असते. जमीन | 
१ 


डोव्या सोढ्या उद्योगधंद्यांच्य 


<<) 


1 


॥ या सूज्यूत गरजा पूर्णपणें | 
॥ &  ओगदि ऱ ) 
१. भागदिण्याला महाराष्ट हे र 
/ आदर्श राज्य आहे. ग 
ग रश) 
धि 

। 


“> 
* > 


म्ह््गष्ट ॥. 


च 


७. “वयऱ व्क. च 
नव्ह: रडी 2-205२- व: 


च ळ वश 
उयोगधय्याड ज़ कर ही 
। उद्योगधथाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करील १ 
; मपरकाशच खार बड | 
कि. का "पळक, महाराष्ट्र खरकार, मुंब क. 
ऊत, मा "०७. स्या. 0 "दाय १०25... बेळे २६८१... मुली व >>. 21-न““ 


१० >) ह _ 29. ९2-02. “०७०->> 
"र वधा पळ लच कक रीय याळ स्या यीय नळ 


